नवभारत 


ऑगस्ट - २0१६ 


७ महानुभावांचे चरित्रलेखन : स्वरूप आणि समीक्षा 
७ सेक्स, धर्म, गुलामगिरी आणि इस्लामिक स्टेट 
७ शेती, शेतकरी आणि शासन -- लेखांक 


भी 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत क्‌त द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


अनुक्रमणिका 


णक गाण 


०३४५६” & र $. 


२१ ही & 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


महाराष्ट्र शासन हटल 
मराठी भाषा विभाग 
राज्य य स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव 
मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास रा ज्य मराठी विकास सस्था पृ शि 
नोंदणी क्रं. एफ.१६०९४(मुंबई) एल्फिन्स्टन तांत्रिक विद्याळय, ३, महापालिका मार्ग, 


धोबीतलाव, मुंबई - ४०००००१ दूरध्वनी : (०२२) २२६३१३२५ / २२६५३९६६ 
संकेतस्थळ ॥॥.[05://॥९५.॥)०0॥011011.90४.1॥ इ-पत्ता ॥॥४५5_॥]७॥॥1001(8%/601100.00॥ 


निवेदन 


राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई ही महाराष्ट्र शासनाने स्थापन केलेली स्वायत्त संस्था आहे. मराठी 
भाषा विभागाच्या पत्राप्रमाणे (संदर्भ क्र. मसंस २०१६/प्र.क्र.११५/२०१६/भाषा-२, दि. ३ जानेवारी, २०१७) राज्य 
मराठी विकास संस्थेद्वारे 'महाराष्ट्रातील मराठी संशोधन मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य योजना" कार्यान्वित 
करण्यात आली असून या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील मराठी भाषा, साहित्य व संस्कृती वृद्धिंगत होण्यासाठी 
काम करणाऱ्या महाराष्ट्रातील मान्यताप्राप्त मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य करण्यात येते. 


सदर प्रकल्पांतर्गत प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांना राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे नवभारत मासिकांचे 
ऑक्टोबर १९४७ ते सप्टेंबर २०१७ पर्यंतच्या अंकांचे संगणकीकरण करून ते सार्वजनिकरीत्या आणि विनामूल्य 
उपलब्ध करून देण्यासाठी अर्थसाहाय्य करण्यात आले होते. याअंतर्गत सद्र अंकांचे संगणकीकरण करण्यात 
आले असून प्राज्ञृपाठशाळामंडळ, वाई यांनी हे अंक जतन केळेळे असल्यामुळेच आपल्याळा संगणकीय 
स्वरूपात उपलब्ध होत आहेत. 


या अंकांच्या पीडीएफ प्रती आपण विनामूल्य उतरवून घेऊ शकता. असे करताना खालील सूचना 
लक्षात घेऊन त्यांचे पालन करावे. 

१. सदर ग्रंथांच्या पीडीएफ प्रती या वैयक्तिक वापरासाठी विनामूल्य उतरवून घेता येतील तसेच इतरांनाही 
विनामूल्य देता येतील. पण कोणत्याही कारणासाठी त्याचा व्यावसायिक वापर करता येणार नाही. 

२. सदर ग्रंथांचे दुवे इतरांना देताना त्यासाठी कोणतीही रक्कम आकारता येणार नाही. 

३. पीडीएफ प्रतींवर असलेली राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई व प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांची मुद्रा 
आपणास काढता येणार नाही. 

४. आपल्या अभ्यासासाठी, संशोधनासाठी या सामग्रीचा उपयोग करताना आपण योग्य तो श्रेयनिर्देशा 
केला पाहिजे. 
वरील अटींचा भंग झाळेला आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. 


स्पष्टीकरण : सदर सामग्री ही केवळ ऐतिहासिक दस्तऐवज म्हणून उपलब्ध करण्यात आळी असून या 
सामग्रीतून व्यक्त होणारी मते, विचारसरणी इ. त्या त्या लेखक, संपादक इ. कर्त्यांची आहे. त्यांपैकी कोणतेही 
मत, विचारसरणी इ. यांचा पुररस्कार महाराष्ट्र शासन, मराठी भाषा विभाग, राज्य मराठी विकास संस्था व 
प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई यांपैकी कुणीही करत नसून त्या त्या मताचे वा 
विभागांवर असणार नाही. 


विचास्सरीचे, . 
"“रढडटप्ण 
हि--->' ४ खरलवश्य 
ग्य्तह्‌ | "ळप्पत्त 


अनुक्रमणिका 


प्राज्षमाठशाळा मंडळ, बाई संचालित मासिक 


गकथभारत 


वर्ष ६९। अंक ११।॥ ऑगस्ट २०१६ 
आषाढ/श्राबण शके १९३८ 
वार्षिक वर्गणी ४०० रुपये 

या अंकाची किंमत रु. ४०/- 


या अंकातील लेखांत व्यक्‍त झालेल्या मतांशी संपादक व 
प्राज्ञणाठशाळा मंडळ सहमत असतीलच, असे नाही. 


नवभारतची भूमिका* 
मानवाच्या व मानवसंस्कृतीच्या विकासास व उन्नतीस 
पोषक होईल अशा प्रकारे महाराष्ट्रीय जीवनाचा व संस्कृतीचा 
विकास करणे, हे या मासिकाचे ध्येय व उदिष्ट आहे. 


ध्येयप्रवण व्यक्‍तींनी स्वोन्नतीच्या हेतुपूर्तीसाठी जे 
आपले सांस्कृतिक मूल्यमापन ठरविलेले असेल, उच्च 
वातावरणातील जो अभिजात अनुभव स्वत:च्या साधनेने 
संगृहीत केलेला असेल, त्याचे दिग्दर्शन हेच संस्कृतिपोषक 
वाडूमय होऊ शकते, असा संचालक व संपादक-मंडळ 
यांचा विश्‍वास आहे. 


या मासिकात येणाऱया लेखांत कोणत्याही विशिष्ट 
मताचा, वादाचा, पक्षाचा किंवा पंथाचा प्रचार करण्याचा 


हेतू नाही. 


संचालक व संपादक-मंडळातील सर्व व्यक्‍ती यांचेही 
सर्व विषयांत मतैब्य आहे, असे नाही. मानवी जीवनविषयक 
व सांस्कृतिक मूल्यांसंबंधी सदृश अशा दृष्टिकोणानेच त्यांना 
एकत्र आणले आहे. तथापि प्रत्येकाचे व्यक्‍्तिवैशिष्स्य व 
विचारस्वातंत्र्य यांचा विनाश न होता बिकास व्हावा, या 
दृष्टीनेच त्यांचे सहकार्य राहील. प्रत्येक व्यक्ती आपल्या 
नावाने प्रसिद्ध होणाऱ्या लेखाबद्दलच जबाबदार राहील. 


मासिकात प्रसिद्ध होणाऱ्या प्रत्येक लिखाणात 
सत्यनिष्ठा, संयम आणि सहिष्णुता असतील, अशी काळजी 
घेतली जाईल. 


*नवभारत, ऑक्टोबर १९४७, वर्ष १ ले, अंक १ मधील कै. 
शंकरराव देव यांच्या संचालकांचे मनोगत' मधून. 


अनुक्रमणिका 


प्राज्ञमाठशाळामंडळ 
अध्यक्ष व विश्वस्त : 
सरोजा भाटे 


संपादक : 
श्री. मा. भावे 


संपादक मंडळ : 
यशवंत कळमकर, 
अशोक कृष्णाजी जोशी 


संपादकीय पत्रव्यवहार : 

संपादक, नवभारत मासिक, 
द्वारा : प्राज्षमाठशाळा मंडळ, 

वाई - ४१२८०३ (जि. सातारा). 
फोन : (०२०) २५६७४०९३. 


व्यवस्थापकीय पत्रव्यवहार : 

नीता गायकवाड 

व्यवस्थापक, नवभारत मासिक 

द्वारा : प्राज्ञमाठशाळा मंडळ, ३१५, गंगापुरी, 
वाई - ४१२८०३ (जि. सातारा) 

फोन : (०२१६७) २२०००६. 


महाराष्ट्र्‌ राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाने या 
नियतकालिकाला अनुदान दिले असले, तरी या 
नियतकालिकातील लेखकांच्या विचारांशी मंडळ व राज्य- 
शासन सहमत असेलच, असे नाही. ह 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 
ऑगस्ट २०१९६ 
अनुक्रमणिका 


महानुभावांचे चरित्रलेखन : स्वरूप आणि समीक्षा 
अविनाश आवलगावकर 

सेक्स, धर्म, गुलामगिरी आणि इस्लामिक स्टेट 
मुकुल रणभोर 

शेती, शेतकरी आणि शासन - लेखांक - ५ 
श्री. के. बनपाल 

पुस्तक परीक्षण 

न सांगण्याजोगी गोष्ट 

विश्वास दांडेकर 

इस्लामची प्रथा व आधुनिकता 

एस. अलम खुन्मिरी 

(ऑगस्ट १९६६ या अंकातून) 

जुने लेखन 


२ 


व्र 


शट 


२९ 


२६ 


अनक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


महानुभावांचे चरित्रलेखन : स्वरूप आणि समीक्षा 
अविनाश आबलगाबकर 


तेराव्या शतकातील मराठी बाडूमयाच्या निमितीत 
महानुभाव संप्रदायाचा सिंहाचा बाटा आहे. पंथसंस्थापक 
सर्वज्ञ श्रीचक्रधरस्वबामींचा जीबनग्रंथ असलेला 
“लीळाचरित्र हा ग्रंथ मराठी भाषेतील आद्यग्रंथ ठरला. 
पण त्याचबरोबर महानुभाव वाडूमयाने मराठी साहित्यातील 
विविध वबाडूमयप्रवाहांना जन्म देऊन मराठी भाषा ब 
साहित्याचा पाया तेराव्या शतकातच पक्का करून ठेवला. 
“लीळाचरित्र' या आद्यग्रंथानंतर 'श्रीगोबिदप्रभुचरित्र', 
'श्रीकृष्णचरित्र', 'श्रीदत्तात्रेयप्रभुचरित्र', 'श्रीचक्रपाणीचरित्र', 
पंथाचे पहिले आचार्य असणा-या श्रीनागदेवाचार्यांचे चरित्र 
असणारा 'स्मृतिस्थळ', त्यानंतरचा चरित्रात्मक इतिहास 
सांगणारा 'वृद्धाचार', 'अन्बयस्थळे', स्वामींची दैनंदिन 
त्रिकालपूजा सांगणारा बाइदेबबासांचा 'पूजाबसर', 
यांबरोबर तत्त्वज्ञानाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असणारे 'सूत्रपाठ', 
'दृष्टान्तपाठ', 'स्थानपोथी', 'हेतुस्थळ', “चरित्रअबाब', 
“इतिहासप्रकरण' इत्यादी गद्यग्रंथनिर्मिती महानुभाबांनी 
केली आहे. यात चरित्रवाडूमयाबरोबरच इतिहास आणि 
तत्त्वज्ञानावरील भाष्य-महाभाष्यांचाही समावेश आहे. 
गद्यनिमितीबरोबरच महानुभाबांनी केलेली 
काव्यनिमितीही विपुल आहे. काव्य हा तर मध्ययुगातील 
सर्वच धर्मसंप्रदायांच्या साहित्यनिमितीचा पाया होता. परंतु 
महानुभावांची कार्व्यनिमिती बैविध्यपूर्ण आहे. महदंबेचे 
'घवळे' हे मराठी साहित्यसृष्टीतील पहिले काव्यबिंबायन 
ठरले. त्यानंतर पंधराबव्या-सोळाव्या शतकापर्यंत 
महानुभावांची काव्यनिर्मिती अखंडपणे होत राहिली. त्यात 
आख्यानकाव्य, स्थलवर्णनपर काव्ये, मूतिवर्णनपर काव्ये, 
तत्त्वज्ञानापर काव्ये इत्यादी प्रबंधकाव्यप्रकारांबरोबरच 
चौपद्या, पदे, धुबे (धाबा), स्त्रोत्रे, आरत्या इत्यादी स्फुट 
काब्यरचनांचाही समावेश होतो. 
महानुभावांची साहित्यनिमिती अशी विविधांगी 
आहे. या साहित्याचा अभ्यास केल्यानंतरच ख-या अर्थाने 


अनुक्रमणिका 


त्यातील बिविधता लक्षात येऊ शकते. या साहित्याने 
मध्ययुगीन मराठी वाडूमयाचे दालन ख-या अर्थाने समृद्ध 
केले. मराठी वाडूमयाच्या इतिहासातील महानुभाव 
साहित्याचे हे वेगळेपण इतक्या शतकांनंतरही मराठीचा 
वारसा सांगणा-या महाराष्ट्राने लक्षात घेतले नाही, याची 
नोंद करावीशी वाटते. द्वैतबादी तत्त्वज्ञान सांगणा-या 
महानुभावपंथाने मराठी भाषेचा जो गोरब केला, त्याकडे 
खरेतर कोणत्याही मराठी भाषेला धर्मभाषेचे स्थान देऊन 
मराठी माणसाला पाठ फिरवणे शक्‍य होणार नाही. 
मुळात गुजराथी असलेले या संप्रदायाचे प्रबर्तक सर्वज्ञ 
श्रीचक्रधरस्वबामी मराठी अनिबार बोलायचे. मराठी 
भाषेविषयी सर्वज्ञांना असणारी आत्मीयता 'लीळाचरित्रा'तून 
सहजपणे जाणवते. त्यांनी आपले सर्ब तत्त्वज्ञान मराठी 
भाषेतून सांगितल्यामुळे, जनसामान्यांची भाषा म्हणून 
ओळखल्या जाणा-या मराठी भाषेचा वारसा सांगणा-या 
कोणत्याही मराठी भाषेला प्रथमच धर्मभाषेचे सिंहासन 
प्रापत झाले. मराठी भाषेचा बारसा सांगणा-या कोणत्याही 
मराठी भाषकाला हे नाकारता येणार नाही. 

निवृत्तिवादी असलेल्या या संप्रदायाची ही विशाल 
साहित्यनिर्मिती कोणत्या प्रेरणेतून झाली, याचा बिचार 
हा या निबंधलेखनाचा हेतू आहे. महानुभावांच्या या 
साहित्यनिमितीमागे 'लीळाचरित्र' या आद्यग्रंथाचा आदर्श 
आहे. ञिविध बाडूमयप्रकारांना जन्म देणा-या 
महानुभाबांच्या दृष्टीनेही चरित्रवाडूमयप्रकाराचे आदर्शरूप 
असणारे “लीळाचरित्र'च इतर सर्व वाडूमयाचे प्रेरणास्रोत 
ठरले आहे. त्यामुळे 'लीळाचरित्रा'च्या निर्मितीमागील 
प्रेरणांचा शोध हाच महानुभावांच्या इतर चरित्रबाडूमयाच्या 
प्रेरणा स्पष्ट करणारा ठरेल. 

श्रीचक्रधरस्वार्मींच्या उत्तरापंथे गमनाने त्यांचा सर्ब 
परिवार मानसिक दृष्टीने अस्थिर झाला होता. सर्ब 


न 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


डा पर र 
ढ् जॅ ९ 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


शे 
ब्र 1. 
1] 


|. 


परिवाराची धुरा ज्यांच्याकडे सोपविली होती, ते भटोबासही 
'श्रीचक्रधरू द्या ओ' म्हणून भिक्षा मागू लागले होते. 
अशा अवस्थेत सर्वज्ञांच्या आठवर्णीशिवाय त्यांच्याजबळ 
दुसरे काहीच नव्हते. सर्वज्ञांनी सांगितल्याप्रमाणे सर्व 
परिवार श्रीगोंबिदप्रभूंच्या सन्निधानी रिद्धपूर येथे येऊन 
राहिला असला, तरी सर्वज्ञांचा विरह त्या सर्वांनाच 
पोळणारा होता. त्यातही भटोबासांची अस्बस्थता ती 
आणखीच. श्रीप्रभूंचे सेबादास्य आटोपल्यावर ते एकांतात 
बसून सर्वज्ञांचे स्मरण करायचे. त्यांची ही विरही अवस्था 
लक्षात घेऊन म्हाइंभट त्यांना म्हणाले, “हा भटो तुम्ही 
निरंतरू काइसेयाचे मनन करीतुसा : तुम्हासि केवळाही 
मननावेगळा न देखो :” त्यावर भटोबास उर्फ नागदेबाचार्य 
म्हणाले, “मज सर्बज्ञें हिरबळीयेहूनि क्रदिधिपुरा 
पाठविले : ते माते सर्वज्ञ शास्त्र : पदार्थाज्ञान : तेआते 
श्रवण मनन निदिध्यासन करिजे : तेहि एकु स्मरणचि 
कौं गा : येथिची चरित्रे आठविजेति : आइकिजेति : 
उच्चारजेति : तेंही एकु स्मरणचि कीं गा : ऐसे सर्वज्ञ 
मज निरूपिलेः” असे नागदेबाचायांनी आपल्या 
मनोबस्थेबरोबरच स्मरणभकक्‍्तीबद्दलही म्हाइंभटांना 
सांगितले. त्याबर नागदेबाचार्य आणि म्हाइंभट यांच्यात 
झालेला संबाद महत्त्वाचा आहे. तो असा- 

“भटो तुम्हासी सर्वज्ञांचां बरू भणोन सर्वज्ञ जें 
निरूपलें ज्ञान शास्त्र आणि सर्वरजे जिआ केलीया लीळा 
सांघतैलिआ तुम्हांसि आठवताति : तर आतां आम्हासि 
असन्नधानी काइ : पुढा जो सर्बज्ञाचा मार्ग होईल : ते 
आंतंबं एतुर्के शास्त्र न धरे : तंबं सर्बज्ञाचिया लीळा 
तुम्ही सांघा मी लिहीन : भर्टी भणतलें : हो कां : 
लिहिले तर मार्गासि उपयोगा जाइल : भणोंन हें नीर्के 
विचारलें : माहिंभटो तरि आतां तुम्ही लिहां मी 
सांघताएं :” आणि अशा प्रकारे महानुभाबांच्या 
चरित्रलेखनाचा प्रारंभ झाला. म्हाइंभटांनी सुरुवात केलेल्या 
या चरित्रलेखनाचा तपशील महानुभावांच्या 'इतिहास 
प्रकरणां'त अतिशय सुंदर रीतीने बर्णन केलेला आहे. 
तो मुळातूनच पाहू या; म्हणजे महानुभाबांच्या या पहिल्या 
चरित्रग्रंथाची म्हणजेच “'लीळाचरित्र' निर्मितीची प्रक्रिया 
कशी घडली, ते कळेल. इतिहास प्रकरणातील वर्णन 
असे- 


अनुक्रमणिका 


नवभारत । ऑगस्ट २०१६ 


“मग माहिंभटी लेखन आरंभिले : भट माहिंभट 
बाजेश्वरी त्ररदिघपुरी बिजनु करिती : एकु प्रहेर लेखनु 
करीति : नगरांतु दोघे भिक्षा करीति : बरबे करीति : 
उरलेनि काळे श्रीप्रभूचे सेबादास्य करीति : ऐसें आबर्घीं 
भर्टी लीळाकथनु केलें : ते म्हाइंभटी सा मासां 
लिहिलें : मग भटी भणतलें : माहिंभटो : जे मी सर्वज्ञासी 
अनुसरला नाही : तै जे लीळावर्तलीया तिया जेआंचिया 
अनुभवीचिआं तेआं तेआंते पुसांविआ : जानोचिया 
अनुभबिचिया जानोतें पुसाविया : नाथोचिया अनुभवाचिआ 
नाथोतें पुसाविया : येल्होचिआ अनुभविचिआ येल्होतें 
पुसाविआ : ऐसेआचि परि जेआं जेआचिये अनुभविचिया 
तेआं तेआचिया पुसाविया : ऐसें भर्टी माहिंभटाते 
भणतले : मग श्रीप्रभूंचां सन्निधानी जे जे भक्‍त होते 
तिआचिया अनुभबीया लीळा म्हाइंभटी तेआते पुसोनि 
लिहिलिया :” 

याप्रमाणे आचार्यांनी त्यांच्या आठवणीच्या लीळा 
सांगितल्यावर परिवारातील इतरांकडूनही म्हाइंभटांनी 
लीळा गोळा केल्या. म्हणजे सन्निधानीच्या परिवाराकडून 
लीळा गोळा करण्याचे काम रिद्धपूरलाच झाले. साधारणतः 
लीळाचरित्राच्या उत्तरार्धाच्या लीळा म्हाइंभटांना आधी 
प्राप्त झाल्या. परंतु त्यानंतर आचार्यांच्या परबानगीनेच 
खेइभटांकडे, सारंगपंडितांकडे जाऊन त्यांना लीळा गोळा 
कराव्या लागल्या. लीळाचरित्राच्या निमितीसाठी म्हाइंभटांना 
प्रचंड परिश्रम करावे लागले. स्मृतिस्थळात त्याचा इतिहास 
बाचायला मिळतो. या सर्व लीळा संग्रहित केल्यानंतर 
अधिकाराने ज्येष्ठ नि श्रेष्ठ असलेल्या नागदेवाचायांपुढे 
त्या बाचून दाखविण्यात आल्या. सर्व लीळा माझ्याकडून 
तपासून घ्याव्या, असे म्हाइंभटांना आधीच आचार्यांनी 
सांगितले होते. त्याप्रमाणे आचार्यांनी लीळांचे शुद्धीकरण 
केले. “सर्वज्ञांचिये श्रीमुखीचे शब्द होति : हे नव्हेति : 
मग भटातें पुसौ पुसौ जे श्रीमुखीचे नव्हे ते मोडिले : येर 
भटार्चोनि संवादे अन्बयी लाविले :” अशा रीतीने 
म्हाइंभटांनी गोळा केलेल्या लीळांना नागदेवाचार्यांनी 
संस्कारित केल्याबर 'लीळाचरित्र' या मराठीतील आद्य 
चरित्रग्रंथास अधिकृत 'लीळाचरित्र' म्हणून मान्यता 
मिळाली. 

चरित्रलेखनाबरोबरच संशोधनाचा पहिला पाठही 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


महानुभावांचे चरित्रलेखन : स्वरूप आणि समीक्षा 


महानुभावांनीच गिरबला. स्मरणभक्‍ती हा भक्‍तीचा एक 
चांगला मार्ग असून सर्बज्ञांनी तो आपल्या भक्तांना 
सांगितला होता. “हें जैसे देखिले तैसे आठविजेः” असे 
स्वामींचे सूत्रच आहे. या स्मरणशक्‍तीच्या आदर्श रूपातूनच 
महानुभावांचे 'लीळाचरित्र' निर्माण झाले. यादबकालीन 
धर्मव्यबस्था आणि साहित्यनिमितीचा विचार करता 
धर्मप्रचार हा तत्कालीन साहित्यनिर्मितीमागचा मूळ हेतू 
असल्याचे दिसून येते. संत ज्ञानेश्वरांची 'ज्ञानेश्वरी' किंवा 
संत नामदेवांच्या पंजाबातील कार्याचा आढावा घेतला, 
तरी याची सत्यता पटेल. परंतु महानुभाव साहित्यनिमिती- 
मागे मात्र धर्मप्रचाराची कोणतीही प्रेरणा नव्हती. इंद्रभटांना 
श्रीप्रभूंच्चा ब आपल्या संबंधाने पवित्र झालेले वस्त्र 
देताना, आणि सर्वज्ञांनी उत्तरापंथे बीजे केल्यावर आम्ही 
काय करायचे या महदाइसांच्या प्रश्‍नाला उत्तर देतांना 
स्वामींनी 'हे देखिले तैसें आठविजे' हे समरणभक्तीचे 
सूत्र सांगितले. महानुभाबांच्या इतर अवतारांच्या 
चरित्रग्रंथांच्या निमितीमागेही हेच सूत्र उभे आहे. म्हणून 
तर म्हाइंभटांनी लीळांचे संकलन केल्यावर आचार्यांनी 
प्रत्येक लीळा तपासून घेतली. त्याला याच सूत्राचा आधार 
आहे. परमेश्वराच्या चरित्रात कोणत्याही प्रकारचे असत्य 
लिहिले जाता कामा नये, या श्रद्धेतूनच प्रस्तुत चरित्रग्रंथांचे 
सत्यरूप सांभाळले गेले आहे. केवळ स्मरणभक्‍तीचीच 
प्रेरणा या चरित्रलेखनामागे असल्याचे स्पष्टपणे दिसून 
येते. 

महानुभाव वाडूमयाचे अभ्यासक ब ज्येष्ठ संशोधक 
डॉ. श्री. रं. कुलकर्णी यांच्या मते “या पंथाला आपला 
आचारविचार समाजापुढे नव्याने मांडाबयाचा होता. 
अस्तित्वात असलेल्या संस्कृत ग्रंथांचा अनुवाद करून 
अथवबा भावार्थ सांगून त्यांचे कार्य भागण्यासारखे नव्हते.” 
त्यांच्या मते महानुभाबांच्या चरित्रलेखनामागची ही प्रेरणा 
होती. म्हणून त्यांनी संस्कृत ग्रंथांचा अनुबाद अथवा 
त्यांचा भाबार्थ सांगत बसण्याऐवजी चरित्रलेखन केले. 
बास्तविक महानुभावांना कोणत्याही समाजासमोर आपला 
आचारविचार मांडावयाचा नव्हता. आणि असेच होते 
तर मग त्यांनी आपले सर्ब साहित्य सांकेतिक लिपीत 
बद्ध का केले? अर्थात लिपिबद्ध केल्यामुळे महानुभावांच्या 
साहित्याचा सत्यांश अधिक प्रमाणात टिकून राहिला. 


अनुक्रमणिका 


५ 


परंतु ते साहित्य सर्व समाजापर्यंत पोचू शकले नाही, 
आणि महानुभावांची ती भूमिकाही नव्हती, हे आत्तापर्यंतच्या 
विवेचनावरून सहजपणे लक्षात येते. एकदा कबी*रबास 
उर्फ भास्करभट्ट बोरीकर गंगेबर काही संस्कृत रचना 
बाचीत बसले होते. तेव्हा लोक त्यांच्याकडे आकर्षित 
व्हायला लागले. हळूहळू अबघे नगर आकर्षित झाले. 
नागदेवाचार्यांना हे कळाल्यावर ते कवी्करबासांना म्हणाले, 
“झटो : तुज जरि ऐसे व्येसन तरि मजपुढा श्रीभागवत : 
गीता म्हणा :” प्रचार करणे, आपला आचारविचार 
समाजापुढे मांडणे हीच भूमिका असती, तर आपल्या 
रसवंती वाणीने लोकांना आकर्षित करणा-या 
कवीश््रबासांना नागदेवाचायांनी अशी मनाई का केली 
असती? चरित्रग्रंथांची निर्मिती ही कोणताही धर्मप्रचार 
बा प्रसारासाठी झालेली नाही, तर ती सर्वज्ञांच्या आज्ञेप्रमाणे 
स्मरण करण्यासाठी पुढील परिवाराची केलेली व्यवस्था 
आहे, हेच त्यामागचे एकमेब असे सत्य आहे. 

ईश्भरी अवतारांची चरित्रे हा श्रद्धेचा आणि विशेष 
म्हणजे स्मरणभक्‍तीचा भाग असल्याने त्यांची निर्मिती 
ही महानुभाबांच्या दृष्टीने अधिक महत्त्वाची होती. 
म्हाइंभटांनी भक्‍तीच्या दृष्टीने पंथीयांवर व साहित्याच्या 
दृष्टीने अबघ्या मराठी भाषकांबर केलेले हे मोठेच उपकार 
म्हणावे लागतील. ईश्वरी अवतारांच्यानंतर आचार्यपदी 
असणारे श्रीनागदेबाचार्थ हेच फक्त महानुभाबांचे 
चरित्रविषय झालेले आहेत. 'स्मृतिस्थळ' हा त्यांचा 
चरित्रग्रंथ होय. प्राचीन मराठीतील चरित्रलेखनाचे अभ्यासक 
डॉ. बसंत बोरगाबकर यांच्या मते असंख्य साधकांचे 
जीबनभरचे निदिध्यास चरित्रलेखनाचे विषय होऊ शकले 
नाहीत. ते लिहितात- “महानुभावपंथाची व्यक्‍्तिकेंद्रितता 
ह्या निवडीच्या आड आली असावी. एरव्ही महदाइसा, 
बाइसा, आऊसा, साधे, दामोदरपंडित, केसोबास, 
भास्करभट्ट, ह्या लहानथोर व्यक्‍ती जर चरित्रविषय म्हणून 
निवडल्या जात्या, तर मराठी चरित्रलेखनाचे स्वरूप 
विलक्षण प्रभावी बनले असते, यात शंका नाही.' महानुभाव 
संप्रदायातील प्रत्येक व्यक्‍ती तेवढ्या क्षमतेची होती, यात 
शंकाच नाही. डॉ. बोरगावकरांनाही त्यांच्या कार्यकर्तृत्वाची 
जाणीव असल्याचे पाहून मला समाधान बाटले. त्यामुळे 
ते म्हणतात त्याप्रमाणे महानुभाव सुंप्रदरयातील या 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


डा पर र 
ढ् जॅ ९ 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


शे 
ब्र 1. 
1] 


द्‌ 


चरित्रे लिहीली गेली असती, तर मराठी भाषेतील 
चरित्रलेखनाचे स्वरूप नक्कीच बिलक्षण प्रभावी बनले 
असते. परंतु डॉ. बोरगाबकर म्हणतात तशी 
व्यक्‍्तिकेंद्रितता महानुभाव संप्रदायात नाही. महानुभाव- 
संप्रदाय हा ईश्वरकेंद्रित आहे, हे प्रारंभी लक्षात घेणे 
आवश्यक आहे. 

महानुभाबांनी ई*्री अवतारांची चरित्रे लिहिली ती 
स्मरणभक्‍तीसाठी; आणि आचार्यांचे चरित्र लिहिले ते 
केवळ पंथाचे पहिले आचार्य होते म्हणूनच नाही, तर 
त्यांना सर्वज्ञांचा बरदहस्त होता. त्यांच्या मुखातून निघणा-या 
शब्दांना ईश्वरवाणीचे मूल्य होते. सर्वज्ञांच्या आज्ञेनुसार 
भटोबासांनी केलेले प्रवचन ऐकून बाइसा म्हणाल्या “हां 
बाबा : ऐसें होए?” त्यावर सर्वज्ञ म्हणाले, “बाइ : हा 
कांही आपुलें बोलैल? हा एथिर्चौंचे बोलेल की :” हे 
सर्वज्ञांचे आचार्यांच्या संदर्भातील उद्‌गार आचार्यांचे 
संप्रदायातील स्थान निश्‍चित करणारे आहेत. म्हणूनच 
'स्पृतिस्थळा' च्या माध्यमातून आचार्यांचे चरित्र लिहिले 
गेले. महानुभाबांनी तत्त्वज्ञान आणि तत्त्वज्ञानाप्रमाणे 
आचरण यांबर अधिक भर दिला आहे. 'लीळाचरित्रा'त 
सर्बज्ञांनी सांगितलेले तत्त्वज्ञान आलेले आहे, तर 
स्मृतिस्थळात या तत्त्वज्ञानाप्रमाणे करावयाच्या आचरणाचा 
परिपाठ आहे. त्यामुळे पंथात 'स्मृतिस्थळा'चे महत्त्वही 
अनन्यसाधारण असेच आहे. 

आचार्याप्रमाणे इतर संतांची चरित्रे लिहिली गेली 
नसल्याने जणूकाही त्यांची उपेक्षा झाली असल्याचे चित्र 
डॉ. बसंत बोरगावकर यांनी रेखाटले आहे. यासंबंधी 
बिबेचन करताना ते लिहितात, “जीवरूपाची उपेक्षा ब 
त्याविषयीची अनासक्त वृत्ती ही किती कठोर असते, हे 
अनेक भक्तांनी अगतिकपणे, दुःखद अंतःकरणाने 
मृत्युसमयी विचारलेल्या” “मटो! मज देबो होइल का?' 
यांसारख्या अनुत्तरित प्रश्‍नातून लक्षात येते.” विशेष म्हणजे 
हा प्रश्‍न अनेक भक्तांनी नव्हे, तर फक्त म्हाइंभटांनीच 
त्यांच्या मृत्युसमयी आचार्यांना विचारला होता; आणि तो 
अनुत्तरित नव्हता. कारण आचायांनी लगेच त्याचे उत्तर 
दिले. ते म्हणाले, “तुम्हासी देवो होइलचि : तुम्हांसी 
जरि देबो नव्हे : तरि कव्हणाही नव्हे :” आचायांनी 
असे आत्मविश्वासपूर्वक उत्तर दिल्यावर म्हाइंभटांना 


अनुक्रमणिका 


नवभारत । ऑगस्ट २०९६ 


देबोबाणीचा प्रत्यय आला. हा प्रश्‍न विचारण्यामागचा 
हेतूही हाच होता. “हां कांहीं आपुलें बोलेल? हा एथिचेंचि 
बोलैल कौ :” असे प्रशस्तिपत्र सर्बज्ञांनी आधीच 
आचार्यांना दिले होते. त्यामुळे “मटो तुमचेनी मुखे असास्त्र 
न निगे की” याची जाणीब म्हाइंभटांना होती. म्हणून 
मृत्युसमयी त्यांनी ही विचारणा करून जणू ई*्वराकडूनच 
बचन घेतले. मृत्युसमयीची त्यांची अगतिकता, आपल्या 
उद्धाराविषयीची तळमळ आणि आचार्यांवर असणारा 
दुढविश्वास हा त्रिवेणी संगम त्यांच्या प्रस्तुत प्रश्‍नात 
होता. त्याचे योग्य उत्तर मिळाल्यावर म्हाइंभटांनी सुखाने 
डोळे मिटले. 

महानुभावपंथातील कोणतेही संत उपेक्षित नव्हते, 
किंबा त्यांच्या अनासक्त वृत्तीमुळे त्यांना कठोरतेचा प्रत्यय 
आल्याचे कोठेही पहानयास मिळत नाही. 
डॉ. बोरगाबकरांनी हे कोठून शोधून काढले, ते कळत 
नाही. आणखी एक महत्त्वाचे म्हणजे “महानुभाव 
चरित्रकारांचे लक्ष यादबबंशातील राजांकडे चरित्रलेखनाच्या 
दृष्टीने वळू शकलेले नाही, हीही गोष्ट नमूद करता 
येईल.” असे डॉ. बोरगाबकर लिहितात. यादववंशातील 
राजांचे चरित्र महानुभाबांनी लिहिण्याचा प्रश्‍नच कोठे 
निर्माण होतो? महानुभावसंतांना जर चरित्रलेखक म्हणून 
प्रसिद्धी मिळवायची होती, तर ते यादवबंशातील राजांची 
चरित्रे लिहीत बसले असते? डॉ. बसंत बोरगाबकरांची 
ही भूमिकाच निरर्थक आहे. 'हे देखिले तैसे आठविजे' 
या सूत्रानुत्रार स्मरणभक्‍तीसाठी ई*ञरी अवतारांची चरित्रे 
लिहिली असतील, तर यादबवंशातील राजांची चरित्रे 
लिहून महानुभावांना काय राजांची भक्‍ती कराबयाची 
होती का? 'स्मृतिस्थळ' या चरित्रग्रंथाच्या निर्मितीमागील 
प्रेरणांचा शोधही उपरोक्त विबेचनात घेतलेला आहेच. 
त्यात यादबबंशातील राजांच्या चरित्रलेखनाचा प्रश्‍नच 
कोठे येतो? या सर्व भूमिकेचा बिचार करता डॉ. बसंत 
बोरगावकरांना महानुभावांच्या चरित्रलेखनाची प्रेरणाच 
कळाली नव्हती की काय, असा प्रश्‍न पडतो. तेव्हा 'हे 
देखिलें तैसें आठविजे' या एकाच सूत्रात महानुभावांच्या 
ईश्वरी अवतारांच्या चरित्रलेखनाची प्रेरणा दडलेली 
असल्याचे स्पष्ट होते. 

महानुभावपंथाबर आणि संबंध मराठी भाषकांब्रर 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


महानुभावांचे चरित्रलेखन : स्वरूप आणि समीक्षा 


म्हाइंभटांचे थोर उपकार आहेत. पंथावर या दृष्टीने कौ 
सर्वज्ञांच्या लीळा बांधल्या नसत्या, तर पुढच्या पिढीला 
ईश्वराचे स्मरण कसे करता आले असते? 'स्मृतिस्थळा'- 
मध्ये नागदेवाचार्य म्हणतात, “तीर्था जाइजे तेथचीया लीळा 
आठविजति : तेथ ते स्मरण” स्मरण म्हणजे ईशराच्या 
लीळा आठवणे. चांगदेबभट उर्फ बटिका आईला भेटायला 
गाबी निघाले तेव्हा स्वामी त्यांना म्हणाले, की जा पण 
मला विसरू नको “एक दोनि वेळ त-ही आठवबीजे 
हो : परि वीझू दीसु जाओ नेदिज :” अशी त्यांना 
'स्मरणाची जाणीव करून दिली. म्हाइंभटांनी लीळा बांधल्या 
नसत्या, तर मात्र अनेक प्रश्‍न निर्माण झाले असते. 

दुसरे महत्त्वाचे म्हणजे लीळाचरित्राच्या रूपाने मराठी 
गद्यलेखनाचे अनेक मापदंड निर्माण करणारी एक 
साहित्यकृ ती निर्माण झाली. लीोळाचरित्रापूर्बी 
चरित्रलेखनाचीच नव्हे, तर कोणत्याच लेखननिर्मितीची 
परंपरा मराठी भाषेला नव्हती. त्यामुळे “लीळाचरित्र 
हाच मराठीतील लेखनपरंपरेचा बीजग्रंथ ठरला. सर्वज्ञांच्या 
लीळा लिहिणे हा हेतू असला, तरी या ग्रंथाने तत्कालीन 
सामाजिक आणि सांस्कृतिक जीवनाचाही एक आलेख 
निर्माण केला आहे. श्रीचक्रधरस्बामींचे व्यक्तिमत्व 
अलौकिक होते, आणि तरीही घडणारी प्रत्येक लीळा 
लौकिक जीवनाशी संबंधित होती. भक्‍तांना अलोकिक 
तत्त्वज्ञान सांगणा-या सर्वज्ञांचा वाबर मात्र सर्वसामान्य 
माणसासारखा होता. म्हाइंभटांनी त्यांच्या व्यक्‍्तिमत्त्वातील 
लौकिक आणि अलौकिक अशा दोन्ही बाजू लक्षात 
घेतल्या आहेत. पुत्र, राजकुमार, पती, मित्र आणि सर्वज्ञ 
अशा विविध रूपांत एकाच लीळाचरित्रात स्वामीचा 
वावर आहे. 

एकांक, पूर्वार्ध आणि उत्तरार्ध अशा तीन भागांत 
लीळाचरित्राची बांधणी असली, तरी तिन्ही भागांचे मिळूनच 
संपूर्ण 'लीळाचरित्र' आहे. बांधणीच्या दृष्टीने त्याचे तीन 
भाग मानण्यात आलेत. वास्तविक गुजरातमधून महाराष्ट्रात 
आल्यापासून तो मेहकर, पैठण येथे बोणेबाई, बाइसा 
यांची भेट होईपर्यंतचा सर्बज्ञांचा प्रवास हा एकाकी 
असल्याने या सर्व लीळांचा समावेश एकांकाच्या लीळांमध्ये 
होतो. बोणेबाई, बाइसा यांच्या भेटीपासून तो नागदेवाचार्यांचे 
अनुसरण होईपर्यंतच्या लीळांचा समाबेश पूर्वार्धात होतो, 


अनुक्रमणिका 


४ 


तर नागदेवाचार्यांच्या अनुसरण्यापासून स्वामींच्या उत्तरापंथे 
गमनापर्यंतच्या सर्ब लीळांचा समाबेश उत्तरार्धात होतो. 
मात्र या त्रिखंडात्मक चरित्रग्रंथाची निर्मिती उलट्या क्रमाने 
झाली आहे. कारण नागदेवाचार्यांच्या काळातील लीळा 
ताज्या असल्याने, त्या परिबाराकडूनच मिळाल्या. 
प्रामुख्याने त्या नागदेवाचार्यांनाच माहीत होत्या. ते म्हणतात 
“भणौनि मी जे लागोनि अनूसरला जै लागौनि मज 
देखता जीया : सर्वबज्ञाचिया लीळा वर्तलीया : तिया मी 
आबांकीतेचि असे :..... पूर्बार्थि ब एकांकातील 
लीळांसाठी म्हाइंभटांना भटकंती कराबी लागली. 
एकांकातील बहुतांशी लीळा चचिक आणि जिज्ञासक 
म्हणून ख्याती असलेल्या महदाइसांकडून म्हाइंभटांना 
उपलब्ध झाल्या. 

स्वरूप त्रिखंडात्मक असले, आणि ग्रंथाची निर्मिती 
उलट्या क्रमाने झाली असली, तरी सबंध ग्रंथ मात्र 
एकसंध आहे. सर्वज्ञांच्या कार्याचा एक सलग इतिहासच 
यातून सिद्ध झालेला आहे. यातील प्रत्येक लीळा सर्वज्ञांच्या 
ज्ञात आणि अज्ञात कृतीची साक्षीदार आहे. म्हणून प्रत्येक 
लीळाच चिंतनीय आहे. डॉ. ब. दि. कुलकर्णी म्हणतात 
त्यापमाणे “ “लीळाचरित्र' म्हणजे केवळ परमेश्वराची 
नामभक्ती नाही, तर ते परमेश्वराच्या मानबी अवतारातील 
प्रत्येक क्षणाच्या लीळेचे भक्तिभावाने केलेले समरण 
आहे.” 

बिशेष म्हणजे यातील प्रत्येक लीळा स्वतंत्र आहे. 
म्हाइंभटांनी त्या अनेकांकडून प्राप्त केलेल्या असल्याने 
व्यक्तिगणिक त्याची निवेदनशैली, भाषा, वाक्यरचना 
यांत फरक पडणे स्वाभाविक होते; परंतु लीळाचरित्रात 
तसे कोठेही होत नाही. त्यामुळे प्रत्येक लीळा स्वतंत्र 
असूनही, ती सबंध लीळाचरित्राचा एक महत्त्वाचा घटक 
असते. एक-एक-लीळा बाचतवाचतच एक बृहतू कादंबरी 
बाचल्याची अनुभूती वाचकांना येते. कारण एकहाती 
लेखनाप्रमाणे सबंध लीळाचरित्राची निर्मिती झालेली आहे. 
म्हाइंभटांच्या या लेखनकौशल्याला नक्कीच दाद द्यायला 
हवी. वास्तविक सर्वज्ञांचे व्यक्तिमत्त्व चित्रित करणे 
अबघड आहे. कारण लोकिक रूपात आपल्यासमोर 
उभ्या असणा-या या व्यक्तिमत्त्वाला अलौकिकत्बाची 
एक दुसरी बाजू आहे हज जे जो 


ककाच्ट | 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


र 
|) शा 
शर १” 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


७५ > 
अमृतमहोत्सवी, > 
वर्ष 


१५4 


टि 


असणारे हे अलौकिक व्यक्तिमत्त्व आहे. सर्वज्ञांच्या 
व्यक्‍्तिमत्त्वाच्या या दोन्ही कडा आपल्या शब्दांत साकार 
करणे खरेतर खूपच अबघड आहे. त्यातही म्हाइभंट हे 
मूळचे संस्कृत पंडित. मराठी भाषा ही तत्कालीन 
जनसामान्यांची भाषा. जनसामान्यांच्या भाषेतून सर्वज्ञांचे 
असामान्य व्यक्तिमत्त्व शब्दबद्ध करणे म्हणजे मेरू 
पर्बताला कबेत घेण्यासारखे होते. परंतु म्हाइंभटांनी ते 
लीलया पेलवले. त्यासाठी त्यांनी आपली सर्व शक्‍ती 
पणाला लावली, यात शंका नाही. आणि म्हणूनच सर्वज्ञांचे 
लोकिकाबरोबरच अलोकिक व्यक्‍्तिमत्त्वही बाचकांना 
गोचर होऊ लागले. 

*लीळाचरित्रा'तील प्रत्येक लीळा एखादी लहानशी 
कथा असावी, तशी आहे. एखाद्या घटनेचे किंबा प्रसंगाचे 
कथन करावे, त्याप्रमाणे लीळाचरित्रातील प्रत्येक लीळेचे 
कथन केले जाते. परंतु या कथनाला कोणतीही तांत्रिक 
चौकट नाही. जशी घटना घडली तशीच सरळपणे ती 
सांगायची, हीच चौकट. साधीसोपी आणि तितकीच प्रभाबी 
भाषा. कोठेही अलंकारांचा सोस नाही, कौ पांडित्याचा 
हव्यास नाही. प्रत्येक लीळेच्या मागे तत्त्वज्ञानाची एक 
बैठक असली, तरी भाषेला तत्त्वज्ञानाच्या गांभीर्याचे कवच 
नाही. श्रीमुखीची येणारी बचनेही तितकीच सोपी व 
अर्थपूर्ण, जीबनाची सर्वांगीण चिकित्सा करणारी. 
“लीळाचरित्र. आणि 'श्रीगोबिंदप्रभुचरित्र' या दोन्ही 
चरित्रग्रंथांची निर्मिती करणा-या म्हाइंभटांनी या निमितीवर 
कलात्मकतेचे कोणतेही संस्कार घडवलेले नाहीत. म्हाइंभट 
नावाच्या भक्‍ताचा तो एक सहजसुंदर असा तत्त्वज्ञानाची 
डूब असलेला भक्‍तीचा आविष्कार आहे. त्यात आर्तता 
आहे, तशी ईश्वराच्या सर्वबात्मक, सर्वव्यापी अशा 
ब्रह्मज्ञानाची अनुभूतीही आहे. असे असूनही चरित्रलेखन 
किती वास्तव ब यथार्थ असावे, याचा महानुभाबांचे 
चरित्रग्रंथ आदर्श ठरले आहेत. भक्‍्तिभावना ही या 
चरित्रलेखनामागे केंद्रव्ती असूनही प्रा. अ. म. जोशी 
म्हणतात त्याप्रमाणे, भाविकपणाचा अंश प्राचीन चरित्रात्मक 
लेखनात यथार्थ चरित्रकथनाच्या आड आलेला नाही. 

अनेक वैशिष्ट्यांनी युक्त असलेल्या या चरित्रलेखनाने 
मराठी साहित्यात चरित्रलेखनाचा एक आदर्श उभा केला 
आहे. ई*्राच्या लीळा नित्यदिनी आठवणे हा यामागील 


अनुक्रमणिका 


नवभथारत । ऑगस्ट २०१६ 


हेतू असूनही चरित्रलेखनाचे अनेक संकेत या ग्रंथांनी 
मराठी साहित्याला दिलेले आहेत. कोणतेही चरित्र हे 
व्यक्तीचे असले, तरी समष्टीची अनेक रूपे त्यात 
प्रतिबिबित होत असतात. 'लीळाचरित्र', 'श्रीगोविदप्रभु- 
चरित्र' या ग्रंथांतही तसे झाले आहे. ईश्करीचे चरित्र 
असूनही सर्वज्ञांच्या परिबाराचेही चरित्र त्यातन आपोआपच 
प्रतिबिनित होत जाते. श्रीगोबिदप्रभूंच्या तुलनेत 
श्रीचक्रधरस्वामींचे व्यक्तिमत्त्व अधिक व्यापक ब अधिक 
समाजोन्मुख आहे. त्यामुळे समाजातील विविध घटकांचा, 
विविध वृत्ती-प्रवृत्तींचा समाबेश 'लीळाचरित्रा'त अधिक 
व्यापक प्रमाणात झालेला दिसून येतो. 'लीळाचरित्रा'त 
सर्वज्ञ आणि भक्‍त यांच्यातील केवळ संवाद हासुद्धा 
एक स्वतंत्र अभ्यासाचा भाग आहे, इतका तो बहुआयामी 
आहे. सर्वज्ञांच्या या परिबारात लहान-थोर, जवळचे- 
दूरचे सन्निधानातील भक्‍त, स्वामींबर प्रेम करणारे, तसेच 
स्वामींचा द्वेष करणारे, एवढेच नव्हे, तर मानवेतर 
प्राण्यांचाही समावेश आहे. परंतु हे सर्व घटक सर्वज्ञांच्या 
व्यक्तिमत्त्वाने प्रभाबित झालेले आहेत. एवढेच नव्हे, 
तर या चरित्रग्रंथांतून महाराष्ट्राची जी संस्कृती पहायला 
मिळते, त्यालाही कारणीभूत सर्वज्ञांचे व्यक्तिमत्त्वच आहे. 
महाराष्ट्राचा सांस्कृतिक इतिहास लिहिणे ही भूमिका 
नसतानाही, सर्वज्ञांचे बहुआयामी व्यक्तिमत्त्व आणि 
समाजातील सर्व स्तरांत त्यांचा असणारा बाबर यातूनच 
हे सारे प्रस्तुत चरित्रलेखनाचे घटक बनले आहेत. पण 
हे सारे चितारताना लौकिकात राहूनही अलौकिक 
असणा-या सर्वज्ञांच्या व्यक्तिमत्त्वाला कोणतीही बाध्यता 
येणार नाही, याची पुरेपूर काळजी म्हाइंभटांनी घेतली 
आहे. एवढेच नव्हे, तर आपल्या स्वतःच्या व्यक्तिमत्त्वाचे 
प्रतिबिंबही त्यात कसे पडणार नाही, याचीही त्यांनी 
अधिक काळजी घेतली आहे. म्हणूनच सबंध चरित्रात 
त्यांनी स्वतःचा उल्लेख 'म्हाइंभटी पुसिले', 'म्हाइंभटी 
म्हणीतले' असा तृतीयपुरुषी केलेला आहे. म्हाइंभटांची 
ही त्रयस्थ ब तटस्थवृत्ती या चरित्रलेखनाचे महत्त्वाचे 
बैशिष्ट्य ठरले आहे. प्रसंगचित्रण, कथाभागाला पूरक 
अशी संबादशेली, कथनात्मकशेली, बर्णनशैली, 
कथारूपातील वास्तवता, 'लीळाचरित्रांतील सूत्ररचना, 
त्याच्या स्पष्टीकरणार्थ येणारे समर्पक दृष्टांत, ही सारी 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


महानुभावांचे चरित्रलेखन : स्वरूप आणि समीक्षा 


वैशिष्ट्ये लीळाचरित्राचे वाडूमयीन माहात्म्य सिद्ध करून 
जातात. 

लेखनाची कोणतीही पूर्वपरंपरा नसताना सिद्ध 
झालेल्या मराठीतील या पहिल्या चरित्रग्रंथाने, पुढील 
निर्मितीसाठी मात्र लेखनदृष्टी दिलेली आहे. म्हाइंभटांच्याच 
कुंचल्यातून निर्माण झालेला 'श्रीगोबिंदप्रभुचरित्र' हा 
मराठीतील दुसरा चरित्रग्रंथ याचे द्योतक म्हणावे लागेल. 
त्यामुळे 'लीळाचरित्रा'तील अनेक वैशिष्ट्ये 'श्रीगोविद- 
प्रभुचरित्रा'त दिसून येतात. दोन्हींची निमितिप्रेरण एकच 
आहे आणि पद्धतीही तीच आहे. कारण “श्रीगाविद-प्रभु 
बीजे केल्यानंतरे : म्हाइंभटीभटोबासांपासौनि-श्रीप्रभुचिआं 
लीळा लिहिलिया : भक्‍तीजनाचिआं अनुभ-विचिआं 
भक्‍तीजनापौनि लिहिलियाः जनाचिआं अनुभ-विचिआं 
जनासि पुसिलिया : तेआचिआं आदि केलिया : मग 
तेआ लीळा भटार्चोन मुखें समस्त गुरुकुळी घोकिलिया” 
सर्वज्ञही अधूनमधून आपल्या शिष्यांना श्रीप्रभूंच्या लीळा 
सांगत असत. “आन सर्वज्ञे द्रापरीचिया लीळा, 
श्रीदत्तात्रयप्रभुचिया लीळा : श्रीप्रभुलीळा भक्‍तीजनाप्रति 
प्रसंगे निरूपिलिया तिआही आठवबितुचि असे” असा 
आचायांनीच म्हाइंभटांजबळ खुलासा केलेला आहे. 
याबरून आणखी एक गोष्ट स्पष्ट होते, कौ श्रीदत्तात्रेयप्रभू 
आणि इतर अबिद्यमान अबतारांच्या लीळा 
श्रीचक्रधरस्वामींनीच निरूपिलेल्या आहेत. त्रश्रद्धिपूरच्या 
बाहेर असताना ते आपल्या शिष्यांना श्रीप्रभूंच्या लीळा 
सांगत असत. निशेष म्हणजे म्हाइंभट सर्बज्ञांजबळ 
जरी अनुसरले असले, तरी ते श्रीप्रभूंच्या सेवेत क्र्द्धिपूर 
येथेच रहात होते आणि म्हणूनच “म्हाइंभटांतें 
श्रीप्रभुगोसावियाचीया दास्या जो बेगळीक दाखबील : 
तयासी मी महाबाक्य वाखाणीन” अशी आचार्यांनी पैज 
लावली होती. त्यामुळे 'लीळाचरित्राची' बांधणी 
करण्यासाठी म्हाइंभटांना जे परिश्रम कराबे लागले तसे 
“श्रीगोविंदप्रभुचरित्रा'ची बांधणी करताना करावे लागले 
नाहीत, असे याबरून दिसून येते. 

“लीळाचरित्र' व 'श्रीगोविंदप्रभुचरित्र' या दोन्ही 
चरित्रग्रंथांची नि्मितिप्रेरणा ब लेखनस्वरूप सारखे असले, 
तरी अनेक दृष्टींनी त्यांत फरकही आहे. भौगोलिक 
दृष्टीने जरी विचार केला, तरी दोन्हींचे वेगळेपण चटकन 


अनुक्रमणिका 


९ 


लक्षात येईल. सर्बज्ञांचा बिहार गुजरात, महाराष्ट्र, 
आंध्रप्रदेश, मध्यप्रदेश या प्रांतांत झालेला असल्याने 
लीळाचरित्राची व्याप्ती आपोआपच वाढत गेली. त्यामुळे 
या विविध प्रांतांतील संस्कृती ब भाषांचे अनेक संदर्भ 
लीळाचरित्रात पहायला मिळतात. 'श्रीगोविंदप्रभुचरित्रा'ची 
व्याप्ती बिदर्भातील त्ररद्धिपूर आणि त्या आजूबाजूचा परिसर 
एबढ्यापुरतीच मर्यादित आहे. कारण श्रीप्रभूंचा बाबर 
या परिसराबाहेर नव्हताच. त्यामुळे या चरित्रग्रंथातून 
ब-हाडबोली ब ब-हाडी संस्कृतीचे अनेक संदर्भ पहायला 
मिळतात. 

मुळात “लीळाचरित्रा'तील श्रीचक्रधरांचे व्यक्‍्तित्वच 
बहुआयामी आहे. सर्वसामान्यांच्या जीबनातील लौकिक 
व्यक्‍्तिमत्त्वानुसार त्यांच्या जीवनातील अनेक पैलू तर 
प्रगट होतातच; परंतु अलौकिक असणा-या त्यांच्या 
व्यक्तिमत्त्वाचे दर्शनही लीळाचरित्रात होते. अत्यंत देखण्या 
असणा-या सर्वज्ञांच्या व्यक्तिमत्त्वाची एक तत्त्ववेत्ता 
म्हणून पटणारी ओळख ही 'लीळाचरित्रा'ची खरी श्रीमंती 
ठरते. त्यामुळे सर्वज्ञांचे बहुआयामी, सर्वव्यापी असे 
व्यक्तिमत्त्व बाचकांच्या मनाचा ठाब घेते. याउलट, 
श्रीप्रभूंच्या व्यक्तिमत्त्वाला लौकिक अर्थाने अनेक मर्यादा 
आहेत. 'श्रीप्रभू ते निर्गुण ब्रह्म' या सर्वज्ञांच्या उक्तीचा 
'श्रीगोबिंदप्रभुचरित्रा'त सातत्याने प्रत्यय येत असला, तरी 
सर्वज्ञांसारख्रे हे व्यक्तिमत्त्व बहुआयामी नाही. 
'श्रीगोबिंदप्रभुचरित्रा'त उक्तिरूप नव्हे, तर कृतिरूप 
तत्त्वज्ञान आपल्याला पहायला मिळते. श्रीगोबिंदप्रभूंचा 
अवतारच मुळी दवडण्याचा अवतार असल्याने दबडलेल्या 
(घालवलेल्या) जिवाचे सर्व देहधर्म त्यांनी स्वीकारले 
होते. म्हणून हे व्यक्‍्तिमत्त्वच विलक्षण होते. अर्थात 
'राठळ बेडे : राउळ पिसे' असे वरकरणी दिसणा-या 
श्रीप्रभूंच्या व्यक्‍तिमत्त्वातच 'राउळ माए : राउळ बापु :' 
या उक्तीचा सातत्याने प्रत्यय येतो. 

म्हाइंभटांनी मात्र या दोन्ही व्यक्तिमत्त्वांचा एक सुंदर 
आलेख त्या त्या चरित्रग्रंथात काढलेला आहे. 
'श्रीगोविंदप्रभुचरित्र' लीळासंख्येने कमी असले, तरी त्यातून 
एका विलक्षण अलोकिक व्यक्तिमत्त्वाची लौकिक 
पातळीबर होणारी ओळख हेच त्याचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य 
ठरते. ब-हाडी बोलीचा ' ह: नी टूपभरुज्नरित्रा त 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


रः 
नवभारत ते 


७५ त>५ 
अमृतमहोत्सवी" > 
वर्ष. िं ना 


प 4 
कढ . 
श -्» 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


१० 


वापर सोडला, तर कथनशेली, संवादशेली, वर्णनशैली 
इत्यादींबरोबरच वास्तवता, चरित्रलेखनामागील आत्मीयता 
ही सारीच वैशिष्ट्ये समान असल्याचे स्पष्ट होते. 
'श्रीकृष्णचरित्र', 'श्रीदत्तात्रेयचरित्र' आणि 'श्रीचक्र- 
पाणिचरित्र' या चरित्रग्रंथांच्या संदर्भातही हेच दिसून येते. 
विशेष म्हणजे या तीनही अवतारांच्या लीळा सर्वत्र 
श्रीचक्रधरांनी जिज्ञासक असणा-या महदाइसांना ब इतर 
भक्तांना वेळोबेळी सांगितलेल्या आहेत. त्यामुळे त्यांचा 
समाबेश 'लीळाचरित्र' ग्रंथातच आहे. पुढे यातील 'श्री- 
कृष्णचरित्र'पर लीळांचे पिढीपाठ, तळेगावकरपाठ व 
बाइंदेशकर पाठ असे तीन पाठ तयार झालेत. पिढीपाठ 
हा म्हाइंभटांचा असल्याने अर्थातच संप्रदायात त्याला 
अधिक महत्त्व आहे. त्यामुळे अडेचाळीस लीळा असलेला 
पिढीपाठ हा इतर पाठांपेक्षा नक्कीच महत्त्वाचा ठरला. 
अर्थात मूळ 'लीळाचरित्राती'ल श्रीकृष्णविषयक लीळा 
वेगळ्या काढून 'श्रीचक्रधरनिरूपित श्रीकृष्णचरित्र' असा 
स्वतंत्र चरित्रग्रंथ तयार झाला. परंतु या चरित्राचा मूळ 
'लीळाचरित्रा'तच समावेश असल्याने तो लीळाचरित्राचाच 
एक भाग म्हणायला हरकत नाही. किंबा इतर दोन्ही 
चरित्रग्रंथांचाही समावेश 'लीळा-चरित्रा'तच आहे. त्यामुळे 
या चरित्रग्रंथांचा स्वतंत्रपणे विचार करण्याची गरज नाही. 
ही सर्वच चरित्रे ओथंबलेल्या अंतःकरणाचा परिपाक 
असल्याने ती बोलीभाषेच्या सहजसोंदर्याने नटलेली आहेत. 
म्हणून या चरित्रग्रंथात कोठेही कृत्रिमता आढळत नाही. 
महानुभाबांच्या चरित्रलेखनाचा आणखी एक बिशेष म्हणजे 
यांतील प्रत्येक लीळा ही स्मृतिरूप असल्यामुळे, या 
सर्व आठवणींचे कथन गोष्टीरूपाने करण्यात आलेले 
आहे. प्रत्येक लीळा एक गोष्ट बाटावी, इतकी ती 
रसभरीत आहे. लीळा वाचताना म्हाइंभट जणूकाही 
एक एक कहाणी सांगत असल्याची जाणीव वाचकांना 
होते. म्हणूनच या चरित्रग्रंथांचा कथाप्रधान साहित्य म्हणून 
विचार कराबा लागतो. चरित्रग्रंथात आलेल्या ह्या लीळा 
कथाप्रधान असल्याचे महानुभाब पंडितांनीसुद्धा मान्य 
केले आहे. 'लक्षणरत्नाकरा' वरील बत्तीसलक्षणी टीपेत 
लीळाबाक्‍्याचे स्पष्टीकरण देताना टीपकार लिहितात- 
“जेथ गोष्टी, मात, कथा, वार्ता आणि आख्याविका 
तें लीलाबाक्य बोलिजे : अज्ञाननिवृत्तीलागी कौ 


अनुक्रमणिका 


नवभारत । ऑगस्ट २०१६ 


संदेहनिवृत्तीलागी जो वृत्तांतु सांगिजे ते गोष्टि : यथा 
कामाख्या निमितें पुरत्यागु : आश्‍चर्यकारक जे गोष्टी 
भविष्यरूप ते मात बोलिजे : ........ 'एवं आदि द्रापराचिया 
अथबा आपुल्या मार्गिलिया एकांकाचिया : लीळा 
सांघितलीया : तीया कथा : भक्ताला विद्यमान जें वर्तले 
तया बार्ता......पुराणव्यतिरिक्त कथारूप गोष्टी ते 
आख्यायिका : यथा : धानाइसाप्रात काऊळिया 
साळेची :” 

गोष्टी, मात, कथा, वार्ता आणि आख्यायिका अशा 
पाच घटकांचा अंतर्भाब लीळेत होतो, असे टीपकार 
सांगतात. या पाचही घटकांच्या स्वरूपवर्णनात कथात्मकता 
हा बिशेष समान असल्याने टीपकारांच्या अभिप्रायाबरून 
लक्षात येते. महानुभावांच्या चरित्रलेखनातील प्रत्येक लीळा 
या घटकांचा समावेश असणारी आहे. म्हणजे चरित्रपर 
असणा-या लेखनानेच मराठीतील कथात्मक साहित्य- 
लेखनालाही प्रारंभ झाला, असे म्हणता येईल. विशेष 
म्हणजे सूत्रांच्या स्पष्टीकरणार्थ स्वतः सर्बज्ञांनीच विविध 
दृष्टान्त दिलेले आहेत. या दृष्टान्तांचा समावेश कथा- 
साहित्यातच होतो. स्मरणभक्तीच्या प्रेरणेतून निर्माण 
झालेल्या या चरित्रग्रंथांनी अनेक वैशिष्ट्यांमुळे मराठी 
बाडूमयाच्या इतिहासात आपले स्वतंत्र असे अनन्य- 
साधारण स्थान निर्माण केले आहे. जॅ€ जॅ जॅ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


सेक्स, धर्म, गुलामगिरी आणि इस्लामिक स्टेट 
मुकुल रणभोर 


प्रस्तावना : 

565 विषयी भारतीयांची मानसिकता अजून 
बदलण्याची गरज आहे, याविषयी भारतात मोकळेपणाने 
अजूनही सार्वजनिक ठिकाणी बोलले जात नाही. 925 
प्रमाणे [1३18 या विषयावर भारतात आणि मुख्यतः 
महाराष्ट्राच्या सार्बजनिक जीवनात उदासीनता आहे. 
(उदा., प्रा. शेषराब मोरे, निळू दामले, अतुल कहते 
आणि योगेश परळे या चारच जणांनी मराठीमध्ये काही 
अभ्यास करून इस्लामिक स्टेटबद्दल लिहिले आहे. 
बाको रोजच्या वृत्तपत्रांमध्ये बातमीशिवाय इस्लामिक 
स्टेटबद्दल फारसं काही येतच नाही.) या दोन विषयांवर 
महाराष्ट्रात अजिबात चर्चा होत नाही. तिसरा विषय 
आहे गुलामगिरीचा. महाराष्ट्रातील प्रबोधनाच्या परंपरेमुळे 
सर्व प्रकारांची 'गुलामगिरी ' महाराष्ट्रातून बहुतेक हद्दपार 
झाली आहे. “माणसाचा संपत्ती म्हणून बापर' ही कल्पना 
भारतात कधीच अस्तित्वात नव्हती. ती पश्चिमी देशांमध्ये 
होती. त्या संपत्तीचा शरीरसुखासाठी उपयोगसुद्धा पश्चिमी 
देशांत केला जात असे. भारतात 'जातिव्यबस्था' हेच 
गुलामगिरीचे स्वरूप होते. पण प्रबोधनाच्या मोठ्या 
परंपरेनंतर आज कोणीही मराठी माणूस गुलामगिरीची 
जाहीर भाषा बोलणार नाही. याचा अर्थ महाराष्ट्राच्या 
सावजनिक जीवनातून 86५, इस्लामिक स्टेट आणि 
गुलामगिरी हे तिन्हीही विषय बहिष्कृत आहेत. आणि 
या तिन्हीही गोष्टी हातात हात घालून एकत्र उच्छाद मांडू 
लागल्या, आणि त्याला जागतिक प्रतिष्ठासुद्धा मिळू लागली. 
इस्लामिक स्टेट, $€5, गुलामगिरी आणि धर्म हे सर्व 
एकत्र येऊन मध्यपूर्वेत अत्याचार होत आहेत. इस्लामिक 
स्टेटने कुराणातील आयतींचा संदर्भ सांगत '5€5 गुलामी' 
हा दहशतवादाचा एक नवीन मार्ग तयार केला. 
इस्लामिक स्टेटने सुरू केलेल्या या नवीन व्यवस्थेचा 
अभ्यास करणे आवश्यक आहे. मराठीमध्ये कोणीही 


अनुक्रमणिका 


या विषयावर लिहिलेले नाही. 
साधने : 

साधारणपणे संदर्भ साहित्य शेवटी लिहावे, असा 
संकेत आहे. परंतु ज्यांच्याबरून हा अभ्यास करता 
आला आहे, त्या संदर्भांची पार्श्वभूमी माहित असणे 
आवश्यक आहे. म्हणून सुरुवातीला संदर्भसाहित्य. 

इस्लामिक स्टेटला आपलं म्हणणं जास्तीत जास्त 
लोकांपर्यंत पोचलेलं हवं आहे. म्हणून उपलब्ध सर्व 
माध्यमांचा ते योग्य वापर करत आहेत. इस्लामिक 
स्टेट 'दिबाक'या नावाचे एक मासिक प्रकाशित करते. 
त्याचे १२ पेक्षा अधिक अंक प्रकाशित झाले आहेत. 
“दिबाक' हे उत्तर सिरीयामधील एक शहर आहे. 
मुसलमानाची अशी एक श्रद्धा, कुराणानुसार तयार झालेली 
आहे को, मुसलमान विरुद्ध बिगर मुसलमान हा जागतिक 
लढा होणार आहे आणि त्याची शेवटची लढाई या 
“दिबाक' शहरात होणार आहे. ती लढाई इस्लामने जिंकली 
को, सर्व जग इस्लाममय होणार आहे. तर असं 'दिबाक' 
या नाबाने मासिक प्रकाशित होतं. २०१४ च्या ऑक्टोबरच्या 
मासिकात '"रे९शंए० गज 10९2 53एटाफ 3्टठि€ 
एठ्पा” या नाबाचा एक लेख प्रकाशित झाला होता. हा 
एक 5८7 गुलामगिरी-संदर्भातील महत्त्वाचा दस्तऐबज 
आहे. 

इस्लामिक स्टेटची एक महिला विंग आहे. त्या 
बिंगचे नाब 'अल-खानसा' ब्रिगेड. या 'अल-खानसा' 
ब्रिगेडच्या महिलासदस्यांनी शब्दांकन केलेला एक 
जाहीरनामा ()॥811125(0) प्रकाशित आहे. 'अल- 
खानसा' हा इस्लामिक स्टेटचा अधिकृत महिलाविभाग 
आहे. त्यांनी प्रकाशित केलेल्या जाहीरनाम्याचे नाब 
"छल ०215111107 92 : ४॥॥ 050 & 
(7352 $एत४ृ' असे आहे. (अर्थात मूळ जाहीरनामा 
अरेबिक लिपीमध्ये आहे, पण त्याचे इंग्लिश भाषांतर 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


१२ 
उपलब्ध आहे.) या जाहीरनाम्यात काय आहे हे, लेखात 
पुढे येईलच; परंतु ही ब्रिगेड काय आहे हे, सांगणे 
गरजेचे आहे. या ब्रिगेडमध्ये मुख्यतः उच्चशिक्षित 
पाश्‍चिमात्य महिला कार्यरत आहेत. बीस वर्षांची एक 
ब्रिटिश मुलगी या ब्रिगेडमधली महत्त्वाची सदस्या आहे, 
(1[.९चत 2 गणा). पाश्‍चिमात्य उच्चशिक्षित 
महिलांनी इस्लामिक स्टेटसाठी ४१ पानांचा जाहीरनामा 
तयार केला आहे. हासुद्धा एक महत्त्वाचा दस्तऐबज 
आहे. 

इराकच्या उत्तरेला असलेल्या 'माउंट सिंजार' या 
भागाबर इस्लामिक स्टेटने २०१४ ऑगस्टमध्ये हल्ला 
केला, आणि तो भाग ताब्यात घेतला. या 'सिंजार' 
पर्वताच्या आसपास 'याझीदी' धर्माचे लोक राहतात. 
जगाच्या पाठीवर याझीदी एकूण १ लाख ते ५ लाख 
इतके आहेत. एकूण इराकच्या लोकसंख्येच्या केबळ 
१.५% हा समाज आहे. या धर्मात बाहेरून धर्मांतर 
करून जाता येत नाही. या धर्मात जन्मच घ्याबा लागतो. 
'झोरोस्ट्रीयन' यांच्याशी साम्य असणारा हा धर्म आहे. 
म्हणून मुसलमानांच्या दृष्टीने 'काफिर' असलेल्या 
याझौरदींचा उल्लेख इस्लामिक स्टेट 10९01] 
फणआा]]९5$ असा करते. ऑगस्ट २०१९४ मध्ये 
इस्लामिक स्टेटने हा प्रदेश ताब्यात घेतल्यावर स्त्रिया 
आणि पुरुष यांना वेगळे काढण्यात आले. १४ वर्षांच्या 
बरच्या सर्व पुरुषांची कत्तल करण्यात आली. आणि 
स्त्रियांना गुलामांच्या बाजारात विकायला काढलं. 8९7 
51898 म्हणून त्यांचा बापर करण्यात आला. अशा 
पीडित महिलांपैकी काहींना इस्लामिक स्टेटच्या ताब्यातून 
सोडवण्यात यश आलं आहे. अशा मुलींची मनोगते 
उपलब्ध आहेत. त्या पीडित याझीदींच्या एका 
प्रतिनिधीला संयुक्‍त राष्ट्रात पाचारण करण्यात आलं 
होतं. त्या मुलीचं संयुक्‍त राष्ट्रसंघात झालेलं भाषण 
उपलब्ध आहे. स्वतःबर झालेले भयंकर अत्याचार 
स्वतःच्या तोंडाने सांगणा-या मुलींचे शब्द हासुद्धा एक 
महत्त्वाचा दस्तऐवज आहे. (अत्याचारांचे वर्णन पुढे 
आहे). 

इस्लामिक स्टेट ज्या कुराणातील आयतींचा संदर्भ 
देत आहे, त्या ख-या आयती आहेत का हे पाहण्यासाठी 


अनुक्रमणिका 


नवभारत । ऑगस्ट २०९६ 


कुराणसुद्धा पडताळून पाहिले आहे. ही सर्व साधने 
वापरून हा लेख तयार झालेला आहे. 
जाहीरनामा : 

"छ्पाला ० 0९ 1811107 8घॉ€' मध्ये 
मांडण्यात आलेली तत्त्वे ही इस्लामिक स्टेटची 
मार्गदर्शक तत्त्वे म्हणता येतील. स्त्रियांचे इस्लामिक 
स्टेटमधील स्थान काय आहे, हे सांगणारा हा जाहीरनामा 
आहे. जाहीरनामा सांगतो, आपल्या शरीराचा इंचन्‌ 
इंच झाकला जाईल असे काळे कपडे स्त्रियांनी घातले 
पाहिजेत. यामध्ये पाय झाकणा-या बुटांचासुद्धा समावेश 
आहे. त्याचप्रमाणे हात ब हातांची बोटे झाकली जातील 
असे ग्लोव्हजसुद्धा त्यांनी बापरले पाहिजेत. महिलांनी 
लपलेले असावे आणि मस्तक अच्छादित ठेवावे. 
आधुनिक पाश्‍चात्त्य कपड्यांच्या दुकानांवर बंदी असावी, 
कारण ते सैतानाचे कर्म आहे. प्रत्येक स्त्रीचे मुलभूत 
कर्तव्य आहे, की तिने आई बनावे आणि आपल्या 
नब-याची आणि मुलांची सेबा करावी. स्त्रिया 
अपवादात्मक परिस्थितीमध्येच घराच्या बाहेर पडू 
शकतात. उदा., जिहाद करण्यासाठी कोणी पुरुष 
उपलब्धच नसतील तर स्त्रिया घराबाहेर पडू शकतात. 
केवळ जिहाद करण्यासाठी. किंवा धर्माचा अभ्यास 
करण्यासाठी, (धर्म अर्थात इस्लाम). 

या जाहीरनाम्यात कुराणमधल्या आयतींचा संदर्भ 
देऊन मुद्दा स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. 
शिला घा'2 582 याला 11170 11121158219805, 
8] ९10. तड] ४0150 [2111581025 ती'0१1ा 
छापा ला 90001एता1 ४ 10 (७7० टिवणा'९5 टि ९0 
[0 ७४ (उ0त : ह्या घाट गालावा'५७ ० छ०णपा2ा 
७४ [शा ०] एणीचॉ (70१1135 छाया 0९2 11९ 
१॥॥२६:॥१७॥॥॥:१७॥॥॥२-०४-४२०॥१॥॥(१७॥१॥-॥२-०॥:॥४२| 
तीण पहा ७९9॥॥ (कुराण ४:३४) 

या जाहीरनाम्यात मुलींनी कोणत्या वयात काय 
प्रकारचे शिक्षण घेतले पाहिजे, याचे स्पष्टीकरण आलेले 
आहे. वय वर्ष ७ ते ९ या वयाच्या मुलींनी तीन 
प्रकारचे पाठ घेतले पाहिजेत. एक - समज (मवृा- 
[गाता€डवाता1४) धर्म (२९), दोन-कुराण 
आणि अरबी साहित्याचे लेखन आणि वाचन आणि 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


सेक्स, धर्म, गुलामगिरी आणि इस्लामिक स्टेट 


शास्त्र (५०००१11112 आणि नैसर्गिक शास्त्र). १० ते 
१२ वर्षांच्या मुलींनी मुख्यतः धर्माच्या अभ्यासावर भर 
दिला पाहिजे. मुख्यतः त्याची समज (ए]ंवृ॥) आणि 
त्याचबरोबर लग्न आणि घटस्फोटासंबंधीच्या दिल्या 
गेलेल्या निर्णयांचा अभ्यास केला पाहिजे. त्याचबरोबर 
विणकाम, शिवणकाम आणि स्वयंपाक हासुद्धा मुलींच्या 
शिक्षणाचा भाग असला पाहिजे. १३ ते १५ वर्षांच्या 
मुलींसाठी मुख्य भर 'शरीयाच्या अभ्यासाबर' असेल. 
आणि मुलांचे संगोपन कौशल्याचा विकास यांवर असेल. 
या बयोगटात शास्त्राचा अभ्यास कमी होईल कारण; 
गरजेपुरते शास्त्र त्यांचे आधीच्या गटात शिकून झाले 
आहे. त्याचप्रमाणे इस्लामचा इतिहास आणि प्रेषितांचे 
आयुष्य आणि त्यांचे अनुयायी हा भाग या वयात 
शिक्षणात असला पाहिजे. 

मुलींच्या लग्नाचे योग्य बय ९ असल्याचे 
जाहीरनाम्यात म्हंटले आहे. तथापि बयवर्ष १६-१७ 
पर्यंत लग्न झाले पाहिज, असा जाहीरनाम्याचा आग्रह 
आहे. कारण तोपर्यंत मुली ४०१1५ & ८ ए€ 
असतात. 
अत्याचारांचे प्रकार : 

ज्या वेळी सिंजार ताब्यात घेण्यात आल. तेव्हा 
१४ वर्षावरील पुरुषांची कत्तल करण्यात आली. आणि 
सर्व स्त्रियांना गुलामांच्या बाजारात उभं करण्यात आलं. 
गुलामांच्या बाजाराची संपूर्ण व्यवस्था इस्लामिक स्टेटकडे 
पूर्बीपासून तयार होती. त्याचं अर्थशास्त्र त्यांच्याकडे 
तयार होतं. आणि म्हणून कोणत्याही प्रकारचा 
व्यवस्थेमधील ढिसाळपणा गुलामांच्या बाजारात दिसत 
नव्हता, असं पीडित मुलीने सांगितले आहे. शरीराचा 
आकर्षकपणा आणि स्तनांचा आकार लक्षात यावा 
म्हणून गुलामांच्या बाजारात मुलींना विवस्त्र करण्यात 
आलं होतं. गुलाम म्हणून विकत घेण्यापूर्वी स्त्रियांची 
कौमार्य चाचणी (७1211४ 185) करण्यात आली. 
आकर्षकता, स्तनांचा आकार आणि कौमार्य या 
निकषांबर मुलींची किंमत ठरवून त्यांची विक्री करण्यात 
येत होती. त्यामध्ये सुंदर आणि लहान मुलींसाठी सर्वांत 
जास्त किंमत आकारली गेली. 

हे नियोजन आधीच तयार होतं हे म्हणण्याचं 


अनुक्रमणिका 


३: 


कारण म्हणजे बरील निकषांच्या आधारावर आणि 
वयोमानाप्रमाणे खरेदीकिमतीचा तक्‍ता इस्लामिक स्टेटने 
यापूर्वीच प्रकाशित केला होता. ९ वर्षांच्या मुलीला 
१७० अमेरिकी डॉलर, बयवर्ष १० ते २० च्या मुलींना 
१३० अमेरिकी डॉलर आणि सर्वांत कमी म्हणजे ९० 
अमेरिकी डॉलर २० ते ३० वयोगटातील मुलींना. ही 
किंमत अर्थात प्रत्येक मुलीनिहाय बदलू शकते. मुलींची 
पैशाच्या भाषेतील किंमत 18. लाट. & एावॉ- 
3९1४९1९255 यांमुळे कमी होऊ शकते. हे सर्व पाहून 
लंगिक अत्याचार' निषयी काम करणा-या संयुक्‍त 
राष्ट्रांच्या एका विशेष प्रतिनिधीने आपले मत व्यक्‍त 
केले आहे. ती म्हणते, “1818 135 1151191580 
व€ धात 56९5 51वशा 95 चेदि" चिलीांट. ४९ 
॥वचए९ ॥९घा'त ० 20) शल्वा' 016 शा] छएणीठ छ795 
७पा1 ९१ 91100 0९०756 5182 16058९6 10 
[ऐ2"0ि॥ 8हरग22 585] घट.” 

कोणत्या प्रकारचे अत्याचार या याझीदी मुलींवर झाले 
ते प्रत्यक्ष याझीदी मुलगी सांगते आहे. परंतु त्यापूर्वी 
अत्याचार फक्‍त याझीदींवरच का? याचं उत्तर इस्लामिक 
स्टेटनेच दिलं आहे. ते म्हणतात, “याझीदी 02011९ 
० ९ 0०० नाहीत. याझीदी लोक अनेकेशरबादी 
आहेत. याझीदी लोक ज्या सात प-यांची पूजा करतात, 
त्यांपैकी एक 'तौस मलिक' हा देब नाही. (अर्थात 
अल्ला नाही. अल्लाशिबाय वेगळ्या देवाची पूजा हा 
इस्लामनुसारच सर्बांत मोठा गुन्हा आहे.) उलट, “'तोस 
मलिक' ही सैतानाची निर्मिती आहे. याझीदी लोकं 
सैतानांनी निर्माण केलेल्या देवाची पूजा करतात याचा 
अर्थ ते जिवंत राहायला लायक नाहीत. मुसलमानांनी 
हाती घेतलेला जिहाद यशस्वी व्हावा म्हणून (याझीदी) 
स्त्रियांना गुलाम म्हणून, आणि त्यांचा बापर 
शरीरसुख्यासाठी करण्याचा आम्हाला अधिकार आहे” 
अनेकेश्वरबादी, १९०७12 ० 112 ७००८ नाही आणि 
अल्लाशिबाय दुस-या देबांची पूजा करतात म्हणून अशा 
पाखंडी समाजाच्या स्त्रिया गुलाम म्हणून ठेवण्याचा 
इस्लामनुसार मुसलमानांना अधिकार आहे, असे 
इस्लामिक स्टेटचे म्हणणे आहे. त्या त्यांचे भयंकर अनुभव 


सांगतात. दर वेळेला हट जिहार्द र्‍ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


> 


१५4 


प 4 
कढ . 
श -्» 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


शड 


अत्याचार करायला यायचा, तेव्हा तो प्रार्थना करायचा. 
तो त्या मुलीला सांगायचा की, ही 'इस्लामी पूजा' 
(७9१91) आहे. जिहादी योद्धा सांगायचा को मी मुलीशी 
संभोग केल्याने मी अल्लाच्या जबळ जाणार आहे. 
आणि म्हणून स्त्रीगुलामाबरोबर समागम हे पुण्य आहे. 
१९ वर्षांची मुलगी तिचे गुलामांच्या बाजारातील अनुभव 
सांगते, ती म्हणे, “जेव्हा माझी बेळ आली तेव्हा त्यांनी 
मला चार वेळा उभं राहून दाखबायला सांगितलं, त्यांनी 
मला स्वतःभोबती फिरून दाखवायला सांगितलं. त्यांनी 
मला माझ्या शेवटच्या मासिक पाळीबद्दलसुद्धा अनेक 
प्रश्‍न विचारले. त्यांना हे जाणून घ्यायचं होतं को, मी 
गर्भवती तर नाही ना!” गर्भवती स्त्रीबरोबर समागमाची 
परवानगी इस्लाम/शरीय देत नाही, असं इस्लामिक 
स्टेटचं म्हणणं आहे. एका ३४ वर्षांच्या याझीदी स्त्रीबर 
अनेकदा अत्याचार झाले; पण तिने आपल्या डोळ्यांसमोर 
१२ वर्षांच्या मुलीवर होणारे अत्याचार पहिले आणि ती 
स्वतःचं दुःख विसरून गेली, असे तिने सांगितलें आहे. 
त्या १२ वर्षांच्या मुलीचे हाल ती ३४ वर्षांची स्त्री सांगते 
आहे- “घट त९51०४९त ॥९' 00तप. 52 ७795 
७घत]ऱ गाटिटॉटत. ॥॥९॥ शीट ९० १७९४५ 1९, 
"ज़ १०९8 आढ झाा21] 50 019? घात ] 5ात 
आ€1135 10९0101 01 11९11516१८, ४० 1128610 
बिरे ट्चा2 ० 0ा8ा. य ाठाटत एट 215 
वेला. णा 3ि १) शीट शग] 0 11१४0 
७€णि€ धात कीला 112 1120011. 1 5वांत 0 
पांणा क्815 ]ए5.91॥॥1]2 शा]. []21200112त, “]५०, 
8008151018 ]॥]2 छा]. आ९€ 15 51306. घात 502 
]णा0७'5 8३ट]४ 11007 1(011302 5९5. धात 1190019 
5९5 एग 1८ [1235625 (106. ” 

याझीदींच्या वेदना : 

३ ऑगस्ट २०१४ मध्ये जेव्हा इस्लामिक स्टेटने 
याझीदींचा प्रदेश ताब्यात घेतला, तेव्हा पकडून, गुलामांच्या 
बाजारात ज्या मुलीला उभं केलं गेलं, जिची 27 919972 
म्हणून बिक्री झाली, जिच्याबर अनेकदा बलात्कार 
करण्यात आला, ती कशीबशी इस्लामिक स्टेटच्या 
ताब्यातून सुटून जर्मनीमध्ये आश्रयाला गेली. संयुक्‍त 
राष्ट्रसंघासमोर त्या 'धाडसी' मुलीचे मनोगत झाले. त्यामध्ये 


अनुक्रमणिका 


नवभारत । ऑगस्ट २०१६ 


तिच्याबर झालेले अत्याचार आणि आंतरराष्ट्रीय समूहाला 
याझीदींच्या सुटकेसाठी काय काय करता येऊ शकते, 
याबर ती मुलगी बोलली आहे. साधारण १० मिनिटांचे 
ते भाषण आहे. त्यामध्ये ती सांगते, “आम्ही अल्लाबर 
श्रद्धा ठेवत नाही, म्हणून जाणीवपूर्वक आमच्यावर 
अत्याचार करण्यात आले. ते केवळ आम्हाला मारायला 
आले नव्हते, त्यांना स्त्रिया आणि मुली गुलाम म्हणून 
हव्या होत्या. या सर्व गुलामांच्या देबघेबीमध्ये नियोजनाचा 
अभाव दिसत नव्हता हे सर्व सुनियोजित होतं. माझ्या 
डोळ्यासमोर माझ्या सख्ख्या भावांना गोळ्या घालून 
मारण्यात आले. मला माझा धर्म बदलण्यासाठी जबरदस्ती 
करण्यात आली. माझ्या बाकीच्या धर्मबांधवांना दोनच 
पर्याय देण्यात आले होते, धर्मांतर किंवा मृत्यू. सुदैवाने 
मी सुटू शकले, परंतु अजूनही ३४०० पेक्षा जास्त 
स्त्रिया त्या राक्षसांच्या हातात आहेत, जागतिक समूहाने 
लवकरात लवकर आम्हाला स्वाभिमानाने पुन्हा जगता 
याबं यासाठी काहीतरी प्रयत्न केले पाहिजेत.” 
धर्म-शास्त्राचा आधार : 

इस्लामिक स्टेटच्या अभ्यासामधील हा सर्वांत 
गुंतागुंतीचा भाग आहे. मुळात 'इस्लामिक स्टेट' हा 
अमेरिका-इराक युद्धाचा एक परिणाम आहे, असाच 
समज सर्वत्र पसरलेला आहे. (अतुल कहते यांनी लिहिलेले 
मराठीमधील पुस्तक हाच धागा घेऊन इस्लामिक स्टेटचा 
अन्वयार्थ लावतात.) तो अंशतःच योग्य आहे; कारण 
'इस्लामिक स्टेट' ही कल्पना अगदी सुरुबातीच्या 
काळापासून चालत आलेली आहे. अमेरिका-इराक हे 
एक तत्कालीन कारण असू शकेल. पण इस्लामिक 
स्टेटची निर्मिती झाली पाहिजे, असा आग्रह पहिल्या 
पासून होता म्हणून २९ व्या शतकातील इस्लामिक स्टेट 
जे जे काही करतं, त्याला ते कुराण व शरीय हादीसमधील 
संदर्भ देतात. याचं एक उदाहरण त्यांनी प्रकाशित केलेल्या 
जाहीरनाम्यात आलेलंच आहे, अशी उदाहरणे पुढेही 
अजून येणार आहेत. (इस्लामिक स्टेट म्हणजे काय? 
याबरसुद्धा मी दोन लेख लिहिलेले आहेत. त्यामध्ये केवळ 
अमेरिका-इराक युद्धाचा हा परिणाम 

पीडित मुलीची मनोगतं सर्वत्र उपलब्ध आहेत. 
नाही, यावर मी संदर्भ देऊन लिहिलेले आहे. तेही सर्वांनी 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


सेक्स, धर्म, गुलामगिरी आणि इस्लामिक स्टेट 


बाचावे. [1515 चा पूर्वपक्ष आणि उत्तरपक्ष - भाग १- 
॥[0://पाए९प॥'चा0101.01028001.11/2(0)15/12/ 
७1०2-०५..॥॥ आणि 1818 चा पूर्वपक्ष आणि 
उत्तरपक्ष - भाग २ - ॥]0://१ाी पाता चा 00. 
1०४७७०.॥/2015/12/0102-0०५.25.111111) 

एक अभ्यासाचा दृष्टिकोन समोर आणायचा आहे. 
समजा, १८५७ चा उठाब झाला, त्याचा ब्रिटिशांनी 
लावलेला अर्थ म्हणजे हा 'उठाव' होता, सावरकर 
म्हणाले 'हे स्वातंत्र्यसमर' होतं. आता या लढाईला 
प्रत्यक्ष लढाई करणारे काय म्हणत होते ? प्रत्यक्ष लढाई 
करणा-यांची भूमिका काय होती? कोणत्या हेतूंनी ती 
लढाई ते लढत होते हे, ब्रिटिश किंबा सावरकर यांच्यापेक्षा 
जास्त महत्त्वाचं आहे. तोच दृष्टिकोन इस्लामिक स्टेटच्या 
अभ्यासाला लाबणे आवश्यक आहे. इस्लामिक स्टेट 
प्रत्येक कारवाईनंतर याचे स्पष्टीकरण देते आहे कौ, 
आम्ही जे बागतो आहोत ते मूळ इस्लामला धरून 
आहे. आम्ही अल्लाहला खूश करण्यासाठी असे वागतो 
आहोत वगैरे, तर त्याला जास्त महत्त्व आहे; बाकीचे 
इस्लामिक स्टेटबद्दल काय म्हणतात, याला फारसा अर्थ 
नाही. 

स्त्रीच्या गुलामगिरीचा व्यवस्था म्हणून स्वीकार 
कुराणमध्ये आहे, अर्थात त्याचं आयातींच्या आधारे 
इस्लामिक स्टेट त्या व्यवस्थेचे समर्थन करते. त्यापैकी 
सुरह २ आयात १७७, ४:२४-२५, ४:९२, ५:८९ 
अशा आयती आहेत, या आयातींमध्ये गुलामगिरीचा 
व्यवस्था म्हणून स्वीकार आलेला दिसेल. ज्याप्रमाणे 
ज्ञानेश्वर, शंकराचार्य हे भगबद्गीतेचे सर्वश्रेष्ठ भाष्यकार 
आहेत, त्याप्रमाणे सय्यद मोद्दी हे कुराणचे आणि मोलाना 
बुखारी हे हादीसचे सर्वश्रेष्ठ भाष्यकार आहेत. सय्यद 
मोदुदी २३:५-६ याबर भाष्य करताना 5९४ ५18४९ 
शा 18 13७१] असं सांगतात. प्रेषितांची एक 
हादीसमधील गोष्ट मौलाना बुखारी यांनी सांगितली आहे. 
त्यामध्ये युद्धलूट म्हणून ताब्यात घेतलेल्या स्त्रियांबरोबर 
लैंगिक संबंध ठेवणे पाप नसल्याचं प्रेषितांनी सांगितलं 
आहे, असं बुखारी लिहितात. मूळ इंग्लिश वाक्‍य आहे, 
१४०1111] ०959119 0९112085 शवा 51302 
छा0१ा8ला छण॥0 घा [र| 0 9९ 00 ० ९ 


अनुक्रमणिका 


१८ 


४00115 ० छा टा 08 ि९्वा2त ॥॥८ 5९३] 
[॥०ए"शॉ$. 

आयुष्यातील कोणत्याही प्रश्‍नाला उलेमांनी दिलेलं 
उत्तर म्हणजे 'फतबा'. फतबा जारी करण्याचा अधिकार 
कोणालाही मिळत नाही. कुराण, शरिया, हादीस, प्रेषितांचे 
चरित्र, इस्लामचा इतिहास, खालीफांचा इतिहास या सर्वांचा 
ज्याचा सखोल अभ्यास आहे, अशा इस्लामी पंडितालाच 
फतवा जारी करण्याचा अधिकार मिळतो. भारतात 'दर- 
उल-उलूम, देबबंद विद्यापीठाला' आणि मुंबईमधील रझा 
अँकॅडमीला 'फतवे' जारी करण्याचे अधिकार आहेत. 
४€5 $818९श'% किंबा गुलाम स्त्रीबरोबर संभोगाचा 
अधिकार या विषयावरचे अनेक फतवे वेबसाइट्सवर 
उपलब्ध आहेत. 

ज्या वेळी ही सर्व व्यवस्था निर्माण होत होती, 
त्याच वेळी म्हणजे ऑगस्ट ते ऑक्टोबर २०१४ याच 
काळात इस्लामिक स्टेटकडून अधिकृत पातळीबर याचे 
स्पष्टीकरण करण्यात आलेले आहे. जसा 'दिबाक'या 
मासिकातील लेख आहे, त्याचप्रमाणे एक माहितीपत्रक 
इस्लामिक स्टेटने प्रकाशित केलेले आहे. त्यामध्ये ५९५ 
5189" संदर्भात सर्ब उपस्थित होऊ शकतील अशा 
शंका आहेत, आणि त्यांची उत्तरेही दिली आहेत. अर्थात 
मूळ माहितीपत्र अरेबिक लिपीमध्ये आहे, परंतु त्याचे 
इंग्लिश भाषांतर उपलब्ध आहे. 

“जिहादी टेररीझम श्रेट मॉनिटर' नावाची एक वृत्त- 
संस्था आहे. ती वृत्तसंस्था सांगते की, आमचा विशेष 
अभ्यासाचा विषय आहे 'मूलतत्त्ववादी दहशतबाद'. 
इस्लामिक स्टेटबद्दलच्या सर्व सविस्तर बातम्या या वृत्त 
संस्थेच्या बेबसाईटवर सापडतील. याच वेबसाइटवर 
हे मूळ 'अरेबिक लिपीतील' माहितीपत्र आणि त्याचे 
इंग्लिश भाषांतर उपलब्ध आहे. त्यामध्ये एकूण २५ 
प्रश्‍न-उत्तरे आहेत. सर्व देणे शक्‍य नाही. तरी कोणताही 
प्रश्‍न सुटणार नाही या पद्धतीने सारांश फक्त सांगतो. 

इस्लामची भूमी नसलेल्या प्रदेशातील म्हणजे 'दार- 
-उल-हरब' मधील स्त्रिया पकडून कैदी बनवण्याची 
परबानगी त्यांना (म्हणजे मुसलमानांना) आहे, असं ते 
म्हणतात. त्यांना कैदी बनवण्याची परवानगी मिळते, 


कारण त्या (स्त्रिया) त ज्यू आणि 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


१६ 


ख्रिश्‍चन स्त्रियासुद्धा येतात. 'किताबी' नसलेल्या स्त्रियांचे 
श्रद्धाहीनत्वच त्यांना कैद करण्याची परवानगी आम्हाला 
(म्हणजे इस्लामला) देतं, असं ते सांगतात. अनेकेशञरवाद 
हा एक महत्वाचा मुद्दा आहे. 'दार-उल-हरब' मधील 
कैदी बनबलेली स्त्री, जी श्रद्धाहीन आहे (अल-साबी), 
तिच्याबरोबर शारीरिक संबंध ठेवण्याची परवानगी आम्हाला 
(इस्लामिक स्टेटला) अल्लाहनेच दिली असल्याचे ते 
सांगतात. प्रश्‍न क्रमांक ४ मध्ये अशी परवानगी आहे, 
ह्याचा कुराणमधील आयतीचा संदर्भ दिला आहे. 
युद्धभूमीतून अशा पकडून आणलेल्या स्त्रियांचे “जिहादी 
योद्ध्यांमध्ये' इमाम वाटप करतो. बाटून दिलेल्या स्त्रियांची 
आधी कोमार्यचाचणी करण्यात येते. जर जिहादी योच्या 
ताब्यात मिळालेली स्त्री गर्भबती नसेल तर, ताबा 
मिळाल्याक्षणी तिच्याशी शारीरिक संबंध ठेवण्याची 
परवानगी जिहादी योद्ध्याला आहे, असं ते म्हणतात. 
आपली गुलाम (स्त्री) गर्भवती राहू नये, याची मात्र 
'जिहादी योद्धे' काळजी घेतात. अशा 'अल-साबी' ('दार- 
उल-हरब' मधील कैदी बनवलेली स्त्री, जी श्रद्धाहीन 
आहे) स्त्रिया विकता येतात, विकत घेता येतात. त्याचप्रमाणे 
त्या बक्षीस म्हणूनही देता येतात. 'अल-साबींकडून' इस्लाम 
धर्माला आणि जागतिक इस्लामला कोणत्याही प्रकारचा 
धोका पोचेल अशी शंका जरी आली, तरी त्यांना नष्ट 
करण्याचीसुद्धा 'जिहादी योद्धयांना' परबानगी आहे. जिहादी 
योद्धा आणि गुलाम स्त्री यांच्या संबंधातून जन्माला आलेल्या 
मुलगा/मुलगी सज्ञान (म्हणजे बयवर्ष ९) होईपर्यंत त्याचा 
संपत्ती म्हणून बापर करता येत नाही. मुलगा/मुलगी 
सज्ञान होईपयंत त्यांना त्यांच्या आईपासून दूरसुद्धा करता 
येत नाही. 

एखादा जिहादी योद्धा मारला गेला, तर त्याच्या 
अन्य संपत्तीप्रमाणे गुलामांचीसुद्धा बाटणी होईल. मात्र 
अशा स्त्रियांबगोबर शरीरसंबंध ठेबता येणार नाहीत. 
तिच्याकडून फक्त सेबा करवून घेणे अपेक्षित आहे, 
असं ते म्हणतात. जिहादी योद्धयाच्या परवानगीशिवाय 
गुलामांबरोबर शरीरसंबंध ठेबता येणार नाहीत. ते 
दुस-याच्या संपत्तीबरचे अनधिकृत अतिक्रमण समजले 
जाईल. परंतु ती संपत्ती विकत घेऊन हा प्रश्‍न सोडबता 


अनुक्रमणिका 


नवभारत । ऑगस्ट २०९६ 


येईल, असे ते म्हणतात. 

शरीरसंबंधासाठी योग्य अशा बयात मुलगी आली 
को तिच्याशी संभोग कराबा, मुलगी अजून बयात आली 
नसेल तर मात्र संभोगाशिवाय तिचा उपभोग घेता येऊ 
शकतो, असे त्याचे स्पष्टीकरण देण्यात आलेले आहे. 
शरीरसंबंधांच्या दरम्यान जास्तीत जास्त शरीरसुख देणा-या 
*कोणत्याही' तंत्राचा बापर पुरुष स्त्री गुलामच्या परवानगीने 
किंवा परवानगीशिवाय करू शकतो. स्त्री गुलामाला 
मारहाण करणेसुद्धा क्षम्य मानले आहे. परंतु चेह-यावर 
मारहाण करू नये, असे संकेत आहेत. स्त्रीगुलाम आपल्या 
मालकापासून जर पळून जायचा प्रयत्न करत असेल, 
तर तो अक्षम्य गुन्हा मानला गेला आहे; तथापि या 
गुन्ह्यासाठी कोणतीही शिक्षा कुराण किंबा शरियामध्ये 
ठरवून दिलेली नाही. ती शिक्षा तो मालक स्वतः च्या 
मर्जीने देऊ शकतो. स्त्रीगुलामाबरोबर लग्नसुद्धा करण्याची 
परबानगी आहे. परंतु दुस-या योद्ध्याच्या स्त्रीगुलामाबरोबर 
लग्न केले तर मात्र शरीरसंबंधाचा अधिकार कायदेशीर 
रीत्या लग्न झालेल्या पुरुषाला मिळेल, मालकाला नाही. 

सर्व प्रश्‍न, उत्तरं बाचून असं लक्षात येईल की या 
जिहादी योद्धयांची अल्लाहवर, कुराणवर, शरीयाबर 
श्रद्धा आहे. सर्ब समस्यांना, सर्व प्रश्‍नांना, सर्व शंकांना 
उत्तरं ते त्यातूनच (कुराण, प्रेषितांचे आयुष्य, शरिया, 
हदीस) देण्याचा प्रयत्न करतात. 
सुटकेसाठी प्रयत्न : 

याझीदींच्या सुटकेसाठी कमी-अधिक प्रमाणात 
जागतिक पातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत. परंतु जागतिक 
पातळौबरचे थोडे प्रयत्नसुद्धा लगेच जगासमोर येतात, 
पण प्रादेशिक पातळीवरचे मोठे प्रयत्न सहजासहजी 
जगासमोर येत नाहीत. भारतातील योगगुरू श्री श्री 
रविशंकर यांची स्वयंसेबी संस्था &॥. ० 1.02 
इराकमध्ये मदतकार्य करत आहे. 1 ० 1.0१ चे 
अनेक कार्यकर्ते जिवाबर उदार होऊन तिथे मदतकार्य 
करत आहेत. ९१० अमेरिकी डॉलरच्या बदल्यात एका 
अल्पबयीन मुलीवर अनेकदा बलात्कार करण्यात आला 
होता, त्या मुलीला सोडवण्यात &॥॥ ० 1407 ला 
यश आलं आहे. त्याचबरोबर अत्यल्प दरामध्ये पाणी 
आणि अन्नसुद्धा हे कार्यकर्ते उपलब्ध करून देत आहेत. 


या 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


सेक्स, धर्म, गुलामगिरी आणि इस्लामिक स्टेट 


साधारण २००० वर्षांपूर्वी इस्लामपूर्व अरब टोळ्यांनी 
पॅलेस्टाइन ताब्यात घेतलं. तिथे असलेल्या ज्यूंना हाकलून 
दिलं. त्या वेळी ज्यू भारतात आश्रयाला आले. ते 
अजूनही भारतात आनंदाने राहत आहेत. त्यानंतर इस्लामी 
आक्रमकांनी पर्शियावर हल्ला केला आणि पर्शिया उद्धवस्त 
केलं. त्या वेळी पारशी लोक भारतात आले, ते अजूनही 
भारतात आनंदात राहत आहेत. ज्यू आणि पारशी आज 
मूळ भारतीय समाजातून वेगळे काढता येत नाहीत, 
इतके एकरूप झाले आहेत. हा पूर्वइतिहास लक्षात 
घेऊन पुन्हा इस्लामी आक्रमणाला बळी पडलेला 'याझीदी' 
समाज पुन्हा एकदा भारताकडे आशेने बघतो आहे. १ 
फेब्रुवारी २०१६ रोजी याझीदीचे एक शिष्टमंडळ 'राष्ट्रीय 
स्वयंसेबक संघाचे' सरसंघचालक मोहन भागवत यांना 
बंगळूर येथे भेटले. यामध्ये समान आक्रमणाच्या 
इतिहासावर, भारताने ज्यू आणि पारशी समाजाला दिलेल्या 
बागणुकीबर चर्चा झाली. मला याची खात्री आहे कौ, 
उद्या भविष्यात गरज पडली तर ज्यू आणि पारश्यांप्रमाणे 
भारत 'याझीरदींच्या' मागेसुद्धा उभा राहील. 
समारोप : 

इस्लामचा अभ्यास करताना एक मुद्दा सतत लक्षात 
ठेबावा लागतो. तो आहे कुराणचे कालक्रमानुसार पडणारे 
दोन भाग. एक मक्‍्काकाळ आणि दुसरा मदिनाकाळ. 
या दोन काळात बदललेल्या परिस्थितीनुसार परस्परविरोधी 
आयती सुद्धा आलेल्या आहेत. तेव्हा ही बदललेली 


१७ 


परिस्थिती नेमकी काय होती, याचा अभ्यास हिंदूंनी 
करणे आवश्यक आहे. नाशिकमधील प्राध्यापक संतोष 
शेलार यांनी या संदर्भात लिहिले आहे की, बरेच अभ्यासक 
'इस्लाम' कसा धर्मसहिष्णू आहे हे सांगताना ठरावीक 
६-७ आयातींचा संदर्भ देतात. या आयती मक्‍काकालीन 
आहेत. त्या वेळी प्रेषितांची शक्‍तीही कमी होती. मदिना- 
काळात मात्र या सर्वधर्मसमभाबी भासणा-या आयती 
येणे बंद झाले होते, याउलट उघडउघड आक्रमक आयतीच 
आल्या आहेत'. हे मात्र नक्की कौ, 'इस्लामिक स्टेट' 
आपल्या सर्व कार्यपद्धतीची दिशा, कुराण', 'शरिया', 
प्रेषितांचे आयुष्य', "पहिले चार खलिफा' यांच्यातूनच 
दाखवत आहे. अल्लाहला खूश करण्यासाठी, स्वर्गात 
जागा मिळाबी म्हणून, नारकाग्नीपासून मुक्‍तता मिळाबी 
म्हणून आम्ही हे सर्ब करत आहेत, अशी त्यांची भूमिका 
आहे. या त्यांच्या भूमिकेचा सखोल अभ्यास आपण 
केला पाहिजे. 

या सर्वांतून मला अजून न सुटलेला प्रश्‍न एकच 
आहे, तो म्हणजे उच्चशिक्षित पाश्‍चात्त्य आणि पोर्बात्य 
तरुण/तरुणी इस्लामिक स्टेटकडे आकर्षित होण्याचे 
कारण काय असेल? इस्लामिक स्टेटमध्ये असं कोणतं 
आकर्षण आहे, की ज्यामुळे पुरुष आणि महिलासुद्धा 
जीव द्यायला आणि तितक्‍याच क्रूरपणे जीब घ्यायला 
तयार होतात? मध्ययुगीन धार्मिक कक्षेतून माणसं कधी 
बाहेर येणार ? जॅ€ जॅ जॅ€ 


अनुक्रमणिका 


न. 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


डा पर र 
ढ् जॅ ९ 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


शे 
ब्र 1. 
1] 


शेती, शेतकरी आणि शासन 
लेखांक - ५ 
श्री. के. वनपाल 


बुलढाण्याला जिल्हा परिषदेचा मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी म्हणून कार्यभार स्वीकारल्यावर मला उत्सुकता 
होती को, ही विदर्भातील मंडळी शेती कशी करतात, 
कुठली पिकं घेतात, बी-नियाणं, पाणी, खत यांचा बापर 
कसा करतात आणि मुख्य म्हणजे शेतीसाठीच्या पाण्याचं 
नियोजन कसं करतात? 

कमिशनर ऑफिसच्या मीटिंगसाठी अमरावतीला 
जायचे होते. अमडापूरमार्गे गेलो तर तिथल्या भल्या- 
मोठ्या तळ्याची पाहणी करता येईल असा विचार करून 
त्यामार्ग निघालो. गाडीत मी आणि ड्रायव्हर कलीम. 
कलीमला विचारलं, 'हे तळं कुणाच्या काळात - म्हणजे 
कुणी बांधलं ?' त्यानं चिखलीच्या आमदाराचं नाव सांगितलं. 
हे आमदार काही काळ मंत्री होते आणि तेही इरिगेशन 
खात्याचे. पश्‍चिम महाराष्ट्रातले पुढारी. बंधारे, मोठे 
तलाव, मोठी धरणे, बांधतात असे त्यांनी पाहिले होते 
म्हणून त्यांच्यासारखं आपण काहीतरी केलं पाहिजे यासाठी 
त्यांनी इकडच्या इंरिगेशनच्या इंजिनिअर्सना हाताशी धरून 
हा प्रोजेक्ट पुर्ण केला, असं कलीम म्हणाला. एवढ्या 
माहितीचा मला फारसा उपयोग नव्हता. वाटेत अमडापूर 
आल्यावर ते तळं मी पाहून घेतलं आणि अमरावतीला 
मीटिंगसाठी गेलो. 

प्रवासात, परत येताना, सारखा अमडापूरच्या 
तळ्याचाच विचार सतावत होता. कारण ही तसंच होतं. 
इतकं मोठं तळं पण त्याच्या आसपास बागायती शेती 
कुठं दिसत नव्हती. 

एके दिबशी ठरबलं कौ, त्या गाबाला भेट द्यायची 
आणि जाणून घ्यायचं कौ, हे तळं कशासाठी बांधलं 
आणि याचा उपयोग काय? ह्या गोष्टी इरिगेशन खात्याला, 
संबंधित पंचायत समितीला आणि गावक-यांना विचारायला 
हव्यात. एके दिवशी मी पी. ए. ला सांगून इरिगेशनच्या 
अधिका-याला बोलावून घेतलं. विचारलं, “हे अमडापूरचं 
तळं कुणी आणि कधी बांधलं ?” 


अनुक्रमणिका 


“ते इरिगेशनच्या नॉर्मस प्रमाणं पाटानं पाण्याची 
व्यबस्था करण्यासारखं प्रोजेक्ट नव्हतं. कारण तशी ती 
फौजिबल साइट नव्हती. फौजिबल साइटसाठी दोन 
डोंगरांच्यामधली साइट असावी लागते. म्हणजे सांडवा 
काढून आजूबाजूच्या शेतीला पाटानं पाणी पुरवता येतं. 
म्हणून आमच्या खात्यानं हा मार्ग काढला की, ह्या मोठ्या 
तलावातलं पाणी आसपासच्या गावातल्या लोकांनी 
इरिगेशनच्या छोट्या छोट्या सोसायट्या करून इंजिन 
टाकून, उपसाबवं आणि आपली जमीन बागायती कराबी.” 

“मग अडलं कुठं? कोल्हापूरला तर के. टी. बेअर्स 
म्हणजे कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे उभे करून शेतकरी 
आपल्या शेतीत पाणी नेतात. त्यांना फक्त पाणी दिसलं 
पाहिजे; की ते लगेचच उड्या मारतात.” 

तो इरिगेशन इंजिनिअर हसला. दोन मिनिटं काहीच 
बोलला नाही. मग म्हणाला, “सर, तुम्ही पश्‍चिम 
महाराष्ट्रातले तुमचं बुलढाण्यातलं जी. प. चं. शेतीचं 
मॉडेल फॉर्म मी पाहिलंय; पण तसलं प्रकरण इथे 
होण्यासारखं नाही." 

“पण ते मी इथं तुमच्या समोर करून दाखबलंय | 
अन्‌ ते काही मी एकट्यानं केलेल नाही. इथलीच माणसं 
होती ते सगळं करायला.” 

“ते खरं आहे हो, पण ते करून दाखबायला मूळ 
तुम्ही स्वतः लक्ष घालत होतात. इथं तसं कोण लक्ष 
घालणार?” 

“म्हणजे, हे पाणी समोर दिसत असताना लोक 
स्वस्थ बसणार? पाण्याकडे पाहत राहणार? छोट्या 
छोट्या सोसायट्या करायला त्यांना काय अडचण आहे?” 

“सर, तो प्रयत्न आम्ही करून पाहिलाय. कोणताही 
प्रतिसाद मिळाला नाही. सात-आठ वर्षे झाली. ते 
मिनिस्टरही हताश झाले.” 

“मला काय बाटतं की, थोडे प्रयत्न केले तर लोकांना 
बरोबर घेऊन हे काय करता येईल. माझ्या जि.प.च्या 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


शेती, शेतकरी आणि शासन 


प्रोजेक्टसारखं हे प्रोजेक्टही आपल्याला मार्गी लावता 
येईल. तुम्ही येणार का माझ्याबरोबर ?” 

“यायला काही हरकत नाही. पण सांगू का, एकदा 
तुमचं तुम्हीच त्या गाबाला जाऊन सगळ्या गावक-यांना 
बिचारून ते काय म्हणतात ते पहा. 'हो' म्हणाले तर 
बाकी सगळ्या सोसायट्या उभ्या करायला, त्यांची योग्य 
ती जोडणी करायला तुम्ही म्हणाल तितके कष्ट मी 
घेईन. माझ्या बरिष्ठांकडून मुद्दाम वेळ काढून हे आपण 
करू.” 

“ठौक आहे, तुम्ही म्हणताय तेही मला पटतं. मीच 
एकदा प्रयत्न करून बघतो.” 

“अच्छा, बाय", असं म्हणून तो अधिकारी उठला. 
पण त्याच्या डोळ्यांत 'हे काही खरं नाही' हे भाव स्पष्ट 
दिसत होते. 

(१) 

१) चिखलीच्या पंचायत समितीचे सभापती, सरपंच, 
अंमडापुरची मंडळी यांना निरोप देऊन एके दिवशी मी 
अंमडापूर गाठल. सी.इ.ओ. स्वतः आलेत म्हटल्यावर 
ग्रा. पंचायतीजबळ खूप माणसं जमली. त्यांच्या चेह-यांवर 
उत्सुकता दाटलेली दिसत होती. सभापती आणि सरपंच 
तर चांगलेच खुषीत होते. संध्याकाळची बेळ होती. 
सरपंचाची प्रस्ताबना संपल्यावर मी मुद्यालाच हात घातला. 

“माझ्या बंधूनो !” -- टाळ्यांचा प्रचंड कडकडाट ! ! 

“मला खूप हायसं बाटलं.” 

“एकुण हे १२०० हेक्टरला पाणी पुरवणारं तळं ! 
हे तुम्ही बापरावं म्हणून तुम्हाला विनंती करायला 
आलोय.” 

पुन्हा टाळ्या.......... 

“तळ्याची क्षमता ८०० हेक्‍टर शेतीच्या सिंचनासाठी 
आणि ४०० हेक्‍टरची क्षमता आसपासच्या गावांना 
पिण्याच्या पाण्याची व्यबस्था करण्यासाठी राखून ठेवली 
आहे. ८०० हेक्‍टर जमीन सिंचनारख्ञाली आणण्याइतकी 
क्षमता म्हणजे थोडी नव्हे. सिंचन खात्याच्या सूचनांप्रमाणे 
आपण छोट्याछोट्या सोसायट्या स्थापन करू. सीडमनी 
म्हणून ५% लोकवर्गणी लोकांनी उभी करायची; बाकीची 
व्यवस्था सहकार खात्यातले अधिकारी आणि सिंचन 
खात्यातले अधिकारी करतील. म्हणजे ९-२ महिन्यांत 


अनुक्रमणिका 


१९ 


ही सगळी प्रक्रिया पूर्ण होईल! काय?” 

ज्या बाकीच्या बारीकसारीक गोष्टी करायला हव्या 
होत्या, त्यांची जंत्रीच मी बरोबर ठेवली होती. त्याबद्दलही 
मी विस्ताराने बोललो. माझ्या भाषणानंतर मी लोकांच्या 
प्रतिक्रिया आजमावत होतो. 

सरपंच, सभापती माझ्या बतीने लोकांना उद्युक्त 
करीत होते. “बोला, बोला सी. इ. ओ. साहेब त्यांचे 
काम सोडून मुद्दाम आपल्याला भेटायला आले आहेत, 
त्यांना आपण सांगितले पाहिजे काहीतरी,” अस म्हणून 
लोकांना समजावत होते. 

खुप वेळ कोणीच काहीच बोललं नाही. मग ब-याच 
वेळानं सरपंच म्हणाले, “लगेच काही हे सांगायला जमायचं 
नाही. ५% वर्गणी वगैरे म्हटल्यामूळे लोक भांबाबले 
असतील. आम्ही आमचीच एक मीटिंग घेऊन काय 
ठरतंय ते तुम्हाला पुन्हा इथं बोलावून सांगू. वेळ खुप 
झालाय. आता सगळीजणं जेबायला जाऊ.” 

“म्हणजे जेवणाचा घाट घातलाय का?” - मी 
“म्हणजे काय साहेब? मुद्दाम बेळ काढून तुम्ही आमच्या 
भल्यासाठी इथं आलात आणि आम्ही तुम्हाला न जेवता 
पाठवू? अहो, हा विदर्भाचा धर्म आहे, आलेल्या पाहूण्याला 
जेबायला ठेवून घ्यायचा. चला सगळी तयारी झाली असं.” 

मिरच्यांची भाजी, डाळबाठी, चुरमा, जिलबी, कढी, 
खिचडी अशा अनेक पदार्थांनी भरलेली थाळी - थाळी 
कसली, थाळाच पुढं आला. सरपंच, सभापती, पाटील 
अशी प्रतिष्ठित आठ-दहा माणसं पंचायतीच्या सभागृहात 
आणि बाकीची तिथेच पंचायतीच्या बाहेर अशी व्यबस्था 
होती. अतिशय प्रेमळपणाने आणि आग्रहाने सगळ्यांनी 
जेबण वाढलं. खूप तृप्त बाटलं. 

“मग आता तुमचं काय ठरतंय ते केव्हा कळवबणार ? 
मी पाठीमागे लागणार हं तुमच्या. हे सुग्रास जेवण प्रकल्प 
पुरा झाल्यावर दिलं असतंत तरी चाललं असतं. पण 
पुन्हा असंच जेबण देणार असाल तर प्रकल्प पुर्ण 
झाल्याशिवाय इथं जेबणार नाही. काय?” 

“काही काळजी करू नका, साहेब. या आठवड्यात 
घेतो आम्ही मीटिंग आणि काय ते सांगतो आफिसला 
येऊन. 


शा 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा 1) 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


डा पर र 
ढ् जॅ ९ 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


शे 
ब्र 1. 
1] 


२० 
एबढं मी जिलबीचं ताट घेऊन आलोय आणि ही अशी 
काय आढेवेढे घेतात? तथापि असेल एखादं छोटंसं 
कारण अशी समजूत करून घेऊन मी अमडापूर सोडलं. 
(२) 

काही दिवस गेले. दर दिबशी मी अमडापूरची 
काही बातमी येतेय का, याची बाट बघत असायचो. 

एके दिबशी आला निरोप. “साहेब, तुमच्या 
सवडीनूसार पुढच्या आठवड्यात केव्हाही या. मात्र असंच 
संध्याकाळच्या वेळेला या.” 

मी खुष | एका मोठ्या प्रकरणात हात घालतोय. ते 
प्रकरण मी इथे आहे तोबर मार्गी लागलं तर त्यासारखा 
आनंद नाही! 

गेलों संध्याकाळ साधून मागच्यापेक्षा खुपच जास्त 
माणस जमलेली दिसली. या बेळी तर ओबाळायला 
सुबासिनी, स्वागतपर पद्य वगैरे निधीही त्यांनी ठेवलेले. 
त्यामुळे तर आता निश्‍चितच फलनिष्पत्ती होणार, याची 
जाणीब झाली. 

“साहेब बोला, आपल मनोगत सांगा ! आम्ही तर 
काही कुणी बोलणार नाही." 

मला बरेच वाटलं कारण “आता या ठिकाणी” 
अशासारखं बरंच काही सटरफटर ऐकण्याचं टळलं होतं. 

“ठौक आहे. मी काय बोलणार ? तुम्हाला तर विषय 
माहीतच आहे. तुम्हालाच काही विचारायचं असल्यास 
बिचारा. माझ्याबरोबर हे इरिगेशनचे अधिकारीही आले 
आहेत. त्यांची तर आपल्याला खूप मदत होणार आहे. 
मला फक्त एवढंच सांगा, सोसायट्या लहानमोठ्या कराव्या 
लागतील. तशा किती सोसायट्या करायच्या? तुमच्या 
सभांमध्ये काय ठरलं ?” 

बराच वेळ सगळेजण शांत पण कुजबुजीतून असं 
बाटत होतं कौ, कुणी बोलायचं..... बगैरे ठरत होतं. 

जरा वेळानं एकजण सुमारे ५० वर्षांचा शेतकरी 
उठून उभा राहिला. मी सगळ्या जीबाचा कान करून 
त्याच्याकडे पाहत होतो. 

“साहेब, खर बोलू कौ आपलं तोंडदेखलं बोलू?” 

“असं कसं? अगदी खरंखरं तुमच्या मनातलं बोला. 
मी तुमचं कोणतंही उत्तर ऐकायला तयार आहे.” 


नवभारत । ऑगस्ट २०१६ 


हो, तरीही.” - मी. 

“न्हाई, रागावू नका. एक अपायही सांगतो अन 
एक उपायही सांगतो." 

“ठीक आहे. काहीही सांगा. आपण अपायावर 
उपायही शोधू.” - मी. 

“त्याच काय आहे, सोसायटी करायची म्हणजे एका 
सोसायटीत कमीतकमी ११९ जण हवेत. अशा लहान- 
मोठ्या साधारण ८ ते ९० सोसायट्या कराव्या लागतील. 
पहिल्यांदा लहान सोसायट्यांचं पाहू. अशा चार सोसायट्या 
करायच्या म्हटल्या तरी ४४ जण तयार हवेत! तेही 
अगदी मनापासनं. आम्ही आमच्यात बसलो होतो. मागच्या 
आठवड्यात. पण अशी माणसं जमायलाच खूप वेळ 
लागला! आणि भलताच मुद्दा निघाला.” 

“काय? काय मंडळी बोलली त्या मीटिंगमध्ये?” - 
- “मी सांगतो, सगळं सांगतो -- तुम्ही ते ५% बीज 
भांडबलाचं बोलला होतात. पहिल्यांदा काहीजण थोडे 
बिचकले. पण नंतर म्हणाले की, ते मिळायला, म्हणजे 
डी.सी.सी. बँकेत ते मिळायलाच बेळ लागेल. कारण, 
बँकेलाही ते बोर्डात मंजूर करायला वेळ लागेल. समजा 
तो मुद्दा बाजूला ठेवला आणि घातले आपआपलेच ५% 
तरी ते काही आपल्याला जड नाही, असंही लोक 
म्हणाले.” 

“बा, हे तर फारच छान !”- मी. 

“छान तर आहेच. पण पुढच ऐका. लोक म्हणतात 
कौ, चार सोसायट्यांना ४ चेअरमन, हो कौ नाही?” 

हो, ते ओघानच आलं.” - मी. 

“लोक म्हणतात, हे चार चेअरमन काय करतील, 
कसं बागतील, ते सांगता येत नाही. त्यांच्याबर विश्ञास 
कसा ठेवायचा? अन्‌ मुख्य म्हणजे ते या सोसायटीचं 
काम करायला बेळ कुठून देणार?” 

“म्हणजे? अहो, संध्याकाळी आपण शिळोप्याच्या 
गप्पा मारायला बसतो की नाही? काढायचा त्यातलाच 
बेळ!” -मी. 

“ठौक आहे. मीही त्यांना तेच म्हणालो. पण मुद्दा 
ऐका. असे चार जण पुढे येतील. त्यांच्या वागण्याचं 
काय? अहो, ते एकदा पुढारी झाले कौ, शिरलाच त्यांच्या 


“अगदी तुम्हाला सगळं खरंखरं सांगितल तरी?” अंगात कली.” आ. 
अनक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


शेती, शेतकरी आणि शासन 


“म्हणजे? मी नाही समजलो,” - मी. 

“त्याचं काय आहे, आमच्याकडं एकदा कोणी पुढारी 
झाला की, त्याला त्या कामाचा विसर पडतो. यातनं 
आपल्याला काय मिळणार, याचा तो पहिल्यांदा बिचार 
करतो. म्हणजे समजा, सोसायटीसाठी इंजिन, पाइप- 
लाइनसाठी पाइप, नट हायपन बोलट, रॉड हे सगळं 
उभं करायचं म्हटलं तर या प्रत्येक आयटममधलं आपलं 
कमिशन किती, याचा तो विचार करणार आणि तो 
आणायला गेला, तर व्यापारीही त्याला कितीची पावती 
करू, म्हणून विचारणार - अगदी शंभर टक्के! मग 
या मोहातन तो कसा बाहेर पडणार? अन्‌ मग हे 
कमिशनबर उभं राहिलेलं प्रोजेक्ट कसं तग धरणार ? 
सोसायटीच्या मेंबरांच्या मनात हेच सारखं खदखदत 
राहणार, होय की नाही?” 

“हा तुमचा निगेटिव्ह बिचार झाला. हे चेअरमन 
आणि सेक्रेटरी थोडेसे शहाणे निघाले, संबेदनशील निघाले, 
तर हे चित्र उलटं दिसणार नाही का?” - मी. 

“अगदी बरोबर पण काही तसे निघाले तर ?” 

“अहो, एखाद-दुसरी सोसायटी करून पहा ना! 
त्याचा अनुभव चांगला आला तर त्याप्रमाणं दुसरी सोसायटी 
होईल ना प्रेरणा! आणि हळूहळू हे होईल यशस्वी.” 
-र्‍ मी. 

“आत्तापर्यंत अपाय सांगितलां ना? आता उपाय 
सांगतो. आमचा काही आमच्यातून आलेल्या चेअरमनवर 
विश्वास नाही. त्याबद्दल खूप विचार झाला आहे” एकदोघं 
म्हणाले, “या सोसायटीत पैसे घालण्यापेक्षा स्वतःचे 
एक बोअर मारून त्यात ५० हजार रुपये घातले तर 
आपल्या स्वतःच्या कष्टाची आणि स्वतःची बागायती 
शेती होईल. त्यात झाला तरी आपलाच तोटा आणि 
आपलाच फायदा. सोसायटीच्या प्रकरणात कोण पैस 
खातंय आणि कोण ती चांगली चालवतंय कौ वाईट 
चालबतंय, याचाच विचार येत राहणार. तेव्हा ते काही 
नकोच. 

“पण तरी आम्ही तुम्हाला नाराज करत नाही. 
एक उपाय सांगतो. आम्ही काहीजण एक-एक एकर 
जमीन, जवबळजवबळचीच, काढून तुम्हाला कसायला देतो. 
त्यातलं उत्पन्न तुमचंच शिवाय शिवारात एक फार्म हाउस 


अनुक्रमणिका 


२९ 


बांधून देतो. त्यात तुम्ही राहायचं. नाहीतरी आता तुम्ही 
लबकरच रिटायर होणार, तेव्हा उरलेला वेळ तुम्हाला 
तुमच्या आवडीच्या कामासाठी मिळंल. हे सगळं तुम्ही 
सांभाळलं तर तुम्ही म्हणाल ती मदत आम्ही दररोज 
तुमच्यापाशी येऊन करू. पण सगळी सूत्रं तुमच्याकडं 
देतो. बघा विचार करून. आम्ही काही भलतचं सांगत 
नाही. नाही म्हणायसाठी गोष्ट काढली असंही समजू 
नका. अगदी मनापासूनचा हा आम्हा काही लोकांचा 
बिचार झाला बघा...” 

“अहो, हा कसला प्रस्ताव? मी एक अधिकारी. 
त्यातून पश्‍चिम महाराष्ट्रातला, रिटायर झाल्यावर मी 
माझ्या गाबी जाऊन माझ्या गाबचा विकास करायचं 
ठरबलंय आणि शिबाय तुमचं हे विदर्भातलं उष्णतेचं 
हबामान मला कसं सहन होणार? माझी पोरं, नातवंडं 
मला इथं कशी राहू देतील? पण तुम्हाला माझ्याबद्दल 
एवढं आकर्षण का? तुमच्यातला एखादा नाही का तयार 
होणार?” - मी. 

“मग मघाशी काय सांगितल? त्या सगळ्या गोष्टीचा 
पुरेपूर विचार करूनच आम्ही हा प्रस्ताब मांडलाय ना? 
तुम्ही अगदी आमच्या भूमिकेतनं विचार करून बघा. 
आमचा आमच्याबर विश्भास नाही पण तुमच्यावर शंभर 
टक्के आहे. खात्री आहे की, तुमचा उद्देश फक्त आमचं 
चांगलं व्हाबं असाच कायम राहणार. तुमच्या मनात 
भ्रष्टाचाराचं भूत शिरणारच नाही. आणि आम्ही आहोत 
कौ दररोज तुमच्या मदतीला. आम्ही काही ते सगळं 
तुमच्यावर टाकून पळ काढणार नाही.” 

बाटलं, शंकराचार्यसुद्धा ह्या वादात हरले असते. 
मी तर काय सामान्य अधिकारी. 

“साहेब, रागाबू नका, जे उघडंनागडं सत्य आहे, 
ते ठेवलं तुमच्यासमोर. आम्हाला तुमची तळमळ, कळकळ 
सगळी कळली, म्हणूनच स्पष्टपणे तुमच्यापुढं सगळं 
सांगितलं. 

“आता जेवायला चला. खूप उशीर झालाय. आणि 
ते 'तुमचं प्रोजेक्ट पूर्ण झाल्याशिबाय मी जेबणार नाही', 
हे काही चालणार नाही. उठा --” 

जॅ€ जॅ जॅ€ 


न 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


पुस्तक परीक्षण 
न सांगण्याजोगी गोष्ट 
विश्भास दांडेकर 


कुठलाही समूह - मग ते एखादे राज्य, राष्ट्र 
अथबा आजच्या परिभाषेत राष्ट्राज्य असेल -- त्याचे 
एक समूहमन असते. या समूहमनाच्या काही श्रद्धा 
असतात, काही संचित असते. व्यक्‍्तिजीबनात जशा 
उलटलेल्या काळातल्या कडूगोड आठवणी असतात, 
तशा समूहमनातही असतात. त्यांतल्या काही आठवणी 
या कटू असतात. सोमनाथाच्या देवळाची लूट आणि 
बास्तू नष्ट करण्याचा प्रयत्न ही आठवण शतकानुशतके 
भारतीयांच्या समूहभाठवणीत खोलबर चरत गेलेली जखम 
आहे. महाराष्ट्राच्या आठवणीत 'पानिपत १७६१' ही 
अशीच तीव्र ब कडू आठवण आहे मेबाडदेखील हळदीघाटी 
विसरू शकत नाही. 

याच आठवणी का राहतात, हे नेमके सांगणे जरा 
अबघड आहे. १७५७ ची प्लासीची लढाई प्रत्यक्षात 
रणांगणावर खेळली गेलीच नाही. मात्र या घटनेच्या 
परिणामी बंगालसारखा समृद्ध प्रांत ब्रिटिशांच्या हाती 
गेला. त्या वेळचा बंगाल म्हणजे त्यात आजचा निहारही 
आला. या भागातील समृद्धीची लूट करून त्या संपत्तीवर 
इंग्लंडचे उद्योगीकरण रेटले गेले. हा भाग मराठी सत्तेच्या 
बार्षिक खंडणीचा मुलूख होता. हा हातचा गेल्यामुळे 
अपरिमित नुकसान झाले. मात्र प्लासी हे मराठी मनाला 
फारसे खटकत नाही. पानिपत १७६१ ही जखम मात्र 
आजही ताजी आहे. 

हे फक्त भारतापुरतेच खरे आहे असे नाही. इतर 
अनेक देशांतूनच अशी उदाहरणे पहायला मिळतात. 

१९४७ साली फाळणी होऊन स्वातंत्र्य मिळालेल्या 
भारताला एक मोठा घाव १९६२ च्या अखेरीला सोसावा 
लागला. सीमायुद्धात चीनकडून आपला दारुण पराभव 
झाला. काही लहानसहान घटना चीन-भारत सीमेबर 
१९६२ नंतरही घडत राहिल्या ब आजही घडतात. या 
सोडल्या, तर गेल्या ५३ वर्षांत पुन्हा सीमायुद्ध पेटलेले 
नाही. मात्र आजही भारतीय मनात १९६२ ची जखम 


अनुक्रमणिका 


ठसठसते आहे. राजीव गांधींच्या उतावळ्या ब असमंजस 
राजकारणापायी भारताने श्रीलंकेत सैन्य पाठवले आणि 
पुढे नामुष्की पदरात घेत माघार घेऊन परताबे लागले. 
श्रीलंकेतल्या या अविवेकी साहसात अनेक भारतीय 
सैनिकांना प्राण गमबावे लागले. ही संख्या चीनबरोबरच्या 
लढाईत गमावलेल्या सैनिकांच्या संख्येपेक्षा बहुधा जास्त 
आहे. मात्र हा प्रसंग लोक विसरले आहेत. १९६२ च्या 
जखमेबर फक्त खपली धरली आहे; मात्र जखम ओलीच 
आहे. 

आपल्या इतिहासलेखनपरंपरेचा महाराष्ट्राला खूप 
अभिमान आहे. ती परंपराही मोठी आहे. इंग्रजीत या 
निषयावर खूप लिखाण झाले आहे. त्यातल्या काही 
लिखाणाचे मराठी भाषांतरही त्या त्या वेळी प्रसिद्ध झाले. 
ब्रिगेडीअर जॉन दळवी यांचे मूळ “हिमालयन ब्लंडर' हे 
पुस्तक तसेच थोर सेनानी ले. ज. शंकरराव थोरात 
यांचे आठवणींचे इंग्रजी पुस्तक ही दोन्ही पुस्तके नंतर 
मराठीत आली. मात्र या विषयाचा सांगोपांग अभ्यास 
करून मराठीत एक विस्तृत ग्रंथ लिहिण्याचे आव्हान 
खरेतर महाराष्ट्रातल्या विद्यापीठांच्या इतिहास/संरक्षण 
बिभागांसमोर नेहमीच होते. यासाठी आवश्यक अशी 
खर्चाची तरतूदही विद्यापीठांकडे उपलब्ध होती. मात्र या 
शिक्षणसंस्थांनी हे धनुष्य उचलण्याचा प्रयत्न केला नाही. 

अशा विषयाला हात घालणा-या अभ्यासकाला 
(१) आशिया-युरोपच्या इतिहासातील प्रबाहांचे ज्ञान व 
भान हवे | 
(२) हिमालयीन प्रदेश थोडाफार पायाखालून गेलेला 
ह्वा! 
(३) संरक्षणव्यवस्था/शस्त्रास्त्रे/आधुनिक युद्धपद्धती, 
व्यूहात्मक रचना यांची तोंडओळख हवी ! 
(४) इंग्रजीत या विषयावर झालेले लिखाण अभ्यासलेले 
ह्बे. 
(५) मराठी भाषेत सहजपणे व प्रबाही पद्धतीने निवेदन 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


न सांगण्याजोगी गोष्ट 


करण्याची शेली हबी. ही यादी आणखीही बाढवता 
येईल. येथे ठळक बाबींचा उल्लेखच केलेला आहे. 

सुदैवाने मेजर जनरल (निवृत्त) श्री. शशिकांत 
पित्रे यांना या मोठ्या विषयाला हात घालावासा वाटला. 
संरक्षण, युद्धशास्त्र यांसंबंधी पित्रे गेली अनेक वर्षे लिहीत 
आहेत. स्वतः चांगले वक्‍तेही आहेत. त्यामुळे विषयावरील 
पकड न सोडणारी ओघवती शेली त्यांनी साध्य केली 
आहे. मेजर जनरल हे भूदलातले ब-याच उच्च दर्जाचे 
पद आहे. या पदानंतर लेफ्टनंट जनरल ब जनरल 
अशी दोनच पदे भूदलात असतात. जनरल हे सर्वोच्च 
पद फक्त एकाच व्यक्‍तीला मिळते. इतके सांगणे पुरे 
आहे को, सैन्यातल्या एका शाखेबर प्रभुत्व आणि इतर 
शाखांचा पुरेसा अभ्यास ब अनुभब असल्याशिवाय 
भूदलातील अधिकारी मेजर जनरल या पदांपर्यंत पोचू 
शकत नाही. तेव्हा '१९६२' या विषयाला एका अनुरूप 
व्यक्‍तीने हात घातला, हे चांगले झाले. 

या चीन-भारत सीमाप्रकरणाचे धागेदोरे शोधत मागच्या 
काळात किती मागे जायचे? 'सीमा' म्हणजे नक्की 
काय? यांसारखे अनेक प्रश्‍न उपस्थित होतात. भारताच्या 
उत्तरेला हिमालयाच्या रांगा पूर्व-पश्‍चिम पसरलेल्या आहेत. 
या 'हिमालयो नाम नगाधिराजा'च्याही उत्तरेला आशियाचा 
प्रचंड मोठा पठारी प्रदेश आहे. हिमालयालगत तिबेट, 
सिकियांग असे भूभाग आहेत. हा मर्यादित भूगोल 
परिचयाचा आहे. मात्र काटेकोरपणे आखलेली 'सीमा' 
ही पौर्बात्य संकल्पना नाही. युरोपच्या इतिहासात सुमारे 
तीन-चारशे वर्षांपासून नकाशावर सीमा निश्‍चितपणे 
आखण्याची शिस्त निर्माण झाली. युरोपीय राष्ट्रांनी जेव्हा 
साम्राज्ये उभारायला सुरुबात केली तेव्हा आशिया, 
आफ्रिका, दक्षिण अमेरिका यांतील मोठे प्रदेश त्यांच्या 
आधिपत्याखाली आलेच. या सर्व भागात 'सीमा' ही 
संकल्पना होती, मात्र ती कागदोपत्री; नकाशावर नव्हे. 
एखादी नदी किंवा डोंगररांग एवढ्या खुणा पुरेशा होत्या. 
दोन महाकाय प्रदेशांच्या मध्ये एक पट्टा कुणाच्याच 
आधिपत्याखाली नाही अशी स्थिती बहुधा असे. याला 
'नो मॅन्स लॅण्ड' असे इंग्रजीत नाब आहे. या टप्प्यात 
माणसे राहात; पण ती टोळीजीवन जगणारी. शेजारच्या 
दोन्ही शासित प्रदेशांशी त्यांचा संबंध फारच जुजबी असे. 


अनुक्रमणिका 


र्र 


एका अर्थाने आधुनिक बफरचे काम ते करीत. हीच 
परिस्थिती भारताच्या उत्तर सीमेची होती. 

इंग्रजांनी टप्याटप्याने आपली सत्ता भारतभर 
पसरवली. त्यानंतर त्यांचे लक्ष हिमालयाकडे वळले. 
नेपाळचा काही भाग त्यांनी नेपाळशी युद्ध करून मिळवला. 
अफगाणिस्तानाशी त्यांनी सीमा-करार केला. येथील सरहद्द 
जमिनीबर खांब रोबीत आखली. हे सर्व उद्योग करताना 
ब्रिटिशांच्या मनात दक्षिणेकडे व पूर्वेकडे बिस्तारित गेलेल्या 
रशियाची चिंता होती. 

१९०० व्या शतकात जगात चार मोठ्या सत्ता प्रदेश 
व्यापत होत्या. तीन आशियात तर एक अमेरिकेत. 
हिमालयाच्या उत्तरेला जो बिशाल भूभाग आहे, त्यात 
प्रचंड मोठी वाळवंटे आहेत. पामीर हे अत्यंत दुष्कर 
पठार आहे. सोबत एक कमी पाबसाचा पण सुपीक 
जमिनीचा विशाल पट्टा हंगेरीपासून प्रशांत महासागरापर्यंत 
पसरलेला आहे. इतिहासकाळात या पट्ट्यात गवत उगवत 
असे आणि त्याबर गुरे पाळणा-या भटक्या टोळ्या निर्वाह 
करत. या टोळ्यांतील माणसे काटक ब लढाऊ होती. 
त्यांनी घोडेस्वारी व धनुष्यबाण या विद्यांत प्राबीण्य 
मिळवले ब इ. स. पू. १५०० ते इ. स. १५०० या 
३००० वर्षांच्या काळात या सगळ्या प्रदेशात धुमाकूळ 
घातला. यांचे शेबटचे आक्रमण म्हणजे तुर्क (मोगल) 
राजा बाबर याने हिंदुस्थानावर १५२६ मध्ये केले, ते. 
पुढे बंदुका, तोफा, पिस्तुले यांचा शोध लागल्यावर या 
आक्रमक टोळ्यांचे पराभव झाले. हा प्रदेश शासनाविना 
रिकामा झाला. त्यामुळे रशियाने या प्रदेशात विस्तार 
केला ब आपल्या अमलाखालील गुन्हेगार, भटके, भूमिहीन 
अशा लोकांना इथे आणून बसबले. यानंतर रशियाने 
मॉस्को ते व्हॅलिडिव्होस्टोक हा जगातील सर्वांत जास्त 
लांबीचा रेल्वे-मार्ग बांधला. चीननेही उत्तर ब पश्‍चिम 
या दिशांना विस्तार करायला सुरुवात केली. आता 
भारतातील ब्रिटिश राजबटीला अशी भीती वाटू लागली 
को, हिंदुकूश ओलांडून रशियाने अफगाणिस्तान जिंकला, 
तर तिथून हिंदुस्थानवर स्वारी करणे रशियाला अबघड 
जाणार नाही. 

ब्रिटनचे सामर्थ्य नौदलात होते व ते रशियाबिरुद्ध 


बापरता येणे शक्‍य अले १ र नार ] 
पी ग «५ 
क. 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


डा पर र 
ढ् जॅ ९ 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


शे 
ब्र 1. 
1] 


र्ड 
साहाय्याने काबू ठेवणे शक्‍य होते. म्हणून ब्रिटिशांना 
रशियाबिरुद्ध अधिक काळजीने व्युहरचना करणे गरजेचे 
होते. यासाठी ब्रिटिशांनी हिंदुस्थानच्या सीमेबर 
अफगाणिस्तान, काश्मीर अशी बफर राष्ट्रे ठेबली आणि 
हिंदुस्थान ब रशिया यांच्यामधील उरलेल्या भागावर 
आक्रमण करण्यास चीनला फूस लावली. 

या संबंधात लॉर्ड कर्झन याने खालील विचार मांडला 
होता- 

"हताच 18 1128 ठि॥ा255 एग 12 ४१8७. 
वॉ. 0 5९8 0 [७7० ०१00८९ 86९5 दयात एता 
1100१13९20" ७११115 01 ८1 वाातटा! 
पा ७९७०१ 116562 ७११11७, फणाला घा2 0४ 10 
९15 1150[0010121121701.10 90110 02९1४ 
ऐभाहॉवा2त 8821105 शवेलाला5 ० एवा 
ए९वेता) घात 6118215101, ७१९ 00 10. ७१. 0 
0००टफ% ॥, ७. ७८ ख्या 10. कीठि'त 10 58९8 शॉ. 
००ल्ण९व 0४ ०पा' 91125 काते शिह्यात5. उपा 
॥४१158 लट) "० (०. 10 1002९21121) 5219025 
ष्ण पातंटा0पा ७११115, ७९ घा2००॥]०)8९112 0 
गॉ२टा'९120९0विण52 तवा] ७०१1 1182209 
शा०फ% प) ७1० 1170111]121306 0पा' 5९टपागी 1. 

यट छ०प]त ७2९89 आठ. 520 20111]- 
धातेहा' ७॥0 1120219 111100 1115 ॥1]]3वा5 11 
पावाचे ७ तातगा०. ]00९0९2एलात.' 

रशिया-चीन-ब्रिटिश-भारत या बिस्तारयोजनेत गुंतत 
असतानाच्याच काळात युनायटेड स्टेट्स म्हणजे अमेरिका 
इथेही पूर्वकनारा व्यापलेली जनता आता पश्‍चिमेकडे 
विस्तार करत आजच्या अमेरिकन संघराज्याला आकार 
देत होती. म्हणून बर चार बिस्तारणा-या सत्ता असा 
उल्लेख केला आहे. 

*१९६२' प्रसंगाची ही पार्श्वभूमी आहे. ही सर्ब 
पुस्तकात यायलाच हबी असे नाही. अत्यावश्यक भाग 
पुस्तकात आलेला आहे. 

या '१९६२' प्रकरणाचे काही टप्पे सहजपणे पडतात. 
१) ब्रिटिश बसाहतकाळ, २) भारतीय स्वातंत्र्य ते चीनने 
तिबेटात फौज पाठवणे (१९५०), ३) १९५४ चा चीन- 
भारत करार ते दलाई लामांनी भारतात आश्रयाला येणे 


अनुक्रमणिका 


नवभारत । ऑगस्ट २०१६ 


(१९५९), ४) १९५९ ते १९ ऑक्टोबर १९६२, ५) 
२०/१०/६२ ते २०/११/६२, (सीमा युद्ध), ६) युद्धानंतर 
आत्तापर्यंत. 

या सर्व टप्प्यांवर खूप तपशील उपलब्ध आहे. 
त्याला व्यूहात्मक (51221०), सैनिकी, भोगोलिक, 
अर्थकारण, आंतरराष्ट्रीय राजकारण, राजनेत्यांची 
मानसिकता ब बागणूक असे अनेक कंगोरे आहेत. 
अजूनही चीनने फार कागदपत्रे खुली केलेली नाहीत. 
भारताचे शासन तर कागदपत्रे खुली करण्याच्या संबंधात 
'कंजूष' या सदरात उत्तम बसते. निरनिराळ्या सरकारी 
संस्थांतून एक कामीक (3९501९1) विभाग असतो. 
त्यासंबंधी असे बोलले जाते कौ, 'काय छान हवा 
पडलीय !' असे जर या कार्मीक निभागात कुणी म्हणाले 
तर समोरची व्यक्‍ती, ही माहिती गुप्त असल्याने, 'सॉरी, 
मी काही बोलू शकत नाही', असे सांगेल. 

'संरक्षणक्षेत्रात एका किरकाळ गोष्टीबद्दल संसदेत 
प्रश्‍न विचारला असता संरक्षणमंत्र्यांनी, सदर माहिती 
अति गुप्त असल्याने उघड करता येत नाही,' असे उत्तर 
दिले. प्रश्‍नकर्त्या सषासदाराने एका नामांकित 
नियतकालिकाचा ताजा अंक सभागृहासमोर ठेवला. त्या 
अंकात सदर 'गुप्त' माहिती छापण्यात आली होती. 
तरीही संरक्षणमंत्र्यांनी 'माहिती गुप्त आहे' असे ठासून 
सांगितले. 

गोष्ट अशी आहे कौ, 'सरकारी गुप्त' हे गुप्त 
राहत नाही. गप्पाटप्पा, परदेशी बरिष्ठ पत्रकार, नाराज 
कर्मचारी, प्रसारमाध्यमे यांच्यातन गळती सुरू असते. 
हैदर, टिपूविरुद्धच्या मोहिमेत आर्थर वेल्स्ली (याने पुढे 
नेपोलियनचा पराभव केला) हा ब्रिटिश सेनाप्रमूर् होता. 
खासगी पत्रात त्याने लिहिले आहे कौ, 'हिंदुस्थानात 
बातमी मिळवणे फार सोपे आहे. हिंदी लोक बातम्यांच्या 
मागावरच असतात आणि गप्पा मारण्याची त्यांना हौस 
असते. '१९६२' या प्रकरणाचे खूप तपशील उपलब्ध 
आहेत. मात्र महत्त्वाचे दस्तशेबज अजूनही अधिकृत 
रीत्या गुप्तच आहेत. 

साधारण असे सांगता येईल कौ, हिंदुस्थानातील 
ब्रिटिश राजबटीने रशियाच्या विरोधात काही हालचाली 
केल्या; पण सीमा निर्णायकपणे आखली नाही. चीन 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


न सांगण्याजोगी गोष्ट 


हिंदुस्थानाशी सीमाकरार करण्यास तयारच नव्हता. 
महायुद्धांच्या काळात (सन १९१४-१८ आणि १९३९- 
४५) ब्रिटिश सरकारने हिंदुस्थानच्या सीमांकडे दुर्लक्ष 
केले. आणखी एक मुद्दा आहे. डोंगरी क्षेत्रात व्यापारी 
नफा होण्याची शक्‍यता नसल्याने व्यापारी ब्रिटिशांना 
त्यात रस नव्हता. चीन आणि रशिया यांना मात्र विस्तार ' 
हा महत्त्वाचा असल्यामुळे ते या डोंगराळ भागातील 
सीमा आखण्याबाबत दक्ष असत. त्यामुळे अक्‍्साई चीन 
लडाख वगैरे सीमा अनिर्णित राहिल्या ब सीमाभाग 
रेषेने न दाखबता रंगपट्टा या स्वरूपात दाखवला जात 
असे. उत्तर प्रदेश- तिबेट सीमेबरदेखील वाद आहे. 
परंतु तो कमी महत्त्वाचा मानला जातो. हा वादही 
मिटबायला चीन तयार नाही. लडाखपासून अरुणाचल 
प्रदेशपर्यंतची सर्ब सीमा एकाच करारात ठरवून द्यायची, 
असा चीनचा इरादा दिसतो. अरुणाचल प्रदेश आणि 
उत्तरेतर तिबेट यांच्यामधील सीमा इंग्रज सरकारने आपल्या 
पुरती 'मॅकमोहन रेषा' या नावाने ओढून ठरवली. परंतु 
या मॅकमोहन रेषेला चीनने मान्यता दिली नाही. 

भारत-चीन सीमाबादातले हे सारे गुंतागुंतीचे प्रश्‍न 
मे. ज. जनरल पित्रे यांनी पुरेशा विस्ताराने या पुस्तकात 
दिले आहेत. 

या पुस्तकाचे एक वैशिष्ट्य म्हणजे त्यात दिलेले 
नेटके आणि विपुल नकाशे. अनेकदा ऐतिहासिक 
विषयांवरील पुस्तकांमध्ये नकाशे दिलेले नसतात. तथापि 
इतिहास समजून घेण्यासाठी नकाशांची अतिशय गरज 
असते. त्यामुळे लेखक ब प्रकाशक यांचे या उत्तम 
नकाशांबद्दल अभिनंदन केले पाहिजे. मात्र असे सूचवावेसे 
बाटते कौ, लडाख ब नेफा या भागांचा 'विहंगमाबलोकन' 
असा नकाशा द्यायला हबा होता. होते काय की, 
नकाशावर अंतर २-३ किलोमीटर दिसते ! मात्र रस्ते 
नसल्यामूळे हे अंतर कापण्यास २४ तासांपेक्षाही जास्त 
वेळ लागतो. असे का होते हे अशा 'विहंगमाबलोकनी' 
नकाशातून नीट कळले असते. 

भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर आणि चीनमध्ये 
साम्यवादी सरकार आल्यानंतर चीनने तिबेट बळकावला. 
त्या वेळी भारताने चीनचा निषेधही केला नाही! उलट, 
ब्रिटिशांचा वारसा म्हणून भारताला चीनमध्ये जे अधिकार 


अनुक्रमणिका 


र्ष 


मिळाले होते, तेही १९५४ मध्ये केलेल्या करारात भारताने 
सोडून दिले होते. त्याच वेळी भारत-चीन सीमेबद्दल 
भारत सरकारने चीनशी बाटाघाटी करून सीमा ठरवून 
घ्यायला हवी होती. तेही सरकारने केले नाही. पुढे 
१९५९ साली दलाईलामा भारतात आला व त्याला भारत 
सरकारने आश्रय दिला. अशा गोष्टी घडतघडत १९६२ 
चे युद्ध झाले ब त्यात भारताचा लाजिरवाणा पराभव 
झाला. आजही आपल्या मनात त्या पराभबाची चीड व 
चीनबद्दलची भीती कायम आहे. ही सर्व हकिकत या 
ग्रंथात योग्य त्या तपशिलांसह आल्याने पुस्तकाला संदर्भ 
ग्रंथाचे मोल आले आहे. 

सीमायुद्धाचे आणि त्यातल्या काही लढ्यांचे समग्र 
वर्णन लेखकाने नकाशांच्या साहाय्याने केले आहे आणि 
ते बरेच लांबले आहे. लेखक स्वतः सेनाधिकारी असल्याने 
त्यात अपुरेपणा किंबा चुका असण्याचा संभब नाही. 
सामान्य बाचकाला मात्र अशा लांबलेल्या हकिकतीत 
रस नसतो. मात्र 'शहाणे करून सोडाबे सकळ जन' 
यासाठी असे लिखाण करायला हवे! हळूहळू बाचकांना 
सबय लागेल. 

या पुस्तकातील सुयोग्य गोष्ट म्हणजे लढायांमध्ये 
हुतात्मा झालेल्या शूर वीरांचे पुष्कळ फोटो छापले असून 
त्यांना श्रद्धांजली वाहिली आहे. हे करणे आवश्यकच 
होते. 

मराठीतल्या पहिल्याच ब खूप मेहनत करून 
लिहिलेल्या या ग्रंथात काही खुपणा-या त्रुटी आहेत. त्या 
नसत्या, तर बरे झाले असते. तथापि मनुष्याने केलेल्या 
कोणत्याही गोष्टीत काहीतरी उणे राहतेच. त्यामुळे ग्रंथाचे 
महत्त्व कमी होत नाही. अशा त्रुटींची काही उदाहरणे 
खाली देत आहोत. 
१) पुस्तकाच्या पान ४ बर असे बिधान आहे. 'व्हायचे 
तेच झाले. २० नोव्हेंबर १९६२ ला, नेफामधील कामेंग 
आणि लोहीत डिव्हिजन्समध्ये थोरातांनी मोडी भाष्य 
केलेल्या तंतोतंत मार्गांकरबी चिनी सैन्याने आक्रमण 
केले. २० नोव्हेंबर १९६२ ही चीनने एकतर्फी युद्धविरामाची 
घोषणा केल्याची तारीख आहे. आक्रमण झाले २० 
ऑक्टोबर १९६२ रोजी. २० नोव्हेंबर अक्षरी असल्याने 


येथे छपाईची चूक ही तर लेखरक॑ व 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


अमृतमहोत्सवी ११:9० 


39” 


प 4 
कढ . 
श -्» 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


२६ 
संपादक दोघांच्याही नजरेतून ही चूक कशी निसटली, 
हा प्रश्‍नच आहे. 
२) दिनांक ७ नोव्हेंबर १९५० रोजी (चीनने तिबेट 
काबीज केल्यावर) सरदार पटेलांनी प्रधानमंत्री नेहरू 
यांना एक सविस्तर पत्र लिहिले होते. ज्येष्ठ पत्रकार 
दुर्गादास यांनी स्वतःच्या 'इडिया - फ्रॉम कर्झन टू नेहरू 
अँण्ड आफ्टर' या ग्रंथात परिशिष्ट म्हणून ते छापले. 
या पत्राचा खूप मुद्देसूद सारांश लेखकाने नोंदला आहे. 
मात्र पत्रावर भाष्य करताना एक महत्त्वाचा भाग दुर्लक्षित 
राहिला आहे. तो असाः 

ग॥85९ घा€ 501020 16 तृप१९51015 एणांली 
०९ट्पा' 10 एफ णाणाते. शॉ. 15 ]05891012 हावा 9 
ठला$तहाचा101 0 11858 णावटि5 11% 1९ 
पश 0 छांतटा' तृण251015 01 0पा'!2]वॉ10150110) 
छणीणी (1॥0॥1., श॥551, 1210, डिर्गाचि चात 
8ए॥:..' संरक्षण क्षेत्राचा थोडाफार अभ्यास 
असणा-यांना पत्राचा मसुदा सर गिरिजाशंकर बाजपेयी 
यांचा आहे, हे माहीत आहे. सर गिरिजा हे आय. सी. 
एस. श्रेणीत खूप वरिष्ठ अधिकारी होते ब परराष्ट्र 
धोरणाचे उत्कृष्ट जाणकार होते. दुस-या महायुद्धाच्या 
काळात ते वॉशिंग्टन येथे हिंदुस्थान- अमेरिका यांच्या 
संबंधातील बाबी हाताळणा-या कार्यालयाचे प्रमुख होते. 
सरदारांचे मूलभूत धोरणाबाबत नेहरूंशी तीव्र मतभेद 
होते. अमेरिकेविषयी ब आय. सी. एस. अधिका-यां- 
निषयी नेहरूंच्या मनात एक अढी होती.' 'भांडबलशाही' 
हे तात्त्विक कारण आणि कृष्ण मेनन यांनी घातलेले 
खतपाणी त्यामुळे 'तिबेट' या प्रश्‍नाचा फायदा घेत आपले 
सर्ब धोरण (समाजबाद, चीन रशियाकडे झुकलेला 
कल वगैरे) मुळातूनच बदलण्याचा प्रयत्न काँग्रेसमधील 
एक गट नोकरशाहीच्या साहाय्याने करत आहे, असा 
निष्कर्ष नेहरूंनी काढला, असे मानायला बाब आहे. 

कोरियन युद्धाच्या वेळी पाकिस्तानने नाममात्र सहभाग 
देत भरपूर आधुनिक शस्त्रास्त्रे फुकटात पदरात पाडून 
घेतली. भारतानेदेखील एक बा दोन पलटणी पाठवून 
भरपूर अत्याधुनिक शस्त्रे मिळवून संरक्षण- सिद्धता 
वाढविण्याची संधी साधाबी असा, एक मत- प्रवाह 
होता. पण फक्त रूग्णवाहिकापथक पाठवणे मान्य करून 


अनुक्रमणिका 


नवभारत । ऑगस्ट २०१६ 


नेहरूंनी ही संधी गमावली अशी, आठवण काकासाहेब 
गाडगिळांनी 'लाल किल्ल्याच्या छायेत' या पुस्तकात 
दिली आहे. 

व्यूहात्मक धोरणाबद्दलची ही पार्श्वभूमी ब त्याच्या 
पडसादांची चर्चा या महत्त्वाच्या ग्रंथात हबी होती, असे 
बाटते. 

अमेरिकेबाबत नेहरूंच्या अढीचे एक उदाहरण नेहरूंचे 
बिश्चासू श्री. गणदेविया यांनी दिले आहे. १९४९ साली 
नेहरूंनी अमरिकेला पहिली भेट दिली. त्याआधी 
अमेरिकेकडून धान्यपुरबठा व्हाबा या संबंधात बाटाघाटी 
चालू होत्या. मात्र त्या पुढे सरकत नव्हत्या. त्या संबंधात 
अन्न मंत्रालयाकडून एक टिपण आले. त्यात म्हटले होते 
कौ, 'अमेरिकेच्या अध्यक्षांबरोबर बोलणी करताना नेहरूंनी 
अध्यक्षांना विनंती कराबी को, धान्य- पुरबठ्याचा करार 
लबकर व्हाबा.' टिपणातील हा मुद्दा बाचताच नेहरू 
रागावले आणि 'मी काय तिथे भिकेची झोळी घेऊन 
जाऊ काय?' असे ते मूठ आवळून जोराने म्हणाले. 
त्यांनी त्या मुद्द्यावर काट मारली. खरेतर मागणी आधीच 
झाली होती आणि देशात अन्नाची हाकाहाक होती. अशा 
वेळी देशाच्या नेत्याने बाटाघाटींना बेग याबा, एबढीच 
बिनंती करायची होती. यात वावगे काय होते ? नेहरूंच्या 
रागाच्या स्फोटामागे त्यांचा अहंकार किती व अमेरिकेबद्दल 
अढी किती, याचा विचार करता येईल. मात्र सर गिरिजा 
आणि सरदार पटेल भूव्यूहात्मक बदल सुचबीत होते. 
या संदर्भात (ञाळटटा0) बदल म्हणजे काय, आणि 
डाबपेचात्मक (1901०91) उपाय म्हणजे काय, यांतील 
फरकाची चर्चा करायला हवी होती. 
३) पुस्तकात 'क्बचित' असा शब्द बापरला आहे. 
'आर्मर्ड' या इंग्रजी शब्दाला हा प्रतिशब्द. संरक्षणक्षेत्रातले 
बरेच शब्द इंग्रजीत असतात. कारण पाश्‍चात्त्यांनी 
संरक्षणाचे जे शास्त्र ब तंत्र बिकसित केले, त्यात ते 
शब्द तयार झाले. आपण मराठीतही ब-याच ठिकाणी 
इंग्रजी शब्दच वापरतो. पण काही ठिकाणी आपण 
अर्थवाही मराठी शब्द तयार केले व रूळलेही. उदा., 
'टँंक' या शब्दाला 'रणगाडा' हा शब्द रूढ झाला. 'कवच' 
हा शब्द महाभारतातही आहे ब त्यावरून 'कर्बचत' 
(म्हणजे कवचाने आच्छादिलेला) असे रूप तयार होते. 


£ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


न सांगण्याजोगी गोष्ट 


मात्र 'आर्मर्ड' या शब्दाला 'चिलखती' हा शब्द खूप 
काळ रूढ आहे. तेव्हा तो सोडून 'कबचित' हा निराळा 
व रूढ नसलेला शब्द बापरण्याची जरूर नव्हती. 

तथापि संरक्षणशास्त्राविषयी लिहिताना भासणारी 
एक गरज नोंदवायला हवी. एकतर मूळ इंग्रजी शब्द 
जसेच्या तसे वापरावेत किंबा सोपे, रुळतील असे 
प्रतिशब्द तयार करावेत. परंतु मूळ इंग्रजी शब्द वापरायचे 
झाल्यास त्या शब्दांना अभिप्रेत असणारी बस्तू मराठीत 
वर्णन करून सांगाबी लागेल ब ते काहीसे निचित्र 
होईल. तेव्हा मे. ज. पित्रे. यांनी पुण्यात भाषातज्ज्ञ, 
इतिहाससंशोधक वब संरक्षण दलातील निवृत्त मराठी 
अधिकारी यांच्या साहाय्याने अशा तांत्रिक शब्दांना योग्य 
असे प्रतिशब्द तयार कराबेत. 
४) ले. ज. थोरात यांच्या आत्मचरित्रात नेहरूंशी झालेल्या 
संभाषणातील *४०प ॥॥.॥चा'51315 घा'2 12 
11ए125' असे नेहरूंनी उच्चारलेले वाक्‍य दिलेले आहे. 
लेखकांनी त्याचे भाषांतर करताना '11111€5' या शब्दासाठी 
'खेचर' हा शब्द बापरला आहे. मात्र नेहरूंना अभिप्रेत 
असलेला भावार्थ कळण्यासाठी मराठीत 'आडेल तटु' 
चपखल शब्द आहे. 
५) थोरात ब नेहरू यांच्या भेटीत थोरातांनी १९५९ 
साली पाठविलेले व भूदलप्रमुख जनरल थिमऱ्या यांनी 
अनुकूल अभिप्राय देऊन संरक्षण मंत्र्यांकडे पाठविलेली 
'त्रिस्तरीय' योजना आपल्यापर्यंत पोचलीच नाही, असे 
नेहरू रागावून म्हणाले, असा उल्लेख आहे. हा उल्लेख 
कितपत विश्वसनीय आहे, हा प्रश्‍नच आहे. 

नोव्हेंबर १९६२ मध्ये सीमायुद्ध चालू असताना 
नेहरूंचे लोकसभेत एक भाषण झाले. तेव्हा नेहरूंनी 
सांगितले की, थोडीथोडी माघार घेत चिनी सैन्याला 
आत घुसू द्यावे आणि मग अनुकूल ठिकाणी भारतीय 
सैन्याने त्यांना जबरदस्त उत्तर द्यावे, अशी योजना सुचवली 
गेली होती. पण नेहरू पुढे म्हणाले कौ, अशी माघार 
घेणे भारतीय जनतेला पटले नसते. ही हकिकत '515 
॥॥०प5810 1)9%४5' या पुस्तकात दिली आहे. 

१९६७ साली कृष्ण मेनन यांनीही एका मुलाखतीत 
हेच कारण थोरातांची योजना न स्वीकारण्याचे दिलेले 
आहे. त्याबरून असे बाटते कौ, थोरातांची संपूर्ण योजना 


अनुक्रमणिका 


२७ 


नेहरूंपुढे न ठेवता त्याची रूपरेषा नेहरूंना सांगितली 
गेली असेल. असे काही झाले नसेल, तर थोरातांची 
डिसेंबर १९६२ मध्ये भेट होण्यापुर्बी नेहरूंनी केलेल्या 
भाषणाचा उलगडा होत नाही. 

६) पुस्तकात प्रत्येक प्रकरणाच्या शेबटी संदर्भ दिले 
आहेत. मात्र पुस्तकाच्या शेबटी सर्व संदर्भ साहित्याची 
यादी दिलेली असते; ती येथे नाही. तसेच व्यक्‍ती ब 
स्थलसूची याही नाहीत. ही महत्त्वाची उणीबच आहे. 
तसेच नेव्हिल मॅक्‍्सवेलच्या 'इंडियाज चायना बॉर' या 
पुस्तकाचे नाव अनेक ठिकाणी 'द इंडियाज चायना बॉर' 
असे चुकीचे छापले आहे. 

७) 'हिंडसन-ब्रुकर्स समिती'चा अहवाल आजही 'गुप्त'च 
आहे. मात्र तो नेव्हिल मॅक्सवेल यांना उपलब्ध होता. हे 
गुपित गेली अनेक दशके जाणकारांना माहीत आहे. 
अलीकडे मॅक्सवेल यांनी या अहबालातील काही पाने 
त्यांच्या वेबसाइटबर प्रसिद्ध केली. पण मॅक्सबेल यांनी 
पुस्तकात जे म्हटले होते, त्यापेक्षा नबीन असे या पानांतून 
काहीच हाती लागत नाही. 

८) पुस्तकात एके ठिकाणी भारतातला 'सखल' प्रदेश 
असा शब्द वापरला आहे. हिमालयाच्या तुलनेत भारतातला 
कोणताही प्रदेश (अगदी सह्याद्रीसुद्धा) सखलच म्हणावा 
लागेल, इथे 'मैदानी' असा रूढ शब्द बापरला असता. 
तर हा गैरसमज झाला नसता. 'द ग्रेट गेम' याला 
लेखकाने 'महाद्रंद्र' असे म्हटले आहे; पण दंद्र' म्हणावे 
असे काहीच घडलेच नाही. तत्कालीन सोव्हिएट युनियनच्या 
परराष्ट्र मंत्र्याने या युद्धाला 'टुनमिंट ऑफ शाडोज' 
म्हणजे 'हा खेळ सावल्यांचा' असे संबोधले होते, ते 
यथार्थ आहे. 

९) पुस्तकाचे नाब 'न सांगण्याजोगी गोष्ट' असे आहे. 
नाव ठेवण्याचा अधिकार लेखकाला नक्कीच आहे. 
तथापि मतभेद व्यक्‍त करण्याचे स्वातंत्र्य वाचकाला असते. 
राष्ट्राच्या इतिहासात 'जय' नाबाचे इतिहास घडतात. 
त्यांच्या गाथा गायल्याही जातात. पराभवाच्या आठवणी 
कटू असतात म्हणून पार्श्भभूमी, कारणे यांच्यासह त्या 
पराभवाच्या गोष्टी वारंवार सांगाव्या लागतात. गझनीचा 
महमद इतके अंतर ओलांडून सोमनाथापर्यंत कसा पोचला? 
उत्तरेतल्या 'कारा' या तर : सुभेद्यर,आल्लाउदद 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


*€2& अमृतमहोत्सवी, 


7 > 


39” 


प 4 
कढ . 
श -्» 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


र्ट 


नवभारत । ऑगस्ट २०१६ 


देबगिरीला पोचेपर्यंत यादबांचे राज्य गाफील कसे राहिले? हाताळल्याबद्दल लेखकांना धन्यवाद. 
पानिपतला १७६१ साली पराभव का झाला ? आंग्र्यांचे पुस्तकाची छपाई व इतर निर्मितिमूल्ये प्रकाशन 
आरमार इंग्रजांच्या मदतीने नष्ट करून स्वराज्याचा कोणता संस्थेच्या लौकिकास साजेशी आहेत. 
फायदा नानासाहेब पेशव्याने साधला? अशा प्रश्‍नांची न सांगण्याजोगी गोष्ट 


चर्चा पुराव्यांच्या आधारे समाजात नेहमीच होत राहिली 
पाहिजे. 


मे. ज. शशिकांत पित्रे 
राजहंस प्रकाशन, 


सीमायुद्धाच्या बाबतीत अशीच चर्चा मुद्देसूद, सप्रमाण, पाने ४०१, 
योग्य नकाशासह ओघवत्या भाषेत मे. ज. शशिकांत किंमत रु. ३७५/- 
पित्रे यांनी या पुस्तकात केली आहे. मराठीत तरी अशी जॅ जेट जॅ 


चर्चा यापू्बी झाली नाही. हे आवाहन समर्थपणे 


ऱ गां 
प्राज्ुमझाठशाळामडळ, १ डु 


आमचे नवीन प्रकाशन 


साहित्याचे तर्कशास्त्र 


(तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी यांची 


साहित्यविषयक अध्यक्षीय भाषणे) 
संपादक : सीताराम रायकर, द. दि. पुंडे, पंडित टापरे. 


तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी यांनी अनेक प्रसंगी साहित्यावर आपल्या भाषणांमधून जे 
विचार मांडले, त्या भाषणांचा हा संग्रह मराठी साहित्याच्या अभ्यासकांना आणि सर्वसामान्य 
वाचकांनाही मार्गदर्शक ठरावा असा आहे. या ग्रंथात शास्त्रीजींनी संस्कृत साहित्यशास्त्राचे 
विचारमंथन तर केलेले आहेच; याखेरीज त्यांनी आधुनिक साहित्यविचाराचीही दखल 
घेतलेली आहे. हा ग्रंथ मराठी साहित्याच्या अभ्यासकांना अतिशय मौल्यवान ठरावा, असाच 
संपन्न झालेला आहे. संपादकमंडळाने प्रदीर्घ प्रस्तावना सुरुवातीस देऊन या ग्रंथाचे मोल 


अधिकच वाढविले आहे. 


पृष्ठे : ४२ 5 ४२७ 


संपर्कासाठी पत्ता : चिटणीस, प्राज्ञृमाठशाळामंडळ, 
३१५, गंगापुरी, वाई, जि. सातारा. 
दूरध्वनी क्र. ०२१६७/२२०००६ 


किंमत रु. ७५०/- 


त्य डं 
& अमृतमहोत्सवी, र क 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


अनुक्रमणिका 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


इस्लामची प्रथाव आधुनिकता* 
एस. अलम खुन्मिरी 
(हा लेख इंडियन कमिटी फॉर कल्चरल फ्रोडम्‌ या संस्थेने हैदराबाद येथे फेब्रुबारी १९६६ मध्ये 
भरविलेल्या परिसंवादात मांडला होता; परिसंगादाचा विषय होता - इस्लामची प्रथा ब आधुनिकता.) 


सर्ब उच्च धर्मांप्रमाणेच इस्लाममधेही एक मूलभूत 
दृष्टी ब सिद्धान्तांची व्यवस्था आहे आणि ही 
सिद्धान्तव्यबस्था त्याच्या इतिहासात ह्या दृष्टीच्या 
केन्द्राभोबती झाली आहे. नियमव्यवस्था (1,307) आणि 
मूलभूत तत्त्वदृष्टी (९1७) यांच्यात एकरूपता 
असल्यामुळे जगातील उच्च धर्मांमध्ये इस्लामला बहुधा 
असाधारण स्थान प्राप्त झाले आहे. पबित्र ग्रंथ हा 
नियमव्यवस्था ब तत्त्वदृष्टी यांचा आधार होय. ज्यांना 
ईश्वराचे भय आहे त्यांना निश्‍चित मार्गदर्शन मिळते, 
असा या ग्रंथाचा दाबा आहे. हा ग्रंथ ईश्वरबाणी आहे व 
ग्रंथाच्या सर्ब भागांना समान प्रामाण्य आहे. मुसलमानास 
ई*राचे अस्तित्व जितके मूलभूत, तितकीच ईश्वरी 
बाणीबरील श्रद्धा ही मूलभूत होय. या ग्रंथातील मुलाच्या 
दायभागाचा नियम असो बा अंतिम निर्णयदिनाचे भविष्य 
असो, सर्वच सारखे अबाध्य आहे. या दोन प्रकारच्या 
आविष्करणांमध्ये किंवा सिद्धान्तांमध्ये तथ्याचे तारतम्य 
ठरविण्याचा अधिकार कोणाही अनुयायाला नाही. रूढ 
देवताज्ञानाची मांडणी अशा प्रकारे झाली आहे कौ, 
त्यामुळे इस्लामच्या सिद्धान्तरचनेत प्रेषिताच्या ऐबजी ग्रंथाला 
केंद्रस्थान प्रापत झाले आहे. या त्याच्या स्वीय गुणामुळे 
इस्लामच्या जगात नियमव्यबस्थेला बास्तविकता प्राप्त 
झाली. 
इस्लाम ही राजकीय शक्‍ती 

तत्त्वदृष्टी (४15101) व नियमव्यबस्था (1,907) 
यांच्या समान प्रामाण्यामुळे इस्लाम विशिष्ट प्रकारचा 
धर्म बनला आणि प्रेषित हा स्वतः मदिनेच्या गणराज्याचा 
सार्वभौम नियंता बनून त्याने स्वतःच्या कारकिर्दीतच ती 
नियमव्यबस्था लादली व कार्यवाहीत आणली. यामुळे 
भाबी पिढ्यांमध्ये एक गुंतागुंतीची परिस्थिती निर्माण 
झाली. माणसाचे आध्यात्मिक परिबतन करण्याकरिता 


दिलेला संदेश म्हणजे मक्‍काचा इस्लाम झाला, तर 
मदिनेचा इस्लाम हा जिवंत राजकौय शक्‍ती बनला आणि 
नव्या राज्याचा धर्मही बनला. प्रेषिताच्या मरणानंतर ते 
राज्य ढासळले नाही; तर उलट, पहिल्या बीस वर्षांत 
बिस्तारले. त्यामुळे परंपरेला व प्रेषिताच्या जीबनाला 
महत्त्व प्राप्त झाले. प्रेषिताच्या सहका-यांवर राज्यकारभार 
सोपविला व त्यांनी प्रेषिताच्या व्यवहारापासून मार्गदर्शन 
मिळविले. प्रेषिताच्या व्यवहाराला म्हणजे सुन्नाला 
कुराणाच्या खालोखाल स्थान प्राप्त झाले ब हळूहळू 
कुराण ब सुन्ना यांचा दर्जा समान बनला. कुराण ब सुन्ना 
यांच्याबरोबर खलाफा म्हणजे सहका-याचा व्यवहार हे 
तिसरे महत्त्वाचे तत्त्व स्वीकारले जाऊ लागले. इस्लामी 
परंपरा म्हणून ज्याला आपण म्हणतो, त्याचे मूळ असे 
ऐतिहासिक विकासात आहे. 
इस्लाम प्रथम गतिशील व नंतर अगतिक 
बिस्ताराच्या पहिल्या पर्वात देबताज्ञानाचे प्रश्‍न 
क्वचितच चचिले जात; परंतु जेव्हा उत्साहाचा पहिला 
भर ओसरला आणि समृद्धीच्या कालखंडास प्रारंभ झाला, 
तेव्हा व्यवहारी कायदेशीर वादांची बरोबरी देवताज्ञानाच्या 
चर्चांनी मिळविली. कायद्याचे संहितीकरण झाल्याबरोबर 
मुस्लिम जगातील उत्कृष्ट मने तत्त्वज्ञान व देवताज्ञानसंबंधी 
आकर्षक प्रश्‍नांकडे आकृष्ट झाली. इस्लामच्या ५ व्या 
शतकाच्या सुमारास जेव्हा इस्लामच्या सांस्कृतिक 
परिसरात अल घझालीचा उदय झाला, तेव्हा इस्लामी 
पुराणमतबाद पक्का रुजला गेला. अल घझालीने 
पुराणमतबादाला तात्त्विक अधिष्ठान दिले ब 'गूढमार्ग' 
आणि 'पुराणनिष्ठ देवताज्ञानमार्ग' यांच्यांतील अंतर भरून 
काढले. जेव्हा इस्लामी संस्कृतीच्या सुबर्णयुगाच्या 
समाप्तीचा समय जबळ आला आणि तत्त्ववेत्ते ब 
विज्ञानविशारद यांचे युग संपले, तेव्हा इतिहासाने घझालीची 


*नवभारत ऑगस्ट १९६६ मध्ये प्रकाशित झालेला हा लेख पुनर्मुद्रित करत आहोत. 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


डा पर र 
ढ् जॅ ९ 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


शे 
ब्र 1. 
1] 


३० 


बाजू समथित केली होती. बुद्धिबादाबरील श्रद्धेने 
चमत्काराच्या आशेला स्थान दिले व निश्‍चित तत्त्वाच्या 
शोधाला अंतिम तत्त्वाच्या शोधाचे रूप आले. बुद्धीला 
निश्‍चितीपर्यंत नेता येत नव्हते म्हणून गूढबादी व सुफी 
यांच्या अन्तर्ज्ञानाचा आश्रय घेणे भाग पडले. मानसिक 
ताणाचा इस्लामी जगाला बहुधा थकवा आला ब 
समाधानाची कास धरली. कुराणाच्या शाश्तपणाचे तत्त्व 
कुराणाशी संबद्ध असलेल्या सर्वांच्या शाश्वतपणापर्यंत 
ब अंतिमत्वापर्यंत पोचले; शिया ब सुन्नी यांच्यामधील 
फूट कायमची ठरली. स्वतःला परंपरागत ब समाजनिष्ठ 
लोक म्हणून सुन्नी समजू लागले, तरी त्यांच्यात 
नियमव्यबस्था व देवताज्ञान यांचे चार संप्रदाय निर्माण 
झाले आणि शियांचे इमामिया ब इस्मैलिया असे भेद 
पडले. या संप्रदायविच्छेदामुळे इस्लामी परंपरेतही भेद 
पडले; परंतु एकंदरीत ऐक्यभावना मात्र सर्वत्रच दृग्गोचर 
झाली. सर्जनशीलतेची शक्‍ती मात्र सवांची संपली आणि 
सबांनी सिद्धान्तांच्या विश्वात स्वतःला कोंडून घेतले. 
इस्लाम हे एक अव्यक्‍त सामान्य बनले आणि त्याचे 
प्रतिनिधित्व करणारे आपसात लढणारे संप्रदाय आपण 
फक्त अंतिम सत्याचे बारस म्हणून मिरवू लागले. अंतिम 
सत्याच्या या कल्पनेने इतिहासातील आणीबाणीच्या समयी 
आपसातील वैराची समस्या सोडविण्यास मदत केली; 
परंतु ही सोडवणूक सर्जनशील शक्तींच्या व्ययात शक्‍य 
झाली. इस्लाम अगतिकतेच्या अबस्थेत शिरला आणि 
त्याच्यातील विचारांची व सर्जनशील संस्कृतीची प्रेरकता 
संपली. 
भारतीय इस्लाम हा विरुद्ध तत्त्वांची खिचडी 
अशा अवस्थेत कॉन्स्टंटिनोपलवर कब्जा मिळाला 
आणि भारतात मुस्लिम सत्तेचा जम बसला. जेव्हा 
इस्लाम भारताच्या राजकीय ब सांस्कृतिक परिसरात 
प्रभाब गाजवू लागला, तेव्हा अगोदरच त्याची वैचारिक 
क्षेत्रातील जीबनशक्‍ती नष्ट झाली होती, हे इतिहासातील 
विषादकारक तथ्य आहे. या वेळेपयंत वृद्धी, बिकास, 
अबनती व विकलन या अवस्थांतून त्याच्या बौद्धिक व 
देवताज्ञानविषयक पद्धती गेल्या होत्या. राजकीय वैभव 
आणि बौद्धिक अगतिकता यांच्यात स्पष्ट अंतर राहिले. 
मुस्लिम राज्य ब भारतखंडीय प्रचंड मुस्लिम जनता 


अनुक्रमणिका 


नवभारत । ऑगस्ट २०१६ 


यांचा संप्रदाय म्हणजे हनिफच्या नियमब्यबस्थेसह 
हनिफप्रणीत देवताज्ञान असे झाले. सत्ताधारी ब परंपरागत 
जीवनपद्धतीचा त्याग करण्यास असमर्थ बहुजन यांच्यातच 
केबळ अंतर निर्माण झाले नाही, तर इस्लामी कायद्याच्या 
कार्यक्षेत्रातील लोक ब सामान्य मुसलमान यांच्यातही 
अंतर उत्पन्न झाले. सुफींच्यामधील रूढ कल्पना ब व्यवहार 
यांच्यावर आधारलेला इतरेजनीय धर्म कायदेपंडितांच्या 
पुराणमतबादाच्या बरोबरच वाढीस लागला. गूढबादी 
सुफींच्या ब रूढिबिरोधी भक्‍तकबींच्याकडे समाजाचे 
बौद्धिक नेतृत्व आले; आणि त्यामुळे देवताज्ञानी व सिद्धान्त 
बिवरणकर्ते यांना या नव्या शक्‍तीशी जुळवून घेणे भाग 
पडून प्रतिकाराच्या अनुकूल क्षणाची प्रतीक्षा करीत बसणे 
प्रापत झाले. भरतखंडातील इस्लामी परंपरा या भिन्न ब 
बिरोधी तत्त्वांची दुःखद सांगड बनली आहे. शेख अहमद 
सिरहिंदीसारख्या तथाकथित शुद्धिकरणवाद्यांनासुद्धा सुफी 
म्हणून मिरबावे लागले, ही इतिहासाची बक्रगतीच म्हटली 
पाहिजे. 
श्रांत व अशक्‍त झालेला इस्लाम 

बरील प्रकारच्या व्यवहारी तडजोडीने इस्लामी 
परंपरेला नव्या लक्षणांची जोड मिळाली, अंतिमतेच्या 
कल्पनेशिञआाय भूतकाळाचे भाबनिक ब बौद्धिक 
परावलंबित्व हेही सांस्कृतिक परिस्थितीचे प्रभावी लक्षण 
बनले. जे जे मोलाचे ते ते भूतकाळाचा वारसा, अशी 
मनाची सामान्य भावना झाली. प्रतिष्ठित ब बोजड शेलीच्या 
हिंद-फारसी काव्यातही ही भावना प्रतिबिनित झाली. 
सुफी लेखनात काही सर्जनशील क्षण दृष्टीस पडले 
परंतु अशा सर्जनशील क्षणांना निवृत्ती व दैवबाद यांनी 
पायबंदही घातला. भारतीय ब मुसलमानी गूढबादी प्रवाहांना 
सिरहिंदीच्या प्रतिगामी आंदोलनाने निर्णायक टोला लगावला. 
कारण सर्जनशील बिचारप्रवृत्तींच्या शक्‍ती नष्ट झाल्या 
आणि इस्लाम हा संपूर्णपणे दृढबद्ध पद्धती बनला. सर्व 
दृढबद्ध पद्धतींना बाह्य प्रभाबांचे आणि अंतर्गत पाखंडाचे 
भय ग्रासते. इस्लामी परंपरेला एक प्रकारची 'मज्जा- 
बिकृति' बाधू लागली. इस्लाम आपल्या कबचात बंद 
होऊन पडला व वस्तुस्थितीच्या विश्वापासून परावृत्त 
झाला. बुद्धी पुनरावृत्तीच्या चक्कात सापडली आणि भूतकाळी 
वडिलधा-यांनी जे सांगितले, त्यावर भाष्ये व रहस्ये 


ही गण 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास । 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


इस्लामची प्रथा व आधुनिकता 


लिहिण्याच्या परिश्रमात गुंतली. भूतकाळाने जी सर्जनशील 
उत्तरे दिली, त्यांनी अंतिम सत्याचा आकार धारण केला. 
हे महत्त्वाचे तथ्य विसरले गेले कौ, तथाकथित अंतिम 
सत्ये ही मागील ऐतिहासिक अवस्थांमध्ये कालाची जी 
आव्हाने निर्माण झाली, त्याची उत्तरे होती. ग्रीक तत्त्वज्ञान 
ब इस्लामी तात्त्विक दृष्टी यांचा मुस्लिम पांडित्याने 
संपादिलेला सर्जनशील समन्बय म्हणजे कलम होय; 
कलम या वेळी मुस्लिम तत्त्वज्ञान बनले; अरबांच्या 
सांस्कृतिक परिस्थितीतील ग्रीक बिज्ञानाचा प्रबाह अरबी 
विज्ञान किंबा हिकमत बनला. अंतिम सत्याची कल्पना 
बा भ्रम याचे तात्त्विक मूळ महंमदाच्या ऐतिहासिक 
व्यक्‍्तिमत्त्वामध्ये निर्माण झालेल्या प्रेषितपणाच्या कल्पनेत 
व इस्लाम हा ईश्करनिर्दिष्ट धर्म आहे, या कल्पनेत 
आहे. या कल्पनांची तार्किक परिणती म्हणजे अंतिम 
सत्याची कल्पना नव्हे; त्या कल्पनांचा तो विपर्यास 
किंवा विकार होय; संस्कृतीच्या श्रांत ब अशक्‍त बनलेल्या 
मनाचे ते कार्य होय. 
आगतिक इस्लाम व गतिशील वैज्ञानिक संस्कृती 
यांचा संघर्ष 

जर इस्लामी परंपरा बाह्य जगापासून विलग राहून 
स्वतःचे जीबन जगत राहिली असती, तर इस्लामी 
माहात्म्याची पुढील वाढ थांबविणारे एक कारण' एवढेच 
स्वरूप अंतिमतेच्या भ्रमाला आले असते; तो विघटनेचे 
कारण बनला नसता. १९ व्या शतकातील पश्‍चिमेच्या 
संपर्काने भरतखंडातील इस्लामी परंपरेच्या अधिष्ठानाला 
डळमळीत केले. जी एक संस्कृती वैज्ञानिक बनत होती 
ब जी दुसरी संस्कृती सर्जनशक्तिविरहित झाली होती, 
त्यांच्यात तो संघर्ष होता. 

प्रत्यक्ष अनुभव व त्याचे परीक्षण म्हणजे बौद्धिक 
पद्धती यांच्याबर आधारित वैज्ञानिक संस्कृती असते. या 
विस्तृत वैज्ञानिक संस्कृतीचा एक आविष्कार अनुभावाश्रित 
दृष्टी होय. आधुनिकतेला विविध बाजू आहेत आणि 
गेल्या दोनशे वर्षांमध्ये तिच्या प्रवृत्तीत पुष्कळ बदल 
झाले आहेत. प्रवृत्तीत बदल झाले असले आणि या 
शब्दाच्या अर्थातही बदल झाले असले, तरी एका गोष्टीत 
बदल झालेला नाही; ती म्हणजे पृथक्करणात्मक रीती 
ब बुद्धीचे प्रामाण्य. तिचा प्रारंभबिंदू देकार्तने मांडलेला 


अनुक्रमणिका 


:34 


संशय होय; तिची परिणती कांटची समीक्षापद्धती होय. 
या व्यापक मानबताबादी आंदोलनाचे नैतिक परिणाम 
म्हणजे मानब व्यक्‍तीचा महिमा आणि माणसाची 
असाधारण वैशिष्ट्ये हे होत. या आंदोलनाने धर्माची 
उच्चतर समीक्षा आणि संस्कृतीच्या प्रश्‍नांची ऐतिहासिक 
पद्धतीने मांडणी यांना जन्म दिला. मानबी अस्तित्वाच्या 
नव्या सीमांना ऐतिहासिक पद्धती लावण्याचे सामर्थ्य 
बिकासबाद व मार्क्सबादी समाजविज्ञान यांच्या योगे 
निर्माण झाले. इंद्रियातीताबरील श्रद्धा प्रमाणाबाहेर 
डळमळीत झाली असलां, तरी पश्‍चिमी संवित्तीने 
इंन्द्रियातीताला संपूर्णपणे बाधित केले नाही. पश्चिमी 
संवित्ती दोन भिन्न दिशांनी विकास पावत होती; एक 
कांटने सुचविलेली ब दुसरी प्रत्यक्ष अनुभवबबाद्यांनी 
मांडलेली. ह्या दोन विचारगती परस्परांशी अंततः विसंगत 
असल्या, तरी दोन्ही मुक्‍त वैज्ञानिक अन्वेषणास पुष्टी 
देतात; पहिली मात्र एका मर्यादित विशिष्ट क्षेत्रापुरती. 
अंततः दोन्ही विचारगती परस्परविसंगत असल्यातरी 
त्या एका मुदद्याबर संगनमत करतात, तो म्हणजे बुद्धिबादी 
देवताज्ञानाची अशक्यता. कांटने बुद्धिवादी देवताज्ञान 
नाकारून प्रस्थापित धर्मसंस्थेच्या शुंखलांमधून विज्ञान 
ब नीतिशास्त्र यांना मुक्‍त केले ब बुद्धिवादी ब सर्बब्यापी 
नीतितत्त्वज्ञानाची शक्‍यता साधली; त्याचप्रमाणे मानवी 
व्यक्‍्तिमत्त्वाच्या आंतरिक गंभीरस्थानातील इन्द्रियातीताच्या 
संबित्तीला अवसर दिला. 

कांटची उपपत्ती मानवीज्ञानाच्या क्षेत्रातील प्रचंड 
क्रांतीचे प्रतिनिधित्व करते. आणि आधुनिकतेच्या मौलिक 
चैतन्याचे लक्षण बनते. या उपपत्तीमध्ये मानवी विचारांचे 
भिन्न प्रवाह समागम पावतात आणि प्रमाणभूत बहुत्ववादी 
चेतना स्वरूपास येते. प्रमाणभूत बहुत्बबादी प्रवृत्ती ही 
अस्तित्वाची अंतिम एकात्मता अपरिहार्यपणे नाकारीत 
नाही; परंतु ती जीवनाच्या अद्वैतदृष्टीशी समीकरण 
पावलेल्या केवलाद्वैताला नाकारते. केवलाद्वैत अस्तित्वाच्या 
स्तरावरही बहुत्वबादास नाकारते आणि अद्वैताच्या अव्यक्‍त 
तत्त्वाकरिता मानवी अनुभवांच्या भिन्नस्तरांच्या स्वायत्ततेचा 
होम करते. कांटची उपपत्ती मानबी अनुभवाच्या भिन्न 
स्तरांची स्वायत्तता शक्‍यकोटीत आणते आणि लोकसत्तेला 


तात्त्विक अधिष्ठान क 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


३२ 
तदात्मभूत बाजू आहे. कांटने कलांच्या स्वायत्ततेची उपपत्ती 
आणि नीतिसिद्धान्तांच्या स्वायत्ततेची उपपत्ती यांना प्रेरणा 
दिली. गूढ दिव्यानुभवाला योग्य स्थान नाकारले नाही; 
परंतु गूढ दिव्यानुभबी व्यक्‍ती हीच फक्त मार्गदर्शक 
दीपधारी होय, ह्या दाब्यास कांटच्या विचारव्यबस्थेत 
स्थान नाही. एका बिशिष्ट मूल्याचे प्रभुत्व ब जुलूम 
मानवी जीवनाच्या अन्य मूल्यांवर चालल्यामुळे भूतकाळच्या 
महान ब भवितव्ययुक्‍त संस्कृती मोडकळीस आल्या वा 
अगतिक बनल्या. विकासाच्या समयीच महान हिंदू 
संस्कृतीला मोक्षमूल्याचे वेड लागल्यामुळे त्याचा बास्तविक 
ब परिवर्तनशील जगाशी संपर्कच सुटला. हेच दुर्दैब 
इस्लामी जगालाही भोबले. प्रेषिताचे अंतिमत्व मर्यादित 
अर्थीच सत्य होय; परंतु तीच कल्पना भूतकाळाचे अबाधित्व 
स्वीकारणारी जुलमी कल्पना बनली. 

अंतिम सत्याच्या कल्पनेला विज्ञानाच्या क्षेत्रात उघडच 
काहीच स्थान नाही; परंतु धर्माच्या ब कलेच्या क्षेत्रांशी 
या कल्पनेला सुसंगतपणा आहे; परंतु त्यांत ती सावधपणे 
ब मर्यादित अर्थाने बापरली पाहिजे. कुराणातील 
आविष्कारातील तात्त्विक अर्थात असा एक अंश आहे 
कौ, तो अंश उच्चतर प्रमाणात सत्यात्मक आहे, असा 
दाबा करता येतो. कुराणाच्या अंतिमतेच्या दाव्यामुळे 
त्याच्या बाहेर ज्ञान निश्‍चितपणे रहात नाही, असे नव्हे. 
प्रेषितांच्या अबिष्कारांच्या मालिकेतील ती अखेरची होय, 
एवढाच त्याचा अर्थ. त्याचे सांस्कृतिक उन्मेष निरनिराळ्या 
ऐतिहासिक युगांमध्ये ब भिन्न सांस्कृतिक परिस्थितींमध्ये 
भिन्न होत असले, तरी धार्मिक सत्य तत्त्वतः एकच 
असले पाहिजे, असा त्याचा दाबा आहे. 
अंतिम प्रेषितत्वाची इकबलप्रणीत मीमांसा 

प्रेषितत्वाच्या अंतिमतेची कल्पनासुद्धा बंधनमुक्‍त 
करणारी आहे असे मानता येते, ही गोष्ट इस्लामच्या 
एका सर्जनशील विचारवंताने म्हणजे डॉ. महंमद इकबलने 
स्पष्ट केली आहे. इकबलने पाचव्या व्याख्यानात असे 
म्हटले आहे: “प्रेषितत्वाचा परित्याग करण्याची आवश्यकता 
लक्षात आल्यामुळे प्रेषितत्व हे इस्लाममध्ये पूर्णतेस नेले. 
त्याचा अभिप्राय असा की, मनुष्याला मार्गस्थ ठेवणा-या 
लगामात कायम बद्ध करणे शक्‍य नाही आणि माणसाची 
आत्मसंवेदना पूर्णतेस नेणे आवश्यक आहे, म्हणून 


अनुक्रमणिका 


नवभारत । ऑगस्ट २०१६ 


माणसाला स्वावलंबी बनविणे भाग आहे.” अंतिमतेच्या 
या सिद्धान्तापासून तो काही क्रांतिकारक निर्णय काढतो. 
तो असा विचार मांडतो :- प्रेषितत्व महंमदापर्यंतच 
येऊन संपते, या गृहीत सिद्धान्ताच्या अशा बाजू आहेत- 
- एक, पुरोहितवर्चस्बाचा व बंशपरंपरागत राजत्बाचा 
परित्याग; दुसरी, बुद्धिबाद ब अनुभव यांचा आश्रय 
करण्याचे कुराणातील आवाहन; तिसरी, निसर्ग आणि 
इतिहास ही मानवी ज्ञानाची उगमस्थाने होत, असा 
कुराणाचा आग्रह. इकबलने ही गोष्ट स्पष्ट केली आहे 
कौ, धार्मिक अनुभव हा प्राणभूत तथ्य आहे ही स्थिती 
आता अंतिमतेच्या तत्त्वामुळे मानता येत नाही, असे 
नव्हे. अतिभोतिक मुळातून उगम पावल्याचा दावा 
सांगणा-या व्यक्‍तीच्या अधिकाराची मानबी इतिहासात 
आता समाप्ती झाली आहे, असा विश्चास निर्माण करून 
अंतिमतेच्या सिद्धान्ताने वैयक्‍तिक धार्मिक अनुभवाबद्दल 
टीकात्मक दृष्टी उत्पन्न केली आहे. इकबलचे मत असे 
आहे कौ, प्रेषितत्बाच्या अंतिम मर्यादा गाठणे म्हणजे 
बैज्ञानिक युगाचा प्रारंभ होय. या दृष्टीने पाहिले की, 
अंतिमता ही क्रांतिकारक ठरते. इकबलची विचारसरणी 
सर्जनशील असली, तरी इस्लामच्या बहुसंख्य श्रद्धावंतांनी 
ती अंगीकारली नाही, तर धर्म ब मुक्‍त अन्वेषणाची 
चेतना यांच्या समन्बयाकडे नेणार नाही. 
विज्ञानविकासास बंधन घालणारे इस्लामी तत्त्व 
कुराणात शाश्वत सत्यांचा आविष्कार केला आहे 
ही कल्पना वैज्ञानिक विचारांच्या अभिवृद्धीस बंधन घालणारे 
दुसरे इस्लामी प्रथेतील तत्त्व होय. शाश्वततेचे तत्त्व ब 
काल यांच्यात विरोध आहे, असा याचा तत्त्वज्ञानदृष्ट्या 
अर्थ होतो. शाश्वत ब कालातीत ईश्वरसत्ता आणि 
ऐतिहासिक मानवी अस्तित्व यांच्याबद्दल त्यात गोंधळ 
आहे. सर्वेश्वरवादी गूढानुभववाद या गोंधळास जबाबदार 
आहे. गूढानुभववाद्याच्या दृष्टीने इतिहासाची क्रमणा हे 
नेहमीच विसंगत तत्त्व ठरते. या विश्भातील जीवनापेक्षा 
पारलौकिकाच्या प्राथम्याबर कुराणातील काही बचनांनी 
भर दिला आहे. त्यातून मुस्लिम सुफींना प्रेरणा मिळाली 
आहे. सर्व धामिक संबेदनेमध्ये परलोकाच्या प्राथम्याच्या 
कल्पनेला मौलिक स्थान आहे ब तिला फार नैतिक 
मूल्य आहे; परंतु पारलौकिक जीवनाचा म्हणजे माणसाच्या 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास । 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


इस्लामची प्रथा व आधुनिकता 


अधिक आध्यात्मिक प्रगतीचा या जीवनातील नैतिकता 
हा आधार होय, या तत्त्वाशी त्या कल्पनेचा समन्वय 
साधला पाहिजे. सुफींनी या गोष्टीकडे दुर्लक्ष केले की, 
कोणतीही मानवी जीबनपद्धती कालनिरपेक्ष असू शकत 
नाही; काल हा मानबी जीबनाचा मौलिक घटक आहे, 
आणि ईश्वरी शाश्वत सत्यापेक्षा इतिहासकालाला कमी 
सत्यत्ब नाही. इकबल सुचवितो कौ, कुराणाने मानवी 
व्यवस्थेमध्ये इतिहासाचे सुसंगतत्व पुनःपुनः घोषित केले 
आहे. सामान्यतः पौर्बात्य तत्त्वविचार विकासशून्य राहिला 
याचे कारण त्याने शा%ततेचे तत्त्व अस्तित्वाच्या सर्व 
स्तरांना लागू केले. 
भयानक गोंधळ माजविणारा जीर्णोद्धारवाद 
वबिकासविरोधी 

मायेची कल्पना हा केवळ वैदिक सिद्धान्त नाही. 
तो पौर्वात्य विचारसरणीचा तारतम्याने समान लक्षणच 
ठरला. या सिद्धान्ताने इतिहासाचा महिमा कमी करण्याचाच 
प्रयत्न केला. इतिहास हा मुसलमानांचा आवडता विषय 
होता; परंतु इब्नखलदूनचा अपवाद सोडल्यास, त्यांच्यात 
ऐतिहासिक विचारसरणी गंभीर स्वरूपात बिकास 
पाबलीच नाही. रूढिनिष्ठा भूतकाळाला निलगून राहिली 
ब इतिहासाच्या एका कालखंडात जी गोष्ट शक्‍य झाली, 
ती इतिहासाच्या कोणत्याही कालखंडात शक्‍य आहे, 
असा तिने आग्रह धरला. तिने बिकास नाकारला. 
मध्ययुगीन जीर्णोद्धारबादी बहुतेक संप्रदाय ब वर्तमान 
इस्लाम यांचा हाच दृष्टिकोण होय. हाच अस्सल 
ऐतिहासिक संबेदनेचा इनकार होय. मार्गदर्शक शाशत 
तत्त्वे एका मर्यादित अर्थाने स्वीकारावीत, या कल्पनेचे 
नैतिक ब सामाजिक परिणाम विनाशक ठरत नसतात. 
ही कल्पना मानबी कृतीच्या सर्व क्षेत्रांना लागू केली, 
तर धार्मिक प्रथा सर्जनशील विचाराचे बंधन ठरते; कारण 
मग शाश्वत मूल्ये व त्यांचे ऐतिहासिक आविर्भाव म्हणजे 
संस्था यांच्यात फरक राहात नाही. धार्मिक संस्थांचे 
पुनरुज्जीबन करण्याचा ब टिकवून धरण्याचा 
जीर्णोद्धारवाद्यांचा उत्साह ही काही केवळ व्यर्थ क्रीडा 
नव्हे; मानवी प्रगतीत त्याचे घातक परिणाम घडतात. 
परंपरागत इस्लामी विचारसरणीला हा भयानक गोंधळ 
भोबला आहे. या वरील उपाय म्हणजे धर्माचा त्याग 


अनुक्रमणिका 


२२ 


नव्हे; कारण त्याच्या योगाने मानवी गटांच्या मौलिक 
गरजा जोपर्यंत भागविल्या जातात, तोपर्यंत त्याचा परित्याग 
शक्‍य नाही. निर्दोष ऐतिहासिक दृष्टिकोणच त्यावरील 
उपाय होय. त्याच्या योगाने शाश्वत, नैतिक व आध्यात्मिक 
मूल्यांचा मानवी अस्तित्वाच्या संस्थात्मक ब वैयक्तिक 
प्रकारच्या अपरिहार्य परिवर्तनाशी समन्बय साधला जातो. 
इकबलने या समन्वयांच्या प्रश्‍नासंबंधी उत्साहदायक सूचना 
केल्या आहेत. 
शाशत तत्त्व व परिवर्तन यांच्यातील समन्वयाने 
आधुनिकता 

इस्लामने कल्पिलेला आध्यात्मिक अंतिम जीबनाधार 
हा शाशत आहे; त्याचा अविष्कार परिबर्तनरूप 
वैचित्र्यामक आहे. सत्याच्या अशा कल्पनेबर आधारलेला 
समाज सातत्य ब परिवर्तन यांच्याशी सुसंगत असला 
पाहिजे. समाजापाशी सामुदायिक जीबन नियंत्रित 
करण्याकरिता शाश्ञ्त तत्त्वे पाहिजेत; सतत बदलणा-या 
जगात पाय टेकण्यास अशा तत्त्वांनी जागा मिळते. 
कुराणाप्रमाणे परिवर्तन ही ईश्वराची निशाणी आहे; त्याला 
बगळणारी शाशत तत्त्वे, जे स्वमाबतः गतिशील आहे 
त्याला अगतिक बनवितात. 

शातता ब काल या विरोधी तत्त्वांचा विरोध- 
बिकासी समन्वय असे याला म्हणता येईल. कोणती 
तत्त्वे शाश्वत आहेत हे निश्‍चित करण्यास बौद्धिक उच्च 
पात्रता असलेल्या, सर्जनशील व वैशिष्ट्यपूर्ण नेतृत्वाची 
आवश्यकता असते. हा प्रश्‍न अधिक बिकट आहे. 
पृथक्करणांनी असे ठरते कौ, समाजानेच याचा निश्‍चय 
करायचा असतो. समाजानेच विवेकपूर्ण निवड करावयाची. 
बास्तविकता आधुनिकतेच्या संवेदनेशी जुळवून घ्यावी 
लागते. आधुनिकता व 'पश्‍चिमीपणा' यांच्यात फरक 
केला पाहिजे; आणि अन्वेषणाची मुक्‍त चेतना इस्लामी 
समाजाच्या आंतरिक खोलीतून विकसित केली पाहिजे. 
भारतीय इस्लाम 

भारतीय मुसलमानांनी आधुनिकतेकडे प्रयाण 
करावयाच्या प्रश्‍नाकडे या संदर्भात पाहिले पाहिजे. ही 
कल्पना ध्येय म्हणून मोठी उत्तेजक बाटते; परंतु 
व्यवहाराच्या पातळौबर ती फार निराशाजनक ठरते. 


इतर मुस्मिम जगाचे हच रब र म नो 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


डा पर र 
ढ् जॅ ९ 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


शे 
ब्र 1. 
1] 


:3-1 


देवताज्ञानपरंपरा भारतीय मुसलमानांनी स्वीकारली आहे. 
याबरोबर भारतीय मुस्लिमांच्या खास भारतीय प्रथा आहेत, 
त्यामुळे त्यांची निराळी वाढ झाली आहे. “भारतीय इस्लाम' 
याच्यात एक विशिष्ट अर्थ आहे. भारतीय हे विशेषण 
इस्लाम या विशेष्याइतकेच महत्त्वाचे आहे. भारतात 
मूळचा अरबी इस्लाम आला नाही; तर त्याची आवृत्ती 
तु्की-इराणी इस्लाम आला. त्याची स्वतःची मुल्यपद्धती 
येथे वृद्धिगत झाली; किंबहुना दोन विरुद्ध पद्धती 
स्वीकारल्या. एक मूल्यपद्धती अन्तर्मुख व गूढवादाश्रित 
आहे ब दुसरी हनीफच्या कायदा-संप्रदायाशी संबद्ध आहे. 
तुर्की-इराणी इस्लामवर या ताणाताणीचा फार पगडा 
बसला. त्यामुळे ती मोडून पडण्याच्या अवस्थेपर्यंत पोचली. 
गूढबादी परंपरा ब देवताज्ञानसंबंधी परंपरा यांचा एकमेकांचा 
संबाद कठीण व्हाबा, इतके त्यांच्यामध्ये अंतर पडले. 
सुफी व उलेमा यांनी स्वतःची भिन्न परिभाषा विकसित 
केली. ह्या अन्तर्गत तणाबासह इस्लामने भारतात प्रवेश 
केला; तो तसाच अजूनही आहे. 

भारतीय परिस्थिती भिन्न घटकांनी बनलेली होती. 
रामानुजाचार्यांनी प्रारंमिलेले धार्मिक आंदोलन 
भक्‍्तिसंप्रदायात परिणत होऊन भारतीय आध्यात्मिक 
बाताबरणात मोठी अस्बस्थता निर्मिली. इस्लामच्या 
भारतातील आगमनाने हा तणाव अधिक तीव्र बनला. 
इस्लाममधील दोन विरुद्ध प्रवृत्तींपैकी गूढानुभववादी प्रवृत्ती 
रामानुजांनी निमिलेल्या प्रवृत्तीशी फार जुळती होती. 
त्यापासून इस्लामच्या मूलभूत देबता-ज्ञानाच्या रचनेशी 
जुळणारी स्फूर्ती मुस्लिम सुफींनी घेतली. तीच गोष्ट 
भक्‍त कवी व भक्त तत्त्ववेत्त्यांची होय; या घडामोडीत 
ते केवळ 'भिक्षा घालणारे' राहिले नाहीत. भारतीय इस्लामी 
सुफीबाद जितका इस्लामी तितकाच भारतीय आहे. त्यातील 
भारतीय अंश काढून घेतल्यास त्यातील तथ्यांश घटेल ब 
प्रभाबाच्या संबंधात रूक्ष बनेल. परंतु इस्लाममधील 
दुस-या म्हणजे देबताज्ञान आणि नियमव्यवस्था यांसंबंधीच्या 
प्रवृत्तीची परिस्थिती इतकी समाधानकारक नव्हती. 
इस्लामी देवताज्ञान आणि नियमव्यबस्था यांची नव्याने 
(भारतात) अवतरलेली परंपरा ब मूळची भारतीय परंपरा 
यांचा सांधा जमेल असा बिंदूच जबळजबळ सापडला 
नाही; दोन्ही स्वयंपूर्ण एवढेच दोहोंचे साम्य. याच क्षेत्रात 


अनुक्रमणिका 


नवभारत । ऑगस्ट २०१६ 


इस्लाम व भारतीय मूल्यव्यवस्था यांचा संघर्ष झाला. 
आंतरिक गूढानुभबाच्या राज्याबाहेर त्यांचे कोठेच जुळले 
नाही. बिशेष असा की, मुस्लिम सत्ताधा-यांनी इस्लामच्या 
नियमव्यबस्थेला आश्रय दिला; परंतु अधिक मानव्यपूर्ण 
सुफी मार्गाची उपेक्षा केली. काही मध्ययुगीन सुफी 
संप्रदायांनी धर्माच्या अंतरंगावर भर देऊन व देवताज्ञान 
आणि नियमव्यवस्था यांतील मतभेदांना मागे टाकून जे 
फूट बुजवून टाकण्याचे प्रयत्न केले, त्यामध्ये सिरहिंदी 
आंदोलनाने आणि १८ व्या ब १९९ व्या शतकांतील 
बलिउल्लाही संप्रदायाने पुनःपुनः विक्षेप उत्पन्न केला. 
१८ व्या व ९९ व्या शतकांतील मुस्लिम आंदोलनांशी 
असलेल्या त्यांच्या संबंधाचे नीट अध्ययन केल्याने या 
आंदोलनांचे प्रतिगामी स्वरूप फार स्पष्ट होते. या मध्ययुगीन 
आंदोलनांमध्येच, भारतीय मुस्लिमांचे बनलेले भिन्न 'राष्ट्र' 
या कल्पनेचे बैचारिक अधिष्ठान आहे. वर्तमानकालातील 
मोलिकताबादी आंदोलनांना जी प्रेरणा मिळते, ती केवळ 
अरबस्तानातील आंदोलनातील संघर्षणाली वहाबी 
ध्येयबादाकडूनच मिळत नाही; तर मध्ययुगीन ब तदुत्तर 
भारतीय इस्लामच्या तत्सम शुद्धीकरणात्मक 
आंदोलनांपासूनही मिळते. उत्तर भारतातील तथाकथित 
वहाबी आंदोलन आणि बंगालमधील फरेझी आंदोलन 
यांच्याच बाजूस पडलेल्या शाखा म्हणजे जमायत उलउलेमा 
आणि संघर्षणाली जमात-ए-इस्लामी हे भिन्न प्रवाह होत. 
हे खरोखर फार विलक्षण आहे कौ, त्यांचा कोठेही 
सांधा जमला नाही; पहिल्या प्रबाहाने भारतीय राष्ट्रीयत्वाचा 
प्रचार केला; परंतु त्याला इस्लामी प्रथेचा धार्मिक पाठिंबा 
मिळविण्यात कधी यश आहे नाही. महमद अली जिना 
यांनी नकळत अगोदर अस्तित्वात असलेल्या फुटीर 
प्रवृत्तीच्या आंदोलनापासून स्फूती मिळविली. भारतीय 
इस्लामचे परंपरागत संप्रदायही या बाबतीत कमी जबाबदार 
नाहीत. फूट पाडणा-या आंदोलनांना इस्लामचे 
नियमव्यबस्था व देवताज्ञानविषयक एकांगी विवरणच 
कारण होय; तेच कारण अजूनही आहे. १९ व्या 
शतकातील आधुनिकतेच्या आरोग्यसंपन्न प्रक्रियेला बिरोधी 
अशा तटबंदीचे काम उलेमांनी केले. ह्या पारलोकिक 
प्रवृत्तीने साम्राज्यविरोधी मनःस्थितीला जन्म दिला. 
इंग्रजांशी लढायचे याचे कारण ते परकीय सत्ताधारी होते 


या 1] 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास । 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


इस्लामची प्रथा व आधुनिकता 


एवढेच नव्हे, तर ते अधार्मिक (बिनमुस्लिम) होते हे 
होय. तसेच, शीख ब मराठे यांच्याशी लढायचे याचे 
कारण 'कोणतीही जुलमी सत्ता वाईट' हे केबळ नव्हे, 
तर ते अधामिक होते हे होय. अश्रद्धांशी असहकाराचे 
भयंकर परिणाम झाले. अत्यंत घातक परिणाम म्हणजे 
(भारत-पाक) फाळणी. मानव्यपूर्ण सुफी परंपरा निर्धारशून्य 
राहिली आणि (हिंदु-मुसलमानांचे) आध्यात्मिक ऐक्य 
स्थापन करण्याचे कार्य करण्यास लागणारी प्रवृत्ती 
निवृत्तिवादामुळे तिच्यात राहिली नाही. सर सय्यदचे 
आधुनिकताबादी आंदोलनही भेदवादी आवरणात प्रकट 
झाले आणि इकबलच्या क्रांतिकारक विचारांना योग्य 
मानवताबादी अधिष्ठान प्राप्त होऊ शकले नाही; कारण, 
सत्तेच्या तत्त्वाला प्रमाणाबाहेर महत्त्व त्याने दिले. 

गेल्या दोन शतकांत भारतीय इस्लाममध्ये निरोगी, 
प्रगतिपर, आधुनिक दृष्टीला अधिष्ठान मुळीच मिळाले 
नाही, हे दुःखद तथ्य आहे. मार्क्सवादी ब परंपराविरोधी 
आंदोलने या आव्हानाचे प्रत्युत्तर बनू शकली नाहीत; 
कारण, त्यांच्या नेत्यांच्या ठायी परंपरागत नामाभिधानांशिवाय 
समाजाला कसलेही समानत्व आढळले नाही. १९४७ 
साली भारतीय मुसलमान समाज अखेरच्या दुःखांतिकेत 
सापडला; कारण या उपखंडाच्या या भागातील हा समाज 
पूर्ण निराशेत टाकला गेला. भविष्यदर्शी नेतृत्व या समाजाला 
कधीच लाभले नाही; अशा स्थितीत जे नेतृत्व समाजाच्या 
आंतरिक धडपडीशी सहानुभूतिपूर्ण राहील व त्याबरोबरच 
समाजाला आधुनिक विश्वाकडे नेऊन पोचवील असे 
नेतृत्व. मोगलशाही नंतरच्या भारतीय मुसलमानांचा मूलभूत 
प्रश्‍न म्हणजे मुसलमानेतर भारतीय समाजाशी समानत्वाच्या 
नात्याने जगण्यास शिकणे हा होता. सत्ताधारी म्हणून 
नव्हे किंवा सत्तेखाली राबणारे म्हणून नव्हे; उच्च दर्जाचे 
म्हणूनही नव्हे किंबा दुय्यम दर्जाचे म्हणूनही नव्हे, तर 
मुसलमानेतर भारतीय विशातील पुरोगामी दृष्टीच्या गटांच्या 
स्वप्नांमध्ये ब महत्त्वाकांक्षांमध्ये भागीदार म्हणून आपण 
जगण्यास शिकणे हाच तो मूलभूत प्रश्‍न होता. हा मूलभूत 
प्रश्‍न अजून शिल्लकच आहे. मुसलमानांचा मूलभूत 
चुकीचा बिचार असा आहे को, ते स्वतःला 'प्रेषितसमाज' 
समजतात; प्रेषिताने स्थापलेला समाज याचा अर्थ निराळा, 
आणि स्वतः 'प्रेषित असलेला समाज' याचा अर्थ वेगळा 


अनुक्रमणिका 


२५ 


आहे. यामुळे त्याना चुकीची ऐतिहासिक बैठक मिळाली 
आहे, आणि यामुळेच ऐतिहासिक कर्तव्याच्या भावनेतून 
निर्माण होणा-या अर्धबट धार्मिक व अवास्तव उत्साहाने 
ते भारलेले आहेत त्यामुळे ते कल्पनारम्य ध्येयवादी 
बनले आहेत. आणि अन्ततः त्यामुळेच प्रेषितत्व कमी 
असलेल्या व मर्यादित अशा उद्देशाच्या मानवी प्रयत्नांपासून 
ते निवृत्त झाले आहेत. 

ईश््राचे एकत्व, मानवाचे बन्धुत्व, व्यक्‍तीचे अंतिम 
नैतिक उत्तरदावित्ब, बिवेकबुद्धीचे श्रेष्ठत्ब आणि 
वबस्तुत्वाच्या प्रमाणभूत दर्शनाची आत्यन्तिक आवश्यकता- 
-सुफींनी विकसित केलेली इस्लामची ही आध्यात्मिक 
तत्त्वे आधुनिकतेकडे करावयाच्या प्रस्थानास प्रतिबंधक 
ठरत नाहीत. धर्म या स्वरूपात इस्लामची सत्यदृष्टी या 
कल्पनांमध्ये साठविलेली आहे. जो समाज बहुप्रकारबादी 
समाज म्हणून जगतो- तो पृथक्‌ बस्तू म्हणून प्रभाव 
गाजवबिण्याकरिता किंबा जगण्याकरिता विशिष्ट 
नियमाबलीसंबंधी दृष्टीबद्दल आग्रह धरत नसतो. स्वतःचे 
विशिष्ट आध्यात्मिक रूप ब स्वतंत्र नैतिक मूल्ये तो 
सुरक्षित ठेवू इच्छील; परंतु केबळ राजकारणाच्या 
बाह्यांगापुरते जुजबी संबंध इतर समाजाशी ठेवून अगदी 
भिन्न समाज म्हणून जगू इच्छिणार नाही. समाजाच्या 
अज्ञानी गटांचा संशयविषय बनण्यास अयोग्य आकांक्षा 
कारण होतात. त्यांच्या योगाने बहुसंख्य असलेल्या 
समाजातील काही गटांच्या भयानक व हुकूमशाही प्रवृत्ती 
प्रबल होतात. एक दुष्टचक्र होते. भारतीय मुस्लिम समाजाने 
धिटाईचा निर्णय आता केला पाहिजे. 'नियम व्यबस्था' 
ब 'तत्त्वदृष्टी' यांच्यातील तणाबाचा निर्णय तत्त्वदृष्टीच्या 
बाजूने होणे इष्ट आहे. ३३३ 


न 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


जुने लेखन 
पंडिता रमाबाईंची हंटर कमिशनपुढे साक्ष 


माझी मात्र धांदल उडाली- 

आर्य महिला समाजाची धामधूम चालली असतांना 
त्याच वर्षी पुण्यास शिक्षणाची चौकशी करणारें एक 
सरकारी मंडळ आलें. लार्ड रिपनच्या कारकीर्दीत सर 
डब्ल्यू. डब्ल्यू. हंटर ह्या इंग्रज शिक्षणतज्ज्ञाच्या 
अध्यक्षतेखाली हें मंडळ शिक्षणाबाबत चोकशी मंडळ 
ओळखलें जातें. हें जेव्हां पुण्यास आलें तेव्हां आर्य 
महिला समाजाच्या सभासद स्त्रिया ब इतर संभावित 
नागरिक स्त्रिया एकत्र जमून, त्यांनीं ह्या कमिशनर्चे स्वागत 
करण्याचें ठरविलें. ह्या स्वागत समारंभांत पंडिता रमाबाईंचें 
ब रमाबाई रानडयांचें भाषण झालें. ह्या संबंधानें 
रमाबाईसाहेब लिहितात : 'कांहीं दिवसांनी हिराबागेंत 
एज्युकेशन कमिशनची सभा भरली. त्या कमिशनपुढें 
स्त्रीशिक्षणाबर मला ब पंडिता रमाबाईंना बोलाबयास 
सांगितले. माझी मात्र त्या वेळीं धांदल उडाली. दहापांच 
बार्क्ये कशींबर्शी बोलून एकदांची संपविली. पंडिता रमाबाई 
जात्या निदुषी, बोलण्याची पुष्कळ संबय ब सभाधीट 
असल्यानें त्यांचे भाषण फार उत्तम बठलें. 

पंडिता रमाबाईंनी ह्या बेळीं खानेसुमारींतील 
आकडेवारीचे साहाय्य घेऊन मोठें दणदणीत भाषण केलें. 
ब्रिटिश सत्तेखाली असलेल्या ९,९७,००,०००, स्त्रियांपैकी 
केबळ ९,९५,०० स्त्रिया साक्षर आहेत असें १८८शच्या 
खानेसुमारीच्या अहबालांत म्हटलें आहे. ज्या दोन लाख 
स्त्रियांना लिहितां बाचतां येतें असें दाखबलें आहे, त्या 
खरोखरच शिकलेल्या आहेत असें म्हणतां येणार नार्ही, 
कारण मुलींचा शाळेंत जाण्याचा काळ त्यांच्या वयाच्या 
७ व्या वर्षापासून ९ व्या वर्षांपर्यंतचाच तेवढा असतो. 
एवढ्या काळांत त्यांना मराठी दोन तीन क्रमिक पुस्तकांचे 
बाचन ब बेरीज, वजाबाकी, गुणाकार, भागाकार एवढें 
गणित फार फार झालें तर होऊं शकेल. एबढ्याबरून 
दोन लाख स्त्रिया शिक्षित झाल्या असें म्हणतां येणार 
नाहीं. सरकारी शाळा, मिशन शाळा, खाजगी शाळा व 
१. आमच्या आयुष्यांतील आठवणी; पान १४४. 


अनुक्रमणिका 


झनाना मिशनच्या शाळा ह्या सा-यांच्या एकत्रित प्रयत्नांचे 
हें सा-या भारतांतील फळ! हा तो शिष्यबृन्द ! भारतांत 
न थकतां स्त्री शिक्षणास बिरोध करणा-या प्रबल शक्‍तींपुढें 
एवढी तरी विद्यार्थिनींची संख्या कशी सांपडली हे आश्‍चर्य 
आहे. नऊ-दहा वर्षांच्या, शाळेंतून नुकत्याच निघालेल्या 
मुली जेव्हां लग्नाच्या बेडींत अडकबिल्या जातात, तेव्हां 
तर त्यांची लिहिण्यावाचण्यापासून संपूर्ण फरकत होते. 
नब-याच्या घरीं एखादा कागदाचा तुकडा किंबा पुस्तक 
हातीं धरणें ही अत्यंत लाजिरवाणी गोष्ट समजण्यांत 
येते. उच्चवर्णीय स्त्रियांची अशी एक सर्वसाधारण समजूत 
असते कां, त्यांच्या वाचनाने ब हातांत जर लेखणी 
धरली तर त्या लेखणीने त्यांचे नबरे पटापट मृत्युमुखी 
पडतात. विधबा जीवनाच्या भयांत त्यांची ज्ञानप्राप्तीची 
तहानभूक करपून जाते. ह्याशिवाय बालपत्नींना 
स्वसुधारणेला फुरसद कोठें मिळते? जिच्यांत तेवढी 
प्रबळ इच्छा असेल व जिला वेळही भरपूर आहे अशी 
एखादी नशीबबान कोणी असलीच तर आपल्या सासरची 
बडील माणसें पाहातील कीं काय अशी एकसारखी 
भीती तिच्या पाठीमागें हात धुऊन लागलेली असते. 
तिचा हा छंद लपवून ठेवणें अशक्य असतें ब एकदां का 
त्याचा बोभाटा झाला कीं मग काय विचारतां ? चेष्टा, 
छळणूक व शेवटी हा मूर्खपणाचा धंदा सोडून देण्याची 
बडील मंडळींची आज्ञा ह्या गोष्टींना बिचारीला तोंड 
द्यावें लागतें. येथें तिच्या बाडूमयीन धाबपळीची इतिश्री 
होते. नब-याचें पाठजळ,-- तो पुरोगामी मतांचा असला 
तर उपयोगी पडण्याचा संभव असतो. पण असलीं 
उदाहरणें सांपडणें जबळजवळ अशक्यच असतें. बरें, 
ह्या तुटपुंज्या शिक्षणसंस्थांत शिक्षण देणा-या स्त्रिया तरी 
पु-या शिकलेल्या असतात का? मुळींच नाहीं. त्यामुळें 
दोनतीन इयत्ता झालेल्या ह्या मुली शिकल्या असतील तें 
सारें चटकन विसरून जातात. 

ह्यानंतर बाईंची हंटर कमिशनपुढें साक्ष झाली, ती 
१, गाड याशा (28818 रागात छा. पृष्ठ ९०२, ९०३. 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


पंडिता रमाबाईंची हंटर कमिशनपुढे साक्ष 


येणंप्रमाणें : 

प्रश्‍न : भारतांतील शिक्षणपद्धतीबर मतदान करण्यास 
तुम्हाला त्या विषयाचा काय अनुभब मिळाला आहे 
आणि कोणत्या भारतीय प्रान्तासंबंधीं तुम्ही सांगणार 
आहां? 

ह्या प्रश्‍नाचें उत्तर देतांना बाईंनी थोडक्यांत परंतु 
अतिशय स्पष्ट शब्दांत आपल्या मातापितरांची गोष्ट 
सांगितली. तसेंच, आपल्या बडिलांचे, बंधूचे ब पतीचे 
तद्रिषयक विचार सांगितले. ह्या सर्ब गोष्टींनी आपल्याला 
स्त्रीशिक्षणासंबंधीं मत बनविण्यास अवसर दिला व तो 
भारतांतील निरनिराळ्या प्रान्तांतील होता. ह्या प्रश्‍नाच्या 
ह्या दोर्घ उत्तराचा बाईंनीं असा समारोप केला : 

'ज्या गृहस्थाला आपल्या स्त्री शिक्षण विषयक 
मतांमुळे पुष्कळ छळ सोसावा लागला व ज्याला आपल्या 
मतांच्या पुरस्कारार्थ बादविबाद करावे लागले ब आपलीं 
मते अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितींत प्रत्यक्षांत आणून 
दाखबावीं लागलीं त्या गृहस्थांची मी मुलगी आहें. मला 
माझ्या आयुष्यभर ह्या कार्यासाठी झगडणें हें आपलें 
कर्तव्य वाटत आहे ब ह्या देशत्त्च्या स्त्रियांची परिस्थिती 
लोकांपुढे मांडणे हें मी आपर्लें कर्तव्य समजते. ' 

प्रश्‍न : मुलींच्यासाठीं शिक्षकांचा योग्य पुरवठा 
करण्याचा सर्वोत्तम मार्ग कोणता? 

उत्तर : मला हें उघड दिसतें आहे कौ ज्या स्त्रियांना 
दुस-याला शिकवायचे आहे त्यांना स्वतःला त्या विषयांचे 
बिशेष ज्ञान आसायला हें. (त्यांनीं त्या बिषयारचें विशेष 
शिक्षण घेतलेलें असावें.) त्याशिवाय त्यांना आपल्या 
जन्मभाषेर्चे बिनचूक ज्ञान असून इंग्रजीर्चे सुद्धां ज्ञान 
असायला हर्वे. त्या शिक्षिका कुमारिका असोत, लग्न 
झालेल्या असोत किंबा विधबा असोत, त्यांना नीतिज्ञान 
बरोबर असून त्यांचें वर्तन चोख असायला पाहिजे. त्यांची 
निवड खानदानीच्या घराण्यांतून व्हायला हवी. त्यांना 
चांगल्या शिष्यवृत्त्या देण्यांत आल्या पाहिजेत. मुलांच्या 
शाळेंतील शिक्षकांपेक्षां मुलींच्या शाळेच्या अध्यापिकांना 
पगार अधिक द्यायला हबा. कारण त्यांचें शील व कुल 
उच्च दजार्चे असणार. कॉलेजच्या आवारांतच विद्यार्थिनींची 
राहण्याची सोय व्हायला हबी, अशा रीतीने त्यांच्याबर 
नजर ठेवून त्यांना योग्य बळण लावणें सुलभ होईल. 


अनुक्रमणिका 


२३७ 


बसतिगृहाची इमारत मोठी असून सर्व त-हेच्या उपकरणांनी 
सुसज्ज असायला हबी. अशा इमारतींत विद्यार्थिनींना ब 
शिक्षकिणींना राहतां आलें पाहिजे. त्यांच्यावर मुख्याध्यापिका 
एतद्देशीय असायला हबी ब तिचा सामाजिक दर्जा उच्च 
असायला पाहिजे. नुसतें लिहिणें बाचणें येऊन फायद्याचे 
नाहीं. त्या बरोबरच त्यांची नीति व त्यांची बर्तणूक उत्तम 
असली पाहिजे. 

प्रश्‍न : आतांपर्यंत तुम्ही दाखविलेत त्याखेरीज 
आणखी कोणते दोष सध्यांच्या शिक्षणपद्धतीत तुम्हांला 
आढळले ब ते दूर करण्याचे कोणते मार्ग तुम्ही सुचवाल ? 

उत्तर : मुलींच्या शाळा तपासण्यार्चे काम स्त्री 
इन्स्पेक्टरांनींच करावें. ह्या इन्स्पेक्टरेस-मग त्या हिंदी 
असोत कीं युरोपियन असोत-फार उच्च दर्जाचें शिक्षण 
पाबलेल्या असाव्या ब त्यांचा सामाजिक दर्जाही उच्च 
असायला हबा. पुरुष इन्स्पेक्टर स्त्रियांच्या शाळा 
तपासाबयास अयोग्य आहेत कारण (१) ह्या देशाच्या 
स्त्रिया जात्या फार भित्र्या आहेत. एखादा पुरुष इन्स्पेक्टर 
मुलींच्या शाळेंत गेला कीं तेथील विद्यार्थिनी ब शिक्षकिणी 
भांबाबून जातात ब त्यांच्या तोंडांतून शब्दही बाहेर पडत 
नाहीं. अशा स्थितीत इन्स्पेक्टर बाईट शेरा देईल आणि 
सरकार तेथील स्त्रीशिक्षिकेच्या जागीं एखाद्या पुरुष 
शिक्षकाची नेमणूक करील व अशा रीतीर्ने ती शाळा 
स्त्री शिक्षिकणीला मुकेल. मुलींचें शिक्षण मुलांच्या 
शिक्षणाहून भिन्न असल्यानें मुलींच्या शाळांवर स्त्री 
शिक्षकाच असायला पाहिजेत. (२) दुसरें कारण हें 
आहे कौ ह्या देशांतील शेकडा नव्वद सुशिक्षित पुरुष 
स्त्रियांच्या शिक्षणाच्या विरुद्ध आहेत. त्यांना आपल्या 
समजांत स्त्रियांना योग्य स्थान द्यायला नको आहे. राईच्या 
दाण्याएवढा दोष स्त्रींत आढळला तर ते त्याचा पर्वत 
करून दाखवितील आणि तिच्या शीलाचा सत्यानाश 
करायला निघतील. असेंच नेहमी पहाण्यांत येतें का 
गरीब दीन बाई सुशिक्षित व धीट नसल्यानें तिच्या शीलाच्या 
चिंधड्या उडतात. अधिका-यांच्या कानांशी पुरुषांना सहज 
लागतां येतें. त्यामुळें पुरुषांवर कोणीही डोळे झाकून 
विश्वास ठेवतो ब बिचा-या स्त्रीला रडत बसाबें लागतें. 
सरकारला पितृस्थान भूषबयार्चे असल्यानें स्त्री व पुरुष 


ह्यांत सरकारनें भेद करणें ९: जी । 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


॥७&च-(ी 


डा पर र 
ढ् जॅ ९ 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


शे 
ब्र 1. 
1] 


:३4 


आहे कां स्त्रीया ह्या लोकसंख्येच्या अर्ध्या आहेत ब 
लोकसंख्येचा दुसरा अर्धा भाग त्यांना पायांखाली तुडवीत 
आहे. ह्या अन्यायाचा शेबट करणें हें चांगल्या सरकारचें 
कर्तव्य आहे. 

मला आणखी एक सूचना करायची आहे काँ 
हिंदुस्थानांत स्त्री डॉक्टरांची अतिशय जरुरी आहे व ती 
उणीव दूर व्हाबी. आमच्याकडे पुष्कळ डॉक्टर आहेत 
पण ते पुरुष डॉक्टर आहेत. आमच्या देशाच्या स्त्रिया 
इतर देशाच्या स्त्रियांपेक्षा अधिक लाजाळू आहेत. आपल्या 
रोगासंबंधीं एखाद्या पुरुषास कांहीं सांगत बसण्यापेक्षां 
त्या जीब देणें पत्करतील. ह्या देशांत शेंकडों आणि 
हजारों स्त्रिया त्यांच्या बयाला पुररी वर्ष भरायच्या आधींच 
मृत्युमुखी पडतात ह्यार्चें कारण स्त्री वैद्यांचा अभाव. 
म्हणून सरकारला मी अशी विनंती करीन काँ स्त्रीयांना 
वैद्यकीय शिक्षण देण्याची व्यवस्था व्हाबी. ह्या शिक्षणाचे 
अभावी ह्या देशांतील मोठी संख्या आज मृत्युमुखी पडत 
आहे.' 

हंटर कमिशनपुढे दिलेल्या साक्षीच्या वेळीं रमाबाईंची 
त्या कमिशनमधील सभासदांनीं उलट तपासणी (क्रॉस 
एक्झ्यामिनेशन) केली. तींत खालील प्रश्‍न विचारण्यात 
आले. 
१. मि. जेकब 

प्रश्‍न : बॉम्बे कॉलेज ऑफ मेडिसनमध्यें स्त्रियांना 
मिडबिफरीचें शिक्षण देण्यासाठीं एक वर्ग काढण्यांत 
आला आहे, हें तुम्हांला ठाऊक आहे काय? 

उत्तर : होय, त्याबद्दल मीं ऐकलें आहे. पण मला 
असें वाटतें कीं त्याबरोबरच त्यांना कांहीं औषधाचे ज्ञानही 
देण्यांत यार्बे म्हणजे त्या त्याचा उपयोग आपल्या कुटुंबांत 
ब गांबीं करूं शकतील. 
२. मि. ली. वार्नर 

प्रश्‍न : बहुसंख्य पुरुषबर्ग हा स्त्रीशिक्षणाच्या विरुद्ध 
असल्याचा तुमचा स्वतःचा अनुभव आहे काय? 


१. एणाढ यारा (.डाट ययाती ४४०111. प्रस्तावना 
पृष्ठ : १६-१७. 

२. उिताट्वॉा1लठा (0111556101 (1301099) 1९९०० 
१०1. ॥ 7837९ 439. 


अनुक्रमणिका 


नवभारत । ऑगस्ट २०१६ 


उत्तर : होय. मी आपल्या स्वतःच्या अनुभवावरून 
हें म्हणतें शिवाय स्त्रियांना संधी न मिळाल्याने, त्यांचीं 
बाळपणी लग्नें होत असल्यार्ने, ब हिंदु जीबनांतील इतर 
गोष्टींमुळे त्यांच्यापुढे शिक्षणाच्या बाबतींत मोठाल्या अडचणी 
उभ्या राहत असतात. 
३. अध्यक्ष 

प्रश्‍न : मुंबई इलाख्यांत मुलींना घरीं शिक्षण 
मिळाल्याची आणखी कांहीं उदाहरणें आहेत कौ तुमचें 
तेवढें एकच उदाहरण दाखवितां येईल? 

उत्तर : आहेत. पण फार थोड्या प्रमाणांत. खुद्द 
माझ्या परिचयांतील अशा फारच थोड्या स्त्रिया आहेत. 
त्यांनीं आपल्या मातृभाषेचा थोडासा अभ्यास केला आहे. 
कांहीं थोडक्‍्यांना संस्कृत येतें; ब फक्त एक दोघींना 
इंग्रजी येतें. त्या शिवणकाम पुष्कळ करतात. घरांतील 
सारें शिवणकाम त्या करूं शकतात. स्वतःच्या चोळ्या 
शिवणे, मोजे विणणें बगैरे त्या करूं शकतात. 

प्रश्‍न : हिंदु कुटुंबांतील एतद्देशीय स्त्रिया काव्य, 
धार्मिक कथा इत्यादी मुखोद्गत म्हणूं शकतात का? 

उत्तर : बहुतेक प्रत्येक हिंदु कुटुंबांत एखादी तरी 
स्त्री पुराणांतील भाग ब काव्य तोंडपाठ म्हणूं शकते. 
परंतु लिहिणेंबाचणें जवळजवळ नाहींच म्हटलें तरी 
चालेल. फार थोड्यांना गणित येतें. फार थोड्यांना हिशेब 
ठेवतां येतो. ज्यांना गणित येत नाहीं त्या हातार्ची बोटें 
मोडून किंबा रेघा ओढून किंबा जमिनीबर फुलें टाकून 
हिशेब करतात. माझ्या म्हणण्याचा भावार्थ असा काँ 
त्या गाणीं तोंडपाठ म्हणूं शकतात. तीं गार्णी नेहर्मी उच्च 
दर्जाची काव्ये असतात असें म्हणतां येणार नाहीं. 

प्रश्‍न : सर जमशेटजींच्या दवाखान्यांतील स्त्रियांसाठी 
उघडलेल्या वर्गांत चांगल्या कुळांतील एतद्देशीय स्त्रिया 
जातील असें तुम्हांला बाटतें काय? 

उत्तर : अशा स्त्रिया आरंभीं फार थोड्या प्रमाणांत 
जातील. परंतु ती अडचण हळू हळू कमी कमी होत 
जाईल. 
टीप : महाराष्ट्राची तेजस्विनी पंडिता रमाबाई लेखक 
देवदत्त नारायण टिळक नागरिक प्रकाशन नाशिक : 


१९६० या पुस्तकातून. 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


२९ 


नवभारत । ऑगस्ट २०१६ 


लेखकांचा परिचय 
डॉ. अविनाश आवलगावकर 
पुणे विद्यापीठाच्या मराठी विभागात प्राध्यापक. ब संत नामदेब अध्यासनाचे प्रमुख. मध्ययुगीन ब विशेषतः 
महानुभव साहित्य याविषयी लेखन. नवभारत, अनुष्टुभ्यू, युगवाणी, मराठी संशोधन पत्रिका, अस्मितादर्श, 
महाराष्ट्र साहित्य पत्रिका इत्यादीमधून संशोधन ब समीक्षात्मक लेखन प्रकाशित. 
पत्ता : ९०४ सँडलवूड, स्पेन्सर्स लेन, डी. पी. रोड, औंध, पुणे-४१९ ००७. दुरध्वनी (०२०) २५८९६१५४. 
मुकुल रणभोर 
मुकुल रणभोर हे एम्‌. ए. इतिहास असून सनदी नोकरीच्या परीक्षेचा अभ्यास करीत आहेत. 
पत्ता । गाणत॥ 0101111 (8 छणावा].0011 /110॥]₹0॥'101101.0102901.10 
मोबाईल नं. ९०२१४२३७१७. 
श्री. के. वनपाल 
श्री. बनपाल यांनी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची परीक्षा देऊन मामलेदार म्हणून नोकरीस सुरुवात 
केली ब पदोन्नती मिळबत ते महसूल खात्याच्या सचिंब पदावरून निवृत्त झाले. शेती, शेतकरी ब त्यांचे 
अर्थकारण याची त्यांना तृणमूल स्तरावरून माहिती आहे. 
पत्ता :- अ-८, रे-व्हेन्यू को. ऑ. हाऊसिंग सोसायटी, गणेशखिंड रस्ता, आयू-सी-एस्‌ कॉलनी. 
पुणे ४१९ ००७. 
दूरध्वनी - ०२०-२५५२३२१९४३, भ्रमणध्बनी : ९९२२५०१४९६४. 
विश्वास दांडेकर 
निवृत्त उच्चपदस्थ अधिकारी, आयुविमा महामंडळ; इतिहास, युद्धे ब युद्धशास्त्र या बिषयांमध्ये बिशेष रुची 
ब अभ्यास; वृत्तपत्रे ब नियतकालिके यांमधून प्रासंगिक लेखन. 
पत्ता :- मालवती १७ ब, कांगा कॉलनी, सदरबाजार, सातारा-४९५ ००१. 
दुरध्बनी :- (०२१६२) २३५२५४. 


न 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत । ऑगस्ट २०१६ 


आवाहन 


“नवभारत' हे वैचारिक मासिक सुरू होऊन आता ६८ वर्षे झाली. साहजिकच मासिकाच्या मूळ कर्त्यांनी जे उद्देश 
डोळ्यांपुढे ठेवले होते, ते उद्देश स्वीकारून लिहिणारे लेखक व त्या उद्देशांविषयी आस्था बाळगणारे वाचक आता कमी 
होत चालले आहेत. तरीदेखील वैचारिक आदानप्रदानाचे समर्थ व्यासपीठ म्हणूनच “नवभारता' ने कार्य करीत राहावे, 
असाच आमचा संकल्प आहे. 

भारतीय परंपरेची ओळख व परिष्करण करून देणारे लेख येतच राहतील. परंतु, विज्ञान, अर्थकारण, 
तत्त्वज्ञानातील आधुनिक विचारप्रवाह, इतिहासलेखनाला आलेले नवे रूप इत्यादी विषयांची भाष्यरूपाने ओळख करून 
देणे, नवीन ग्रंथांची समीक्षा करणे, लोकसाहित्य, दलित वाडूमय यांना जी काळानुरूप बळणे मिळत आहेत त्यांचा 
मागोवा ठेवणे या विषयांवर भर देणे अगत्याचे झाले आहे. लघुकथा, ललित लेख व कविता या 'नवभारता'ने पूर्वीही 
कक्षेबाहेर ठेवल्या नव्हत्या व आताही त्या कक्षेबाहेर ठेवलेल्या नाहीत. 

आज तालुक्‍याच्या ठिकाणी महाविद्यालये निघाली आहेत. येथील शिक्षण मराठी भाषेतून चालते व ते 
योग्यच आहे. तथापि, इंग्रजी वा अन्य भारतीय भाषांतील विचारप्रवाहांशी या शिक्षणाचा संबंध राहू नये, ही खेदाची 
गोष्ट आहे. या महाविद्यालयांतील ग्रंथालयात अद्ययावत पुस्तके येत नाहीत ब आली तरी ती वाचून सकस चर्चा 
करतील, असे अभ्यासूंचे गटही सहसा असत नाहीत. आमचे अनेक विद्यार्थी या महाविद्यालयांतून प्राध्यापक व प्राचार्य 
आहेत. त्यांनी ही व्यथा आमच्यापाशी बोलून दाखविली ब असेही सांगितले की, 'नवभारता'तील काही लेखांच्या 
छायांकित प्रती काढून त्यांनी विद्यार्थ्यांना आवर्जून वाटल्या. 

आमची अशी खात्री आहे की, महाविद्यालये, तेथील प्राध्यापक व विद्यार्थी तसेच गावोगावी विखुरलेले 
अभ्यासू नागरिक यांना 'नवभारत' वाचण्याची व त्यातील लेखांवर चर्चा करण्याची सवय लागून जाईल. या सर्वांनी 
आपले दर्जदार लेख “*नवभारत' कडे अवश्य पाठवावेत. 

यासाठी 'नबभारता'चा प्रसार झाला पाहिजे. आमची वाचकांना अशी विनंती आहे की, त्यांनी नवभारता ला 
वर्गणीदार मिळवून देण्याची मोहीम चालवावी. जो वाचक पाच वर्गणीदार मिळवून देईल, त्याने सहाव्या व्यक्तीचे नाव 
व पत्ता कळवावा. त्या सहाव्या व्यक्‍तीला 'नवभारता' चे अंक वर्षभर आमच्याकडून विनाशुल्क पाठवले जातील. 
वर्गणीदार कोणत्याही महिन्यापासून होता येते. 

वर्षाची वर्गणी रु. ४००/- असून वर्गणी, चेक/डी.डी./मनिऑर्डर यांच्याद्रारे नवभारता'च्या पत्त्यावर 
पाठवावी. चेक/डी.डी. 'नवभारत' मासिक, या नावाने ३१५, गंगापुरी, वाई ४१२८०३ या पत्त्यावर पाठवावे. 


- संपादक मंडळ 


लेखकांस आवाहन 


नवभारत मासिकामध्ये दर्जेदार वैचारिक लेखनाचे आम्ही नेहमीच स्वागत करतो. पण नवभारताकडे आपले लेखन पाठविण्यापूर्वी 
काही काळजी घ्यावी अशी विनंती आहे. 

१. आपले लेखन सुवाच्य अक्षरात कागदाच्या एकाच बाजूस असावे. 

२. आपण लेखनासाठी जे संदर्भ वापरले असतील ते लेखाच्या शेवटी काही टीपा असल्यास त्यासह द्यावेत. 

३. महत्त्वाचे म्हणजे आपण आपला लेख यापूर्वी कुठल्याही नियतकालिकात प्रसिद्धीसाठी पाठविलेला नाही याची 
स्पष्ट कल्पना नवभारतच्या संपादकांना द्यावी. 

४. नवभारतमध्ये लेख छापण्यापूर्वी तो संपादक मंडळाच्या योग्य त्या सदस्याकडे वाचनासाठी व अभिप्रायासाठी 
पाठविला जातो त्यामुळे तो लेख कुठल्या महिन्यात नवभारतमध्ये येईल किंवा येणार नाही हे यथावकाश कळविले जाईल याची 
लेखकांनी कृपया नोंद घ्यावी. 

आपल्या सहकार्याबद्दल संपादक मंडळ आपले आभारी आहे. 


- संपादक मंडळ 


अनक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत । ऑगस्ट २०१५६ रजिस्टर &. 11697/57 


कुनेर_.” 


सुवर्ण संचय योजना 


आता बचतीबरोबर 
थेट सोन्यात गुंतवणुक 
फायढा योनसचा आणि 
सोन्याच्या भावाचा सुध्दा. 


पु नला गाडगी? ॥ 7. । | 2 


आणि सन्स 


हे मासिक प्रा. यशवंत कळमकर यांनी सन प्रिंटर्स, गणपती आळी, बाई, पिन : ४१२८०३ येथे छापून 
सरोजा भाटे यांनी प्राज्ञपाठशाळा मंडळ, बाई यांच्याकरिता तेथेच प्रसिद्ध केले. 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत क्‌त द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


अनुक्रमणिका 


